RNINo . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


७ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ११० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


दिनांक ३० 


मे 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 

२०१९ 
क्रमांक डीजीपी -३४१५/ प्र. क्र . ३७४/ का . १४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार 
सांगली जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर 
या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नावे 


१ 


२ 


१ 


२ 

३ 


अॅड . विनय मधुकर कुलकर्णी 
अॅड . सूर्यकांत केशवराव यादव 
अॅड . कविता रामदास चव्हाण 
अॅड . चंद्रशेखर अरविंद चौगुले 
अॅड . दीपक बाबुराव कांबळे 
अॅड . उज्ज्वल यशवंत महाबळेश्वरकर 


४ 


५ 

६ 


सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

संजीव केळुसकर, 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


( १ ) 


एच-१०५, भाग एक ( पु.वि.पु.) - २५ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० - २६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


मे 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
दिनांक 

३० २०१ ९ 
क्रमांक डीजीपी-३४१५/प्र . क्र . ३७२ / का . १४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ अन्वये जिल्हा 
व सत्र न्यायालय, सोलापूर न्यायालयाकरिता खालील विधी अधिकाऱ्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या 
पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


विधी अधिकाऱ्यांची नावे 


१२ 


१ 


२ 


به 


४ 


अॅड . शांतिकुमार सिद्धेश्वर दुलंगे 
अॅड . दिनेश धर्मराज देशमुख 
अॅड . श्यामकुमार गोवर्धन झाल्टे 

अॅड . शांतिनाथ तात्या मेंढेगिरी 
सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


मे 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक 

३० २०१ ९ 
क्रमांक डीजीपी -३४१५/ प्र. क्र . ३७२/ का . १४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार 
सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता खालील विधी अधिकाऱ्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर 
या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


विधी अधिकाऱ्यांची नावे 


१२ 


१ 


२ 


अॅड . तुकाराम बापूराव सानप 

अॅड . अनुपमा सुरेंद्र घार्गे 
सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , 


शके १ ९ ४१ 


३ 


. 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक २७ मे २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम , १ ९ ६६ 


दिनांक १८ 


सूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१७/ ८८४/ प्र. क्र . १०४/ १७ / नवि -१३ .-- ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना" असे 
उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम " म्हणून उल्लेखिलेला) चे कलम १५ मधील 
तरतुदींनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९ ५/ २२७/ प्र. क्र . २६/ ९ ५ /नवि-१३ , दिनांक २५ नोव्हेंबर १ ९९ ७ 
द्वारे मंजूर झाली असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी १९९ ८ पासून अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३ चे उप - कलम (१ ) मधील अधिकारांचा वापर 
करून शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक पीआरडी -३३१६ / प्र. क्र . ५४ / नवि -७ , दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये उक्त महानगर 
क्षेत्रासाठी विशेष करून त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना 
केलेली आहे (यापुढेनिर्देश " उक्त विकास प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१७/ प्र. क्र . १७३/१७/ नवि-१३, जानेवारी २०१८ अन्वये उक्त विकास 
प्राधिकरणाची, उक्त अधिनियमाचे कलम ४० ( १) अन्वयेविशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून उक्त महानगर क्षेत्रासाठी नियुक्ती केलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ कक ) ( ग) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१६ /प्र. क्र . ३६८ (भाग-१)/ १५ / ३७ (१ कक ) (ग)/वियो / नवि -१३ , दिनांक ८ मार्च २०१९ द्वारे विशेष नियोजन 
प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्भूत केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मे. तालाब फार्स प्रा. लि . यांनी मौजे भिवरी व आस्करवाडी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या गावातील ५१.२०३ हेक्टर क्षेत्रावर 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी लोकेशनल क्लीअरन्स मंजूर करण्याचा प्रस्ताव दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी शासनाकडे सादर केला 
आहे (यापुढे " उक्त प्रस्ताव " म्हणून उल्लेखलेला) ; 

आणि ज्याअर्थी, अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार प्रस्तावित प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील जमिनींचे मालकी हक्क /विकसन हक्क त्यांचेकडे 
प्राप्त केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचारविनिमय केल्यानंतर व आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर सोबतचे 
" अनुसूची- अ" मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेनुसार सलग व एकसंघ असलेले सुमारे ५१.२०३ हेक्टर (यापुढे " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प 
क्षेत्र " असा उल्लेख करण्यात आला आहे) एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकसनाच्या प्रयोजनासाठी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १८ (३) / ४४ (२) अन्वये आवश्यक कार्यवाही करून, विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्र म्हणून खाली नमूद केलेनुसारच्या 
अटींस अधीन राहून अधिसूचित करणे आवश्यक असून उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर ते निर्देशित करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचेमत झाले 
आहे 


८ 


६ 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्पासाठीची देय छाननी फी व आवश्यक प्रीमिअम रक्कम संबंधित विकसकाने भरणा केली असल्याबाबत नगर 
रचनाकार, बारामती शाखा, बारामती यांनी दिनांक ७ मार्च २०१९ रोजीचे पत्राद्वारे शासनास कळवून त्याबाबतच्या चलनाच्या साक्षांकित प्रती सादर 
केलेल्या आहेत . 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ (३) / ४४ (२) च्या तरतुदीप्रमाणे शासनास प्राप्त अधिकारात शासन सोबतचे " अनुसूची- अ " मध्ये 
सविस्तरपणे नमूद केलेले क्षेत्र " एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्र " म्हणून अधिसूचित करीत आहे व त्यावर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प कार्यान्वित 
करण्यासाठी खाली नमूद केलेनुसारच्या अटींस अधीन राहून लोकेशनल क्लीअरन्स देत आहे.- 
एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती.- 


I. मालकी हक्कासंबंधित .- 


( १) उक्त प्रकल्पासाठीच्या क्षेत्राचे मालकी हक्क /विकसन हक्क अर्जदार कंपनीकडे असणे आवश्यक राहील. संबंधित जमीन मालक, अर्जदार / 
अर्जदार कंपनी यांच्यासह इतर सर्व संबंधिताचे नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत ( MOU), Joint Venture नोंदणीकृत कागदपत्र, अधिकृत 
मोजणीची कागदपत्रे, मालकी हक्क , विकास हक्क सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबंधित प्राधिकरणाकडे इरादापत्र (Letter of 
Intent ) पूर्वी सादर करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० - २६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


(२ ) एकात्मिक नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी पैकीच्या आहेत अशा जमिनींबाबत तालुका निरीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून अधिकृत मोजणी 
झाल्यानंतर सदर जमिनी रेकांखनामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात व अशा जमिनींच्या मोजणीनंतर जर त्यालगतच्या जमिनी सलग राहत नसतील तर 
अशा क्षेत्रात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही. 

(३ ) उक्त प्रकल्पातील समाविष्ट जमिनीमध्ये आदिवासी/वन/ शासकीय जमिनी समाविष्ट नसल्याबाबत लेटर ऑफ इन्टेन्टपूर्वी संबंधित विभाग 
किंवा संबंधित महसूल / वन विभागाकडील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र घेणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील. 

(४) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये नवीन शर्तीच्या जमिनी अंतर्भूत असल्यास अशा जमिनींच्या शर्ती बदलण्या संदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही 
संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी केल्यानंतरच संबंधित प्राधिकरणाने विशेष नगर वसाहतीच्या बृहत् आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्याची कार्यवाही करावी. 
( ५) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या बृहत् आराखडा जमिनी संदर्भातील करार , बँक बोजे व महसूल रेकॉर्डमधील इतर हक्कांतील नमूद 

नावे 
असल्यास ती काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही संबंधिताने केल्याची खात्री प्राधिकरणाने विशेष नगर वसाहतीच्या बृहत् आराखड्यास 
अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी करावी. 

( ६) उक्त प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आले किंवा उक्त 
प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वत : च्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदारांची, 
तसेच जागा मालक यांची राहील . 
II. पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी.- 

(१) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात कोणताही विकास/बांधकाम हाती घेणेपूर्वीकेंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन विभागाचे ( MOEF) 
तसेच योग्य त्या प्राधिकरणाचे Environmental Clearance घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडील 
EnvironmentalImpact Assessments बाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटींचे व तरतुदींचे पालन करणे अर्जदारांवर 
बंधनकारक राहील . 


( २) उक्त विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची/ सांडपाण्याचीविल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था अर्जदारांनी 
स्वत : च्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांप्रमाणे तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व 
नियमांनुसार करणे आवश्यक राहील. 

( ३ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे अर्जदारांवर 
बंधनकारक राहील . सदर प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्रोत / नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही. 

( ४) एकात्मिकृत नगर वसाहतीचेनियम क्रमांक १०.५ ( अ) नुसार पाण्याची सुविधा विकसकाने स्वजबाबदारीवर /स्वखर्चाने उपलब्ध करणे 
आवश्यक राहील . तसेच जलसंपदा विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे अर्जदारांवर बंधनकारक राहील . 


( ५) एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरिता नियम क्रमांक १०.५ ( सी) नुसार वीज पुरवठ्याबाबत सुविधा अर्जदारांनी स्वखर्चाने व स्वजबाबदारीवर 
उपलब्ध करणे आवश्यक राहील . तसेच वीज पुरवठ्याबाबत आवश्यक परवानगी ( Firm Commitment of power for the entire 
township fromthe power supply company ), सादर करणे बंधनकारक राहील . 


III . विकासासंबंधाने .- 


( १) अस्तित्वातील उपलब्ध रस्त्यापासून एकात्मिकृत नगर वसाहतीपर्यंत किमान १८ मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्याची जबाबदारी 
अर्जदारांची राहील . उक्त पोचरस्ता किमान १८ मीटर रुंदीच्या जागेवर अर्जदारांकडून विकसित होऊन व त्याबाबत मोजणी विभागाकडून अधिकृत 
मोजणीनकाशा सादर केल्याशिवाय सदर प्रकल्पाच्या बृहत् आराखड्यास अंतिम मंजुरी अनुज्ञेय होणार नाही. 

(२) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पक्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य जमीन मालकांच्या जमिनीसाठी अस्तित्वातील योग्य रुंदीचा/ वहिवाटीत 
असलेला रस्ता उपलब्ध करून देणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील . 

(३) उक्त प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणारे विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे अर्जदारावर बंधनकारक 
राहतील . 

( ४) एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे प्रस्तावित क्षेत्रांमधील ओहोळ/ नाल्यांवर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे तसेच प्रस्तावित 
विशेष नगर वसाहतीमध्ये अंतर्भूत नदी , नाला,कॅनॉल, तलाव आणि इतर जल स्रोतांपासून विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे 
अर्जदारांवर बंधनकारक राहील . 

( ५) उक्त प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करतेवेळी १: ५ पेक्षा तीव्र उताराचे नेमके क्षेत्र किती आहे याची खातरजमा संबंधित कार्यालयाने 
करणे आवश्यक राहील . प्रादेशिक योजना नकाशावर दर्शविले असेल अथवा नसेल तरीही अधिकृत कंटूर नकाशानुसार १:५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके १९ ४१ 


५ 


उताराचे क्षेत्र असल्यास त्यावर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच याबाबत दिनांक ८ मार्च२०१९ रोजीच्या नियमावलीतील तरतूद ७.१.३ 
मधील नमूद बाबींचे पालन करणेविकसकावर बंधनकारक राहील . 

(६) उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि मूलभूत 
सुविधा यासाठी प्रकल्पामध्ये स्वतंत्रपणे नियोजन करून ती अर्जदार कंपनीने स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील . 


IV . इतर अटी व शर्ती.- 


( १) अर्जदार/ अर्जदार कंपनीकडून उपरोक्त अटी/ शतींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले लोकेशन क्लीअरन्स रद्द 
करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे. 

(२) विशेष नियोजन प्राधिकरणामधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी शासनाने दिनांक ८ मार्च २०१९ च्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर केलेले 
विनियम तसेच तद्नंतर होणारे सुधारित विनियम सदर प्रकल्पासाठी लागू राहतील. 

( ३) उक्त प्रकल्पाचे अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील सोबतच्या " अनुसूची- अ" मध्ये दर्शविण्यात आला असून, उक्त प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा 
" अनुसूची-ब " अधिसूचनेसोबत जोडला आहे . 

(४) सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अमलात येईल . 

( ५) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गत जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच " अनुसूची- अ " आणि " अनुसूची 
ब " तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थकार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध ठेवण्यात यावी. 

( १) महानगर आयुक्त , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , सर्व्हे नंबर १५२/१५३, महाराजा सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवन, 
औंध, पुणे-४११ ००७. 

( २) सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे, नवीन प्रशासकीय इमारत , २१२ , दुसरा मजला, विधान भवनासमोर , पुणे -१. 
( ३) जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे . 


( ४) नगर रचनाकार , बारामती शाखा, बारामती. 


सदर सूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम) या वेबसाइटवरदेखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


अनुसूची- अ 
( शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१७/८८४/ प्र. क्र . १०४/१७/ नवि-१३, दिनांक २७ मे २०१९ सोबतचे सहपत्र ) 
मे . तालाब फार्स प्रा . लि . यांच्या मौजे भिवरी व आस्करवाडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील 

अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राचा तपशील 


अ . क्र . 


गावांची नावे 


जुना गट नंबर 


नवीन गट नंबर 


क्षेत्र 


एकात्मिकृत नगर 
वसाहतीमधील 
समाविष्ट क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


हे . आर 


हे . आर 


अ 


आस्करवाडी 


१ 


९ ७० 


४५ 


३.१२० 


२.६२१ 


२ 


९ ७२ 


४७ 


४.८०० 


३.६४१ 


ब 


भिवरी 


१ 


१०८ ९ 


६३८ 


७.०२० 


१.९ ३४ 


१० ९ ० 


६३९ 


५.०२५ 


०.९ ७८ 


२ 

३ 


१० ९ १ 


६४० 


०.७६० 


०.६४४ 


OC 


१० ९ ६ 


६४५ 


०.७४० 


०.७४० 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची- अ-- चालू 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


हे . आर 


हे . आर 


१० ९९ 


६४८ 


७.३०० 


४.६२ ९ 


५ 

६ 


११०० 


६४ ९ 


७.६८० 


७.२८३ 


७ 


११०१ 


६५० 


६.०५० 


५.४२७ 


८ 


११०२ 


६५१ 


५.०२० 


४.४०० 


or 


११०३ 


६५२ 


१.४२० 


१.०७३ 


१० 


११०४ 


६५३ 


४.८६० 


४.८६० 


११ 


११०५ 


६५४ 


४.०८० 


२.८२४ 


१२ 


११०६ 


६५५ 


२.३७० 


२.३७० 


१३ 


११०७ 


६५६ 


६.०७० 


४.७१२ 


१४ 


११०८ 


६५७ 


३.२५० 


२.१ ९ ७ 


१५ 


११० ९ 


६५८ 


१.१०० 


०.८७० 


एकूण 


७०.६६५ 


५१.२०३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक बा . पाटील , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 

dated 27th May 2019 


Notice 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


- 


No. TPS - 1817/ 884/ CR- 104/ 17/ UD- 13.- Whereas , the Government in the Urban Development 
Department, vide its Notification No. TPS - 1895 /227 /CR - 26 / 95 /UD - 13 , dated the 25th November, 1997 , 
has sanctioned the Regional Plan for Pune District (hereinafter referred to as " the said Regional 
Plan ") under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as " the said Act "), which has come into force with effect from the 10th February 1998 ; 


- 


and whereas, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 3 of the Maharashtra 
Metropolitan Development Authority Act, 2016 , the Government vide Notification of Urban Development 
Department No. PRD - 3316 /CR -54 /UD -7 , dated 11th July 2016 has established Metropolitan Region 
Development Authority to be called " the Pune Metropolitan Region Development Authority " (hereinafter 
referred to as " the said Development Authority ") for the Metropolitan Area more specifically described 
in the Schedule appended thereto ; 


and whereas , the Government of Maharashtra vide its Notification No. TPS - 1817 /CR- 173 / 17 / 
UD- 13, dated - 18th January 2018, appointed the said Development Authority as a " Special Planning 
Authority " under Section 40 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ; 


and whereas , the Government of Maharashtra in the Urban Development Department, vide 
Notification No. TPS/ 1816/ CR.368 / 16/ part - 1 / DP-ITP/ UD- 13 , dated 8th March 2019 sanctioned 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


69 


Development Control Regulations for the Special Planning Authority under the provisions of sub 
section (1AA ) (C ) of Section 37 of the said Act, in order to incorporate the regulations for Development 
of Integrated Townships Project (hereinafter referred to as " the said ITP Regulations ") ; 

and whereas, Talab Farms Pvt. Ltd. has submitted a proposal to the Government, on 6th July 
2017 for implementation of Integrated Township Project of an area admeasuring 51 Ha. 203 Ares, 
from village Askarwadi and Bhivari , taluka Purandar, district Pune (hereinafter referred as " the said 
proposal") ; 


and whereas, as per the proposal and Affidavit / Undertaking submitted by the Applicant, the 
Ownership and Development Rights of the lands under the proposed ITP have been acquired by 
the Applicant by way of sale - deed / registered power of attorney ; 

and whereas, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune, as well 
as after making necessary enquiries, the Government is of the opinion that contiguous lands , 
admeasuring about 51 Ha. 203 Ares ., as specified in the Schedule -A appended hereto (hereinafter 
referred to as " the said Integrated Township Project Area "), should be notified for the purpose of 
development as Integrated Township Project and earmarked on the plan under the provisions of 
Section 18 (3 ) / 44 (2 ) of the said Act as the lands for execution of ITP , subject to the conditions 
specified hereinbelow ; 


and whereas the Town Planner, Baramati Branch , Baramati has intimated vide letter, dated 
7th March 2019 that the scrutiny fees and necessary premium in the said proposal is deposited 
by the concerned developer and submitted certified Challan copy to Government. 

Now , therefore , the Government, in exercise of the powers conferred under Section 18 ( 3 ) / 
44 (2 ) of the said Act, hereby notifies the said Integrated Township Project area specifically described 
in Schedule- A appended hereto , as lands where execution of Integrated Township Project is permitted 
and accordingly grants Locational Clearance to the same, subject to the following conditions. 


Conditions for Integrated Township. 


I. Conditions of Ownership. 


( 1) Ownership / Development Rights of the said lands must be with the Applicant. It shall be the 
responsibility of the Applicant to procure certified copies, the proof of ownership / development rights 
of the said lands and to submit certified copies of ownership documents , revenue record and authorised 
measurement plan to the concerned authority before the Letter of Intent. 


( 2 ) The Lands in the said Integrated Township Project, which are parts of S. Nos . shall be 
incorporated in the Master Plan /Layout only after the measurement by the Taluka Inspector of Land 
Records . If such lands are found not to be contiguous, then such lands will not be entitled for the 
implementation of the Integrated Township Project. 


( 3) It is mandatory for the applicant to take no objection certificate from the Competent Authority 
or related Revenue and Forest Department prior to Letter of Intent that the project land does not 
include Tribal / Forest / Government land . 


( 4 ) Collector, Pune should take appropriate action regarding "New Tenure " lands which are 
included in the said Notified Integrated Township Project after which only Pune Metropolitan Region 
Development Authority shall grant final sanction to the Master Layout Plan . 


( 5 ) If the lands in the said Integrated Township Project have entries in the "Other Rights " column 
regarding agreement, bank loan , other names , etc. , the Applicant shall do the needful regarding 
resolving the issues of such entries in the Other Right column . The concerned authority shall ensure 
about the removal of such entries before finally sanctioning the Master Plan . 

(6 ) If any document regarding the ownership or Development Rights of lands included in the 
project is found to be false or fraudulent or any litigation arises regarding the same , then it shall 
be the sole responsibility of the Applicant and in such circumstances the Locational Clearance granted 
in respect of such lands shall stands cancelled . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० - २६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


II. Conditions regarding Environment and Others. 


( 1) It shall be binding on the Applicant to obtain and submit the Environment Clearance from 
the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Government of India and the appropriate 
authority of the State Government, at the time of applying for sanction to the building permission 
to the concerned authority . Also the terms and conditions mentioned in the Environmental Impact 
Assessment Notification issued time to time by the Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change shall be binding on the Applicant. 

(2 ) It shall be the responsibility of the Applicant to dispose off the solid waste and waste water 
as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board and provisions of the concerned 
Act and regulations at their cost. 


(3 ) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department 
of the State Government from time to time shall be binding on the Applicant. The existing nalas / 
water courses , etc. in the area of Integrated Township Project shall not be closed . 


( 4 ) It shall be binding on the Applicant Company to provide water supply as per the provision 
of Clause No. 10.5 ( a ) of the Special regulation for Development of Integrated Township Project at 
their cost and responsibility. The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards , from 
time to time are binding on the Applicant. 

(5 ) It shall be binding on the Applicant to provide electricity as per the provision of Clause No. 
10.5 (C ) of Integrated Township Project regulation at their own cost and responsibility . The concerned 
authority shall obtain from the Applicant, necessary permissions and also the firm commitment of 
electricity for the entire Integrated Township Project from the concerned power supply company before 
the approval of the Master Plan as per Clause No. 6.5 of Integrated Township Project Regulation . 


III . Conditions Regarding Development. 


( 1) It shall be the responsibility of the applicant to develop minimum 18 mtrs . wide road from 
available existing road. The applicant shall develop the width of 18 mtrs . and submit a measurement 
plan from Land Record Department before sanction of Master layout of project. 


(2 ) The Applicant shall provide appropriate width of road on per existing width or easement right 
to the land not owned by the project proponent which is surrounded by the Township Area . 


(3 ) It is binding on the applicant to protect the easement rights of the existing public roads 
passing through the project area . 


( 4 ) It shall be binding on Applicant/Developer to construct CD work on Nalla included in the 
proposed area of Integrated Township Project with the permission of concern department and to keep 
appropriate distance from River, Nallas, Canal, Lake and other Water bodies required as per the 
Development Control Rules . 


(5 ) While sectioning the master layout the concern department shall verify the area under lands 
having slope more than 1:5 . No construction shall be permitted on the lands having slope equal to 
or more than 1:5 in the said project , whether such lands are specifically marked as such on the 
Regional plan or not. 


(6 ) The Applicant shall plan and earmark the lands at suitable location for public purpose 
reservations and also for physical infrastructure required for the population to be accommodated 
within the said Integrated Town Ship Project, as per the Regulations and shall develop the same 
at his own cost. 


IV . Other Terms and Conditions. 


( 1) In case of breach of any of the terms and conditions by the Applicant Company, the powers 
/ rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are reserved with 
Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


S 


( 2 ) The regulation for Development of Integrated Township Project sanctioned by the Government 
vide Notification , dated 8th March 2019 and as amended from time to time are applicable for the 
said project. 


( 3 ) The details of lands under the said Integrated Township Project are given in " Schedule - A " 
appended hereto , and the plan showing the boundaries of the said Integrated Township Project is 
given in " Schedule - B " appended hereto . 


( 4 ) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 
Government Gazette . 


(5 ) The details of land in the integrated Township Project and the plan i. e . " Schedule- A " and 
" Schedule - B " respectively shall be made available for the inspection of the general public , during office 
hours on all working days at the following offices. 


(1 ) Metropolitan Commissioner , PMRDA , S. Nos . 152/153, Maharaja Sayajirao Udyog Bhavan , 
Aundh , Pune - 411 007 . 


( 2 ) Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune , 212 , Second Floor, New 
Administrative Building, Pune - 411 001. 


( 3 ) The Collector, Pune District, Pune . 


( 4 ) Town Planner, Baramati Branch Baramati. 


This Notiifcation shall also be made available on the Government website at www.maharashtra.gov.in 
(que a fu ). 


Shedule - A 


(Accompainment to Govt. Notification No.TPS - 1817 /884 /C.R.104 / 17 /UD - 13 , dated 27th May 2019 ) 
Details of lands under Notification of Special Township Project of Talab Farms Pvt. Ltd. at 

Bhivari and Askarwadi, taluka Purandar, district Pune. 


No. 


Villages 


Old Gat 


New Gat 


Area as 


Area 


No. 


No. 


per 7/12 


included in 
Integrated 
Township in 

6 
Ha . Are 


1 


2 


3 


4 . 


5 
Ha . Are 


A 


Askarwadi 


970 


3.120 


2.621 


1 
2 


45 
47 


972 


4.800 


3.641 


B 


Bhivari 


1089 


638 


7.020 


1.934 


1090 


639 


5.025 


0.978 


3 


1091 


640 


0.760 


0.644 


4 


1096 


645 


0.740 


0.740 


1099 


648 


7.300 


4.629 


1100 


649 


7.680 


7.283 


5 
6 
7 
8 

9 


1101 


650 


6.050 


5.427 


1102 


651 


5.020 


4.400 


1103 


652 


1.420 


1.073 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


Shedule - A - contd . 


2 


3 


4 


5 


6 
Ha. Are 


Ha. Are 


10 


1104 


653 


4.860 


4.860 


11 


1105 


654 


4.080 


2.824 


12 


1106 


655 


2.370 


2.370 


13 


1107 


656 


6.070 


4.712 


14 


1108 


657 


3.250 


2.197 


15 


1109 


658 


1.100 


0.870 


Total 


70.665 


51.203 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

ASHOK B. PATIL , 
Under Secretary to Government of Maharashtra . 


दिनांक २७ 


मे 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 

२०१ ९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१७१८/२०६३/प्र. क्र . १५/ १९/ ईपी मंजुरी/ नवि -१३.--ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्हा परिषदेला ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " 
म्हणून संबोधलेले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम" असा उल्लेख करणेत आलेला आहे) 
चे कलम २ चे उप - कलम (१५) मधील खंड ( क) चा उपखंड ( एक) व त्यासह कलम २ चे उप - कलम ( १९) मधील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१७७०/ ६४८५९- डब्ल्यू -२ , दिनांक २१ जून १९ ७२ अन्वये सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये नियोजन प्राधिकरणाच्या 
शक्तींचा वापर करण्याची परवानगी देणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३८ सह कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार त्यांचे सर्वसाधारण सभेचा 
ठराव क्रमांक ३३७, दिनांक सप्टेंबर 

२००६ अन्वये मौजे अकलूज, मौजे आनंदनगर, मौजे बागेवाडी , मौजे यशवंतनगर, मौजे चौंडेश्वरवाडी, मौजे 
माळेवाडी, मौजे माळीनगर, मौजे सवतगव्हाण आणि मौजे संग्रामनगर या गावासाठी सुधारित विकास योजना, अकलूज ( यापुढे " उक्त मौजे अकलूज 
व त्यासह आठ गावांची प्रारूप सुधारित विकास योजना" असा उल्लेख करणेत आला आहे ) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला आहे. सदर इरादा 
जाहीर करणेबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १४ जून २००७ रोजी पृष्ठ १२२५ वर प्रकाशित करण्यात 
आली आहे. तसेच शद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २६ जानेवारी २०१२ रोजी पृष्ठ १६ वर प्रकाशित झाली 


१३ 


आहे ; 


उक्त 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने, उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वयेत्यांचे कार्यकक्षेतील संपूर्ण जमिनीचे सर्वेक्षण करून, 
मौजे अकलूज व आठ गावांची पहिली प्रारूप सुधारित विकास योजना तयार करून, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये सूचना व हरकती 
मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे विभाग, पुणे भाग -१ पुरवणीमध्ये दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१३ 
रोजी पृष्ठ ४ , ५ व ६ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या उक्त मौजे अकलूज व आठ गावांच्या प्रारूप सुधारित विकास योजनेच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या 
हरकती व सूचनांचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन 
प्राधिकरणाकडे दिनांक ३ मार्च २०१५ रोजी सादर केला, तथापि उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त मौजे अकलूज व आठ गावांची प्रारूप सुधारित 
विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये उक्त अधिनियमानुसार विहित केलेल्या कालावधीत शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात कसूर 
केला आहे ; 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 


शके १ ९ ४१ 


११ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मौजे अकलूज व त्यासह आठ गावांची प्रारूप सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३० नुसार शासनास 
मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांनी त्याचेकडील आदेश क्रमांक प्रा.वि.यो./ अकलूज व इतर आठ 
ग्रामपंचायती बि.न.प.क्षेत्र/ अ.नियुक्ती/ सहसंपुवि / ६३० , दिनांक १ एप्रिल २०१५ चे आदेशान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २१ ( ४) ( क ) अन्वये मौजे 
अकलूज व त्यासह आठ गावांच्या पहिल्या प्रारूप सुधारित विकास योजनेची उर्वरित कार्यवाही पूर्ण करून ती शासनास सादर करणेसाठी सहायक 
संचालक , नगर रचना, सोलापूर शाखा, सोलापूर यांना " अधिकारी" म्हणून नामनिर्देशित केले आहे ( यापुढे " उक्त अधिकारी" असा उल्लेख करणेत 
आला आहे); 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उप - कलम (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त अधिकारी यांनी उक्त मौजे अकलूज व आठ 
गावांची सुधारित विकास योजना शासनास मंजुरीस्तव मराठी पत्र क्रमांक ३९९ ५ , दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये सादर केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाने उक्त भागश : क्षेत्राकरिताची प्रारूप सुधारित विकास योजना 
शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१७/१७३/प्र. क्र . ३० / १७ / वि.यो . मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक ३० मे २०१७ अन्वये मंजूर केली आणि त्यासह 
उर्वरित वगळलेल्या सारभूत स्वरूपाच्या फेरबदलावर ईपी -१ / ते ईपी-८५ (यापुढे " उक्त वगळलेले क्षेत्र " असा उल्लेख करणेत आला आहे) जनतेच्या 
हरकती/ सूचना मागविण्यासाठीची सूचना शासन क्रमांक टीपीएस -१७१७/ १७३ /प्र. क्र . ३० /१७/ ई.पी. प्रसिद्धी/ नवि -१३ , दिनांक ३० मे २०१७ अन्वयेची 
शासनाने प्रसिद्ध केली व त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासनाचेदिनांक जून १५ ते २१, २०१७ चे राजपत्रामध्ये पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये पृष्ठ १० ते 
३७ वर प्रसिद्ध झाली आहे आणि त्यानंतर उक्त दिनांक ३० मे २०१७ अन्वयेचे वगळलेले क्षेत्राचे नोटिशीच्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक २४ जानेवारी 
२०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले असून ते महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक फेब्रुवारी ८ ते १४, २०१८ चे राजपत्रामध्ये पृष्ठ ३१ ते ३२ वर प्रसिद्ध 
झाले आहे ; 


८ 


आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांची उक्त वगळलेल्या विकास योजना क्षेत्राकरिता, जनतेकडून विहित मुदतीत 
प्राप्त हरकती/ सूचनांबाबत सुनावणी देणेसाठी तसेच त्यावरील अहवाल शासनास सादर करणेसाठी नियुक्ती करणेत आली ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उप - कलम (१) मधील तरतुदीनुसार सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांनी 
उक्त वगळलेल्या विकास योजनेच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून उक्त वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना शासनास 
मंजुरीस्तव मराठी पत्र प्रारूप सु.वि.यो. अकलूज व त्यासह ८ ग्रा.पं.क्षेत्र / ई.पी./कलम ३१ (१)/ सहसंपुवि/८७२, दिनांक ५ जून २०१८ अन्वये सादर 


केली ; 


१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना उक्त नियुक्त अधिकारी यांचा 
अहवाल शासनास प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत शासनाने मंजूर करणे आवश्यक आहे. 

आता त्याअर्थी, संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१ ) मधील तरतुदीनुसार 
तसेच इतर अनुषंगिक असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. 

( अ) अकलूज व ८ गावे ( पहिली सुधारित ) सारभूत स्वरूपाच्या वगळलेल्या क्षेत्रासाठीच्या ( ई. पी . क्रमांक १ ते ८५) विकास योजनेस सोबतच्या 
परिशिष्ट - अ मधील बदलासह मंजुरी देण्यात येत आहे. 

( ब) सोबतच्या परिशिष्ट - अ प्रमाणे अकलूज व ८ गावे ( पहिली सुधारित ) सारभूत स्वरूपाच्या वगळलेल्या क्षेत्रासाठीची ( ई. पी . क्रमांक १ ते ८५ ) 
विकास योजना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ३० दिवसानंतरची तारीख ही उक्त विकास योजना अमलात आल्याची 
तारीख म्हणून 

निश्चित करण्यात येत आहे . 
शासनाने मंजूर केलेली अकलूज व ८ गावे( पहिली सुधारित ) सारभूत स्वरूपाच्या वगळलेल्या क्षेत्रासाठीची विकास योजना (ई. पी. क्रमांक १ 
ते ८५) नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये, कामकाजाच्या दिवशी सदर अधिसूचना अमलात आल्याच्या तारखेपासून एक वर्षांच्या 
कालावधीसाठी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचे कार्यालयामध्ये उपलब्ध राहील . 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध करण्यात येत आहे. 


१ 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक बा . पाटील , 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 

dated 27th May 2019 


Notice 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1718 /2063/CR - 15 /19/E.P . Sanction /UD - 13. — Whereas, the Zilla Parishad , Solapur 
(hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) has been permitted under Government 
Notification No.TPS - 1770 /64859 - W -II, dated 21st June 1972 under the provisions of sub -clause () 
of clause (C) of sub -section ( 15 ) of Section 2 read with clause ( 19 ) of Section 2 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to " the said Act") to act as a Planning 
Authority within the area of Akluj Gram Panchayat ; 


and Whereas the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 337 , dated 13th 
September 2006 as required under Section 38 , read with Section 23 ( 1 ) of the said Act. has declared 
its intention to prepare the Revised Development Plan of Akluj for the jurisdiction of (1) Village Akluj, 
(2 ) Village Anandnagar, (3) Village Bagewadi, (4 ) Village Yashwantnagar, (5 ) Village Choundeshwarwadi, 
(6 ) Village Malewadi, (7 ) Village Malinagar, (8 ) Village Savatgavhan and ( 9 ) Village Sangramnagar 
(hereinafter referred to as "the said Draft Revised Development Plan for Akluj and the Eight Villages ,") 
The Notice regarding declaration was published in the Maharashtra Government Gazette , Pune division , 
dated 14th June 2007 on Page 1225. and Corrigendum was published in the Maharashtra Government 
Gazette on page 16 , dated 26th January 2012 ; 


and whereas , the said Planning Authority after carrying out Survey of the entire land within its 
jurisdiction as required under Section 25 of the said Act, published a Notice in the Official Gazette , 
Pune Division , Pune Supplement , Part- 1 dated the 4th October 2013 on Pages. 4 , 5 and 6 for inviting 
Objections and Suggestions in respect of the said Revised Draft Development Plan for Akluj and 
the Eight Villages prepared by it under sub -section (1) of Section 26 of the said Act ; 


and whereas , after considering the Suggestions and Objections received in respect of the published 
Draft Revised Development Plan , of Akluj and the Eight villages the Planning Committee , set up under 
Section 28 (2 ) of the said Act, submitted its Report to the said Planning Authority dated 3rd March 
2015 but the said Planning Authority failed to submit the said draft Revised Development Plan for 
Akluj and the Eight Villages within prescribed time limit under Section 30 of the said Act to the State 
Government for Sanction ; 


and whereas, the Joint Director Of Town Planning, Pune Division , Pune vide Marathi Office Order 
No. u .fa.Tì./ 3thout a gap 31T6 grud fà.9.4.871/31.Ayay/Heviyfa /& zo,ferich 1st April 2015 , has nominated 
the Assistant Director of Town Planning, Solapur Branch , Solapur as an " Officer" under Section 21 
(4 ) ( A ) of the said Act to perform the remaining duties of the said Planning Authority and submit 
the said draft Revised Development Plan for Akluj and the Eight Villages to the Government for 
sanction (herein after referred to as " the said Officer"); 


and Whereas , in accordance with the provisions of sub -section ( 1) of Section 30 of said Act, 
the said Officer has submitted the said Revised draft Development Plan for Akluj and the Eight 
Villages to the State Government for its Sanction vide Marathi Letter No. 3995 , dated 6th November 


2015 ; 


and whereas , in accordance with the amended provisions of Secton 31 ( 1) of the said Act, the 
Government of Maharashtra vide Notification No. TPS - 1717 / 173 /CR- 30 / 17 /D.P.Sanctioni/UD - 13 , dated 
30th May 2017 sanctioned a part of the said Draft Revised Development Plan , excluding modifications 
of substantial nature which were published as EP - 1 to EP - 85 (hereinafter referred to " the said 
Excluded Part") for inviting suggestions and /or objections from the general public , vide Notice No. 
TPS - 1717 /173 /CR -30 / 17 /EP -Publish /UD - 13 , dated 30th May 2017 , published in the Maharashtra 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 


शके १ ९ ४१ 


१३ 


Government Gazette , Pune Division Supplement, dated June 15th to 21st , 2017 , on pages 10 to 
37 and thereafter Corrigendum to the Notice dated 30th May 2017 for the said excluded part was 
issued by the said Government dated 24th January 2018 which was published in the Maharashtra 
Government Gazette on pages 31 to 32 , dated February 8th to 14th , 2018 ; 


and whereas Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune was appointed as an Officer 
to give hearing in respect of the suggestions and /or objections received from the general public and 
submit his Report to the Government ; 


and whereas , the Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune after giving hearing in 
respect of the suggestions and /or objections received from the general public , regarding the said 
Excluded Part No. EP -1 to EP - 85 , has submitted his Report to the Government vide letter No. L. faut. 
3Tcheque a CARE ( ALUSTA / S. 47./ch4th 39 (9)/ hexiyfa / c02, ferich 5th June 2018 ; 


and whereas , in accordance with the provision of Section 31 ( 1) of the said Act the State 
Government is required to Sanction the said Development Plan of the Excluded Part within one year, 
from the date of receipt of the Report from the said Officer appointed . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 31 of the said 
Act and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra after consulting 
the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune hereby. 


(a ) Sanctions the said Excluded Part No. EP - 1 to EP - 85 of the said Development Plan of Akluj 
and the Eight villages ( 1st Revised ), as specified in Schedule - A appended hereto . 


( b ) Fixes the date after one month of the publication of this notification in the Maharashtra 
Government Gazette to be the date on which the said Excluded Part No. EP - 1 to EP -85 of the said 
Development Plan of Akluj and the Eight villages ( 1st Revised ), as described in the Schedule - A shall 
come into force . 


Copy of the Plan showing the said Excluded Part No EP - 1 to EP -85 of the Development Plan 
of Akluj and the Eight villages (1st Revised ) as sanctioned by the State Government shall be kept 
open for inspection by the general public , during working hours for a period of one year in the office 
of the Chief Executive Officer, Solapur Zilla Parishad , Solapur (Dist. Solapur) on all working days. 


This Notiifcation shall also be published on the Governmentwebsite at www.maharashtra.gov.in ( lyd 
a f4H). 


SCHEDULE-A 


86 


RevisedDevelopmentPlanoftheAklujandEightVillages 


SUBSTANTIALMODIFIVATIONSSANCTIONEDBYGOVERNMENTU/S31(1)OFMAHARASHTRAREGIONALANDTOWN 

PLANNING 
ACT,1966 


(AppendedtoGovernmentNotificationNo.TPS-1718/2063/CR-15/19/E.P.Sanction//UD-13,Dated27thMay2019) 


Sr. 
No. 


EP 
No. 


Proposals 
as 
per 

publishedPlan underSection26 


Proposals 
as 
per submittedPlanunder 

Section30 


SubstantialModifications 
Published 
byGovernment 
under 
Section31 
(1) 
ofthe M.R.andT.P.Act1966 


SubstantialModification 
Sanctioned 
by 
Goverment under 
Section 
31 
( 
1 
) 
of 
M. 
R. 
and 
T. 
P. 
Act 
, 

1966 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


2 


3 


4 


5 


6 


1 

1 


EP 
- 
1 


Site 
No. 
1/2 
“ 
Dispensary andMaternityHome" (Area0.20H.) 


Site 
No. 
1/2 
" 
DispensaryEPNo.1 

EPNo.1 andMaternityHome”(AreaSiteNo.1/2“DispensaryandSiteNo.1/2“DispensaryandMaternity 
0.20 
H. 
) 

MaternityHome”isproposedtobeHome”isdeletedandareathereunder 
deleted 
from 
reservationand 
area 
isincludedin“ 
ResidentialZone". thereunderisproposedtobe includedinthe"ResidentialZone". 


2 


EP 
- 
2 
Site 
No. 
1/3 
“ 
Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40H. 
) 


Site 
No. 
1/3 
“ 
Primary 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


EPNo.2 

EP 
No. 
2 SiteNo.1/3“PrimarySchool”isSiteNo.1/3“PrimarySchool”isdeleted proposedtobedeletedfrom andareathereunder 
isincludedin reservationandareathereunderis"ResidentialZone". proposedtobeincludedinthe 
"ResidentialZone" 
. 


3 


EP 
- 
3 
Site 
No. 
1/4 
" 
Shopping 

Center 
and 
Vegetable 
Market 
” 
( 
Area 
0.35 
H. 
) 


Site 
No. 
1/4 
" 
Shopping 
Center 
and 
Vegetable 
Market 
” 
( 
Area 
0.35 
H. 
) 


EPNo.3 

EPNo.3 SiteNo.1/4"ShoppingCenterandSiteNo.1/4"ShoppingCenterand VegetableMarket”isproposedtobeVegetableMarketisdeletedandarea deletedfromreservationandareathereunderisincludedin“Agricultural thereunder 
isproposedtobeZone/NoDevelopmentZone". 
includedinthe“ 
AgriculturalZone/No DevelopmentZone”. 


२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


SCHEDULE-A 
- 
contd 
. 


1 


2 


3 


4 


5 


4 


EP-4 


SiteNo.1/4A "Playground"(Area 
01.00 
H. 
) 


Site 
No.1 
/4A 
“ 
Playground 
" (Area01.00H.) 


EP 
No.4 

EPNo.4 SiteNo. 
1/ 
4 
- 
A 
“ 
Playground 
”isSiteNo.1/4 
-A 
“Playground"isdeleted proposedtobedeletedfrom 

andareathereunderisincludedin reservationandareathereunderis 

“ 
AgriculturalZone/NoDevelopment proposedtobeincludedinthe 

Zone". 
" 
AgriculturalZone 
/ 
No 
Development Zone". 
EPNo.5 

EPNo. 
5 SiteNo.1/8"PrimarySchool”isSiteNo.1/8"PrimarySchool”isdeleted proposedtobedeletedfromandareathereunderisincludedin reservationandareathereunderis“ResidentialZone". proposedtobeincludedinthe "ResidentialZone". 


5 


EP- 
5 
Site 
No. 
1/8 
" 
Primary 

School”( 
Area 
040. 
H. 
) 


Site 
No. 
1/8 
" 
Primary 
School 
”( 
Area 
040 
H. 
) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


6 


EP-6SiteNo.1/9"Playground"SiteNo.1/9“Playground" (Area2.50.H.) 

(Area2.50.H.) 


EPNo.6 

EPNo.6 
Part 
areaofSiteNo.1/9Part 
area 
ofSiteNo. 
1/9 
“Playground" “Playground/situatedtowardssituatedtowardsWesternsideis Westernisproposedtobedeleteddeletedfromreservationandarea fromreservationandareatherethereunderisincludedin"Residential underisproposedtobeincludedinZone"asshownonPlan. the" 
Residential 
Zone 
" 
asshown 
on Plan. 


7 


EP-7 
Site 
No. 
1/17A 
" 
Primary 

School 
and 
Playground 
" (Area050.H.) 


Site 
No. 
1 
/ 
17A 
" 
Primary 
School 
and 
Playground 
" (Area050.H.) 


EP 
No.7 

EPNo.7 SiteNo.1/17A“PrimarySchoolandSiteNo.1/17A“PrimarySchooland Playground"isproposedtobePlayground”isdeletedandarea deleted 
fromreservationand 
areathereunderisincludedin“Residential thereunderisproposedtobeZone. 
" includedin 
“ResidentialZone. EPNo.8 

EPNo.8 Site 
No. 
1/18 
“HighSchool 
andSiteNo. 
1/18“High 
Schooland 
Playground”isproposedtobePlayground"isdeleted 
andarea deleted 
fromreservationand 
area thereunderisincludedin“Residential 
thereunderis 
proposedtobeZone." includedinthe“ResidentialZone. 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , 


8 


EP 
- 
8 
Site 
No. 
I 
/ 
18 
" 
High 

School 
and 
Playground (Area1.20H.) 


Site 
No.1/18 
“HighSchool 
and 
Playground 
"( 
Area 
1.20 
H. 
) 


शके १ ९ ४१ 


94 


SCHEDULE 
-A-contd. 


१६ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


9 


EP 
- 
9 
Site 
No. 
1/21 
“ 
Parking" 

(Area0.80H.)and18 mtrs.D,.P.Road. 


M 
- 
5 
Site 
No. 
1/21 
“ 
Parking 
” andalignmentof18mtrs. D.P. 
RoadisshiftedinS. No.91.Landsoreleased duetoshiftingbeincluded 
in 
Residential 
Zoneas shownonPlan. 


EPNo.9 

EPNo.9 
SiteNo.1/21“ 
Parking"andalignment 
SiteNo.1/21“Parking 
" 
andalignment of18mtrs.wideD.P.Roadisof18mtrs.wideD.P.Roadisshifted shiftedin 
thelandbearingS.No.91inthelandbearingS. 
No.91 
andarea andareasoreleasedduetothesoreleaseddue 
totheshiftingof 
the shiftingofthesaidRoadand saidRoadandReservationisincluded Reservationisproposedtobein“ResidentialZone”asshownon includedin"Residential 
Zone 
" 
asPlan. shownonPlan. 


10 


EP 
- 
10 
Site 
No. 
1/22 
“ 
Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40H.) 


Site 
No. 
1/22 
“ 
Primary 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


EPNo.10 

EPNo.10 
SiteNo.1/22“PrimarySchool” 
isSiteNo.1/22“Primary 
School"is proposedtobedeletedfrom deletedand 
areathereunderis reservationandareathereunderisincludedin“ResidentialZone”. proposedtobeincludedin "ResidentialZone". 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


11 


EP 
- 
11 
Site 
No. 
1/23“ 
Cottage 

Hospital"(Area3.25H.) 


M-1 50percentSouthernside areaoftheSiteNo.1/23 "CottageHospital"is 
deleted 
and 
area 
so deletedbeincludedin 
ResidentialZoneasshown onPlan. 


EPNo.11 

EPNo.11 
Site 
No.1/23" 
Cottage 
Hospital” 
Area 
(A) 
SiteNo.1/23 
“CottageHospital” 3.25 
H.)asperthePlanpublishedArea 
3.25H.) 
asperthePlanpublished 
under 
Section 
26 
is 
proposed 
to 
beunderSection26isdeletedandland deletedandlandthereunderisthereunderisproposedtobeincluded proposedtobeincludedin 
in 
" 
ResidentialZone"as 
shown 
on " 
ResidentialZone”asshownon 
Plan 
. Plan.thisSiteisshiftedontheland 

(B)ThisShiftedReservationonthe bearingSurveyNo.95ofVillage 

landbearingSurveyNo.95ofVillage AklujasshownonPlan. 

Aklujisalsodeletedandarea thereunderisincludedin"Residential Zone 
" 
. 


२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


12 


EP-12SiteNo.1/24 

“Dispensaryand MaternityHome"(Area 
0.20 
H. 
) 


Site 
No. 
1/24 
“ 
Dispensary andMaternityHome” 
(Area 
0.20 
H. 
) 


EPNo.12 

EPNo.12 
SiteNo. 
1/24 
“DispensaryandSite 
No.1/24“ 
Dispensary 
and 
Maternity MaternityHome”isproposedtobeHome" 
isdeletedandareathereunder deletedandareathereunderisisincludedin“ResidentialZone”. proposedtobeincludedin “ResidentialZone". 


1 


3 


4 


6 


13 


2 
EP 
- 
13Site 
No. 
1/25 
“ 
Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


14 


EP-14SiteNo.1/30"Mutton 

Market 
” 
( 
Area 
0.14 
H. 
) 


SCHEDULE- 
A- 
contd. 

5 
Site 
No. 
1/25 
“ 
PrimaryEPNo.13 

EP 
No. 
13 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
)SiteNo.1/25“PrimarySchool”isSiteNo.1/25“PrimarySchool”is 

proposedtobedeletedfromdeletedandareathereunderis reservationandareathereunderisincludedin“ResidentialZone". proposedtobeincloudedin 

“ResidentialZone". SiteNo.1/30"MuttonEPNo.14 

EPNo.14 
Market 
" 
( 
Area 
0.14 
H. 
)SiteNo.1/30"MuttonMarket"isSiteNo.1/30“MuttonMarket"isdeleted 

proposedtobedeletedfrom andareathereunderisincludedin reservationandareathereunderis“ResidentialZone”. proposedtobeincludedinthe 

“ResidentialZone". 
Site 
No. 
1/31 
“ 
PrimaryEPNo.15 

EPNo.15 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
)SiteNo.1/31“PrimarySchool”isSiteNo.1/31“PrimarySchool”is 

proposedtobedeletedfromdeletedandareathereunderis reservationandareathereunderisincludedin“ResidentialZone”. proposedtobeincludedinthe 

“ 
Residential 
Zone". 
Site 
No. 
1/34 
" 
DispensaryEPNo.16 

EPNo.16 andMaternityHome”(AreaSiteNo.1/34“DispensaryandSiteNo.1/34“DispensaryandMaternity 
0.30 
H. 
) 

MaternityHome"isproposedtobeHome”isdeletedandareathereunder 
deleted 
from 
reservation 
and 
area 

isincludedin“ResidentialZone 
”. thereunder 
isproposed 
to 
be includedinthe"ResidentialZone". 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


15 


EP 
- 
15 
Site 
No. 
1/31 
“ 
Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


16 


EP-16SiteNo.1/34 

“Dispensaryand MaternityHome"(Area 
0.30 
H. 
) 


17 


EP 
- 
17SiteNo. 
1/35“ 
Parking" 

(Area0.83H.) 


Site 
No. 
1/35 
“ 
Parking 
" ( 
Area 
0.83H 
. 
) 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


18 


EP-18SiteNo.1/36"Cremation 

Ground 
”( 
Area 
1.50 
H.) 


EPNo.17 

EPNo.17 SiteNo.1/35“Parking"isproposedSiteNo.1/35“Parking"isretainedwith tobeisretainedwith 
change 
inchangeindesignationas“Cremation designationas“CremationGround”.Ground”. EPNo.18 

EPNo.18 
SiteNo.1/36“Cremation 
Ground”isSite 
No.1/36“Cremation 
Ground"is proposedtobedeletedandarea deletedandareathereunderis thereunderisproposedtobeincludedin“AgriculturalZone/No includedinthe“AgriculturalZone/ 
NoDevelopmentZone”. DevelopmentZone". 


SiteNo.1/36 
"Cremation Ground"( 
Area1.50H.) 


016 


SCHEDULE-A 
- 
contd 
. 


26 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


19 


EP 
- 
19Site 
No. 
1/37“ 
Sewage 

Treatment 
Plant 
"( 
Area 
2.00 
H. 
) 


M 
- 
2EPNo.19 

EPNo. 
19 
SiteNo. 
1/37 
“SewageTreatment 

SiteNo.1/37"SewageTreatmentPlant" TreatmentPlant"isshiftedin 
Site 
No. 
1/37 
“ 
Sewage 
Plant 
" 
and 
12.00 
M. 
wide 
D. 
P. 
Road 
and 
12.00 
M. 
wideD.P.Road 
as 
per 

asperplanpublishedunderSection 
Government 
Land 
bearingS. No.31andNew24M.wide26isproposedtobedeletedand 

planpublishedunderSection26is 

deletedandlandthereunderis 
D. 
P. 
Road 
is 
proposed 
. 

landthereunderis 
proposed 
tobe Landreleasedduetotheincludedinthe“AgriculturalZone/No 

includedinthe“ 
AgriculturalZone 
/No 

DevelopmentZone"asshownon DevelopmentZone”asshownon shiftingof 
Sewage 

Plan 
. 
Plan 
. TreatmentPlanreservation anddeletionof12M.wideD. P.Roadbeincludedin AgricultureZoneasshown onPlan. AgriculturalZone/No EPNo.20 

EPNo. 
20 DevelopmentZone". 
( 
A 
)New 
Site 
No. 
1 
/ 
37A 
“ 
Sewage 
( 
A 
)NewSite 
No.1 
/ 
37A 
“Sewage 

TreatmentPlant"areaadmeasuringTreatment 
Plant 
” 
areaadmeasuring about20000.00 
sq. 
mt 
. 
(2.00H. 
) 
isabout20000.00sq 
. 
mt 
. 
( 
2.00 
H. 
) 
is proposedasshownonPlan. sanctionedasshownonPlan. (B)Anew24.00M.WideD.P.Road(B)Anew24.00M.WideD.P.Road passingthroughthelandbearingpassingthroughthelandbearingGat 
Gat 
No. 
31 
and 
32 
is 
proposed 
asNos.31and32is 
sanctionedas 
shownonPlan. 

shownonPlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


20 


EP-20AgriculturalZone/No 

DevelopmentZone. 


21 


EP-21SiteNo.1/38, 

"CommunityHall” 
(Area 
0.40 
H. 
) 


Site 
No. 
1/38 
, 
“ 
Community 
Hall” 
(Area 
0.40 
H. 
) 


EPNo.21 

EPNo.21 Partarea( 
ofEastside 
0.20H. 
) 
ofSitePartarea 
(ofEast 
Side0.20 
H.)ofSite 
No. 
1/38 
" 
Community 
Hall 
" 
is 
proposed 
No. 
1/38" 
CommunityHall"isdeleted tobedeleted 
fromreservationand andlandthereunderisincludedinthe land 
thereunder 
isproposedto 
be“ 
ResidentialZone”as 
shownonPlan. includedinthe 
"ResidentialZone" 
as shownonPlan. 


२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


22 


EP 
- 
22Site 
No.1/39" 
High 

School 
” 
( 
Area 
1.20H. 
) 


Site 
No. 
1/39"HighSchool 
” (Area1.20H.) 


EPNo.22 

EPNo.22 Partarea 
(0.60H.)ofcentralportionPartarea(0.60H.)ofcentralportion 
ofSiteNo.1/39" 
HighSchool 
” 
is 
ofSiteNo.1/39"HighSchool” 
is proposedtoberetainedintheretainedinthereservationand reservationandremaining 
area 
ofremainingareaofthisreservationis 


SCHEDULE-A 
- 
contd 
. 


1 


2 


3 


4 


5 


thisreservationis 
proposedto 
be 
deletedfrom 
reservationand 
area thereunder 
is 
proposedto 
be includedinResidential 
Zoneas shownonPlan. 


deletedfromreservationandarea thereunderisincludedinResidential Zoneasshownon 
Plan. 


23 


EP- 
23SiteNo.1/40“ 
Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


Site 
No. 
1/40 
“ 
Primary 
School 
”( 
Area 
0.40H. 
) 


EPNo.23 
SiteNo. 
1/40“ 
Primary 
School 
”is proposedtobedeletedandareas 
thereunder 
isproposed 
tobe includedin“ResidentialZone". 


EPNo.23 Site 
No.1/40 
“Primary 
School 
”is deletedandareathereunderis includedin“ResidentialZone”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


24 


EP 
-24SiteNo.1/42" 
Housing 

the 
Dishoused 
" 
( 
Area 
0.44 
H. 
) 


Site 
No. 
1/42 
“Housingthe Dishoused 
" 
( 
Area0.44 
H. 
) 


EPNo.24 

EPNo.24 SiteNo.1742“HousingforSiteNo.1/42"HousingforDishoused” 
Dishoused 
” 
is 
proposedtobeisdeletedandlandthereunderis deletedandlandthereunderisincludedin“ResidentialZone”. proposedtobeincludedin "ResidentialZone". 


25 


EP-25SiteNo.1/44 

“Playground"(Area2.00 


M-4 
Site 
No. 
1/44 
" 
Playground 
" isdeletedandincludedin ResidentialZone. 


H. 
) 


EP 
No.25 

EPNo.25 SiteNo. 
1/44 
“Playground 
” 
isSiteNo. 
1/44“Playground" 
isdeleted proposedtobedeletedandarea andareathereunderisincludedin thereunderisproposedtobe"ResidentialZone. includedin“ResidentialZone. 


26 


EP-26SiteNo.II/2A“TownHall" 

(Area2.00H.) 


SiteNo.II/2A"TownHall” (Area2.00H.) 


EPNo.26 

EPNo.26 Area(situated 
towardsSouthernArea(situatedtowardsSouthernSide) Side)admeasuringabout10000.00admeasuringabout10000.00sq. sq.mtrs.(1.00H.)ofSiteNo.11/2A-mtrs.(1.00H.)ofSiteNo.11/2A-"Town 
"TownHall 
” 
is 
proposedtobeHall”isretained 
inthereservationand retainedinthereservationand remainingarea(situatedtowards remainingarea(situatedtowards Northernside)isdeletedfrom Northernside)isproposedtobereservation andincluded 

includedin deletedfromreservationand"ResidentialZone 
" 
as 
shownon 
Plan. includedin“ResidentialZone”as shownonPlan. 


RĘ , 2098 / vos 30 à 3096 4 , 


शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


२० 


4 


6 


1 
27 


SCHEDULE- 
A-contd 
. 2. 
3 

5 
EP- 
27SiteNo.11/8-A“Housing 
Site 
No. 
11/ 
8 
- 
A“HousingforEP 
No.27 

EPNo.27 
forthe 
Dishoused 
"( 
Area 
the 
Dishoused 
"(Area1.10SiteNo.11/8-A"HousingforSiteNo.11/8-A“HousingforDishoused" 
1.10 
H. 
) 
H. 
) 

Dishoused” 
is 
proposedto 
beis 
deleted 
and 
areathereunderis deletedandareathereunderisincludedin“ResidentialZone". proposedtobeincluded "Residential 
Zone”. 


28 


EP 
- 
28Site 
No. 
11/11 
“ 
Weekly 

Market 
"(Area 
2.00H.) 


Site 
No. 
11/11 
" 
Weekly 
Market 
” 
( 
Area 
2.00 
H. 
) 


EPNo.28 

EPNo.28 SiteNo.11/11,isproposedtobeisSiteNo.11/11,isretainedwithchange retainedwithchangeindesignationindesignationas 
“Playground 
". as 
" 
Playground 
" 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


29 


EP-29SiteNo.11/12 

“Dispensaryand 
MaternityHome"(Area 
0.40 
H. 
) 


Site 
No. 
II 
/ 
12 
“ 
Dispensary andMaternityHome"(Area 
0.40 
H. 
) 


EPNo.29 

EPNo.29 Partarea(approximatearea0.20Partarea(approximatearea0.20H.) H.)of 
SiteNo.II/12“Dispensaryandof 
Site 
No.11/12“Dispensaryand MaternityHome 
"situatedtowardsMaternityHome 
”situatedtowards Southernside 
isproposedtobeSouthern 
sideisdeletedfrom deleted 
from 
reservation 
and 
area reservationandareathereunderis theeunderisproposedtobeincludedin“ResidentialZone”as includedin“Residential 
Zone" 
asshown 
onPlan. shownonPlan. 


30 


EP-30SiteNo.II/15"Cremation 

Ground 
" 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


SiteNo.11/15"Cremation 
Ground 
"( 
Area 
0.40H. 
) 


EP 
No.30 

EPNo.30 SiteNo.11/15"CremationGround"SiteNo.11/15"CremationGround"is isproposedtobedeletedfromdeletedandareathereunderis reservationandareathereunderisincludedin"ResidentialZone". proposedtobeincludedin "ResidentialZone". 


२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


31 


EP-31SiteNo.II/14-A 

"Playground"(Area1.00 
H. 
) 


Site 
No.11 
/ 
14- 
A "Playground"(Area1.00 
H. 
) 


EPNo.31 

EPNo.31 SiteNo.11/14-A“Playground”isSiteNo.11/14-A“Playground"is proposedtobedeletedandareaproposedtobedeletedandareathere 
thereunder 
isproposed 
to 
beunderisproposedtobeincludedin includedin“AgriculturalZone/No“AgriculturalZone/NoDevelopment DevelopmentZone." 

Zone 
. 



1 


2. 


3 


4 


6 


32 


EP-32SiteNo.11/16"Garden" 

(Area2.00H.) 


SCHEDULE- 
A 
- 
contd 
. 

5 SiteNo.11/16"Garden"EPNo.32 

EPNo.32 (Area2.00H.) 

SiteNo.II/16"Garden”isproposedSiteNo.11/16"Garden”isdeletedand tobedeletedandareathereunderareathereunderisincludedin isproposedtobeincludedin“AgriculturalZone/NoDevelopment 
"Agricultural 
Zone 
/NoDevelopment 
Zone" 
. Zone". 


33 


EP-33SiteNo.II/16-A 

"Playground"(Area1.70 H.) 


SiteNo.II/16-A "Playground"(Area1.70 H.) 


EPNo. 
33 

EPNo.33 SiteNo.11/16- 
A“Playground”isSiteNo.II/16-A“Playground"is 
deleted proposedtobedeletedandarea andareathereunderisincludedin thereunderisproposedtobe“AgriculturalZone 
/NoDevelopment includedin“AgriculturalZone/NoZone." DevelopmentZone.” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


34 


EP- 
34SiteNo.11/17“ 
High 

School 
” 
( 
Area1.20H. 
) 


SiteNo.11/17“HighSchoolEPNo.34 

EPNo.34 (Area1.20H.) 

SiteNo.11/17“HighSchool”isSiteNo.11/17“HighSchool”isdeleted proposedtobedeletedandarea andareathereunderisincludedin thereunderisproposedtobe“AgriculturalZone/NoDevelopment includedin“AgriculturalZone/NoZone”. DevelopmentZone". 


35 


EP- 
35SiteNo.11/18 

"Playground"(Area2.00 H.) 


Site 
No. 
II 
/ 
18 
“ 
Playground 
" 
( 
Area2.00H. 
) 


EPNo.35 

EPNo.35 SiteNo.11/18"Playground"isSiteNo.II/18"Playground"isdeleted proposedtobedeletedfromfromreservationandareathereunder reservationand 
areathereunderisisincludedin“AgriculturalZone/No proposedtobeincludedinDevelopmentZone." "AgriculturalZone 
/NoDevelopment Zone. 


२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


» 


36 


EP 
- 
36 
Site 
No.111/1 
" 
Parking 
" 

(Area0.80H.) 


Site 
No. 
III 
/ 
1 
“ 
Parking 
" (Area0.80H.) 


EPNo.36 

EPNo.36 SiteNo.111/1“Parking"isproposedSiteNo.111/1“Parking"isdeletedand tobedeletedfromreservationandareathereunderisincludedin areathereunderisproposedtobe“ResidentialZone." 
includedin"ResidentialZone. 



२१ 


SCHEDULE 
- 
A-contd. 


२२ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


37 


EP-37SiteNo.111/2"District 

Centre"(Area 
5.00H. 
) 


SiteNo.111/2"District 
Centre 
" 
( 
Area 
5.00 
H. 
) 


EPNo.37 

EPNo.37 Partarea(approximatearea2.50Partarea(approximatearea2.50H.) H.)frontingontheStateHighwayNo.frontingontheStateHighwayNo.153 153isretained 
inthereservationandisretainedinthereservationand remainingarea,Situatedtowards remainingarea,Situatedtowards WesternsideofthissiteisWesternsideofthissiteisdeleted proposedtobedeletedfrom fromreservationandlandthereunder reservationandlandthereunderisisincludedin"ResidentialZone"as proposedtobe 
includedin shownonPlan. "ResidentialZone 
" 
asshownon 
Plan 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


38 


EP 
- 
38 
Site 
No. 
111/7 
“ 
Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


Site 
No. 
111/7 
“ 
Primary 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


EP 
No.38 

EPNo.38 SiteNo.111/7“PrimarySchool”isSiteNo. 
111/7"PrimarySchool”isdeleted prposedtobedeletedandarea andareathereunderisincludedin thereunderisproposedtobe“ResidentialZone." includedin“ResidentialZone." 


39 


EP- 
39Site 
No.111/8"Housingfor 
SiteNo.111/8" 
Housingfor 

Dishoused"( 
Area2.00Dishoused"(Area2.00 
H.) 
H. 
) 


EPNo.39 Partarea(approximatearea1.00 H) 
of 
Site 
No. 
111/8,“Housingfor Dishoused”situatedtowards 
Eastern 
Sideisproposed 
to 
be deletedfromreservationandland thereunderisproposed 
tobe includedin 
"Residential 
Zone”as shownonPlan. 


EPNo.39 Partarea(approximatearea1.00H.) 
of 
Site 
No.111/8,“ 
Housingfor Dishoused"situatedtowardsEastern 
Sideisdeletedfromreservationand landthereunderis 
includedin "ResidentialZone”asshownonPlan. 


RĘ , 2098 / vos 30 à 3916 4 , 


40 


EP 
- 
40 
Site 
No. 
111/10 
“ 
Primary 

School 
" 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


Site 
No. 
111/10 
“ 
Primary 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


EPNo.40 

EPNo. 
40 SiteNo.111/110“PrimarySchool”isSiteNo.111/110“PrimarySchool”is proposedtobedeletedfrom 
deleted 
andareathereunder 
is reservationandareathereunderisincludedin“ResidentialZone. proposedtobeincludedin "ResidentialZone." 


शके १ ९ ४१ 


SCHEDULE-A 
- 
contd 
. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


41 


42 


EP-41SiteNo.111/13 
Site 
No. 
111/13 
" 
Dispensary 
EPNo.41 

EPNo.41 “Dispensaryand 

andMaternityHome” 
Site 
No. 
111/13 
“ 
Dispensary 
and 
Site 
No. 
111/13 
“ 
Dispensary 
and MaternityHome"(Area(Area0.50H.) 

MaternityHome”isproposedtobeMaternityHome”isdeletedandarea 
0.50 
H. 
) 

deletedandareathereunder 
isthereunder 
isincludedin“Agricultural/ proposedtobeincludedin NoDevelopmentZone. 
"Agricultural 
/ 
No 
Development 

Zone 
." EP- 
42SiteNo.111/15"ExtensionSiteNo.III/15"ExtensiontoEPNo.42 

EPNo.42 toPrimarySchool”(AreaPrimarySchool”(Area0.40SiteNo.III/15“ExtensiontoPrimarySiteNo.111/15“ExtensiontoPrimarycam 
0.40 
H. 
) 
H. 
) 

School”isproposedtobedeletedSchool”isdeletedandareathereunder fromreservationandareathere-isincludedin 
“ 
AgriculturalZone/No underisproposedtobeincludedin DevelopmentZone. "AgriculturalZone/ 
No 
Development 

Zone." EP-43SiteNo.III/16 SiteNo.111/16"CremationEPNo.43 

EP 
No.43 "CremationGround" 
Ground 
"( 
Area 
0.37H. 
) 50percentareaparalleltoNalaof50percentareaparalleltoNalaofSite (Area0.37H.) 

Site 
No.III/16"CremationGround 
"No.111/16 
"CremationGround"is isretainedinthereservationandretainedinthereservationand remainingareaistobedeletedand remainingareaistobedeletedand proposedtobeincludedin includedin“AgriculturalZone/No “AgriculturalZone/NoDevelopmentDevelop-mentZone"asshownon Zone 
"asshownonPlan. 

Plan 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


43 


44 


EP-44SiteNo.III/18"Garden 

(Area2.00H.) 


SiteNo.III/18"Garden (Area2.00H.) 


EPNo.44 

EPNo.44 50percentNorthernsideareaof50percentNorthernsideareaofthe theSiteNo.111/18"Garden"isSiteNo.111/18"Garden"isdeletedand proposedtobedeletedandareaso areasodeletedisincludedin deletedisincludedinResidentialResidentialZoneasshownonPlan. ZoneasshownonPlan. 


RĘ , 2098 / vos 30 à 319G 4 , 


45 


EP-45SiteNo.111/22 

"Playground"(Area2.00 
H. 
) 


Site 
No. 
111/22 
“ 
Playground 
" (Area2.00H.) 


EPNo.45 

EPNo.45 
Site 
No. 
111/22 
" 
Playground"isSite 
No.111/22“Playground 
"isdeleted proposedtobedeletedandarea andareathereunderisincludedin thereunderisproposedtobe“ResidentialZone”. includedin“ResidentialZone". 


शके १ ९ ४१ 


२३ 


२४ 


1 


4 


6 


46 


2 

3 
EP 
- 
46 
Site 
No.III 
/19 
“Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40H.) 


47 


EP 
- 
47 
SiteNo. 
IV 
/ 
2 
“ 
Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


48 


EP-48SiteNo.IV/3"Garden" 

(Area2.00H.) 


SCHEDULE-A 
- 
contd 
. 

5 
Site 
No. 
111/19 
“ 
PrimaryEPNo.46 

EPNo.46 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
)SiteNo.111/19"PrimarySchool”isSiteNo.111/19“PrimarySchool”is 

proposedtobedeletedandarea deletedand 
areathereunderis thereunderisproposedtobeincludedin“ResidentialZone”. 

includedin"ResidentialZone". 
Site 
No. 
IV 
/ 
2 
“ 
PrimaryEPNo.47 

EPNo.47 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) SiteNo.IV/2“PrimarySchool”isSiteNo.IV/2"PrimarySchool”is 

proposedtobedeletedandarea deletedandareathereunderis thereunderisproposedtobeincludedin“ResidentialZone". 

includedin“ 
ResidentialZone 
". M-7EPNo.48 

EPNo.48 SiteNo.IV/3"Garden"isSiteNo.IV/3"Garden”isproposedSiteNo.IV/3"Garden”isdeletedand deleted 
andincludedintobedeletedfromreservationandareathereunderisincludedin ResidentialZone. 

areathereunderisproposedtobe“ResidentialZone”. 

includedin"ResidentialZone”. 
Site 
No. 
IV 
/ 
5 
" 
ShoppingEPNo.49 

EPNo. 
49 
Centre 
" 
( 
Area 
0.45 
H. 
)SiteNo.IV/5“ShoppingCentre”isSiteNo. 
IV/5“ 
ShoppingCentre” 
is 

proposedtobedeletedandarea deletedand 
areathereunderis thereunderisproposedtobeincludedin“ResidentialZone”. 

included 
in“ResidentialZone”. SiteNo.IV/6"Children s 
EPNo.50 

EPNo.50 Playground"(Area0.15H.) 
SiteNo.IV/6“Children sPlayground"Site 
No.IV/6“ 
Children s 
Playground" 

isproposedtobedeletedandarea isdeletedandareathereunderis thereunderisproposedtobeincludedin“ResidentialZone”. includedin“ResidentialZone". 


49 


EP 
- 
49Site 
No.IV 
/ 
5 
“ 
Shopping 

Centre 
" 
( 
Area 
0.45 
H. 
) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


50 


EP-50SiteNo.IV/6"Children s 

Playground"(Area0.15 H.) 


51 


EP-51SiteNo.IV/8 

“Dispensaryand MaternityHome"(Area 
0.30 
H. 
) 


Site 
No. 
IV 
/ 
8 
“ 
Dispensary andMaternityHome”(Area 
0.30 
H. 
) 


EPNo.51 

EPNo.51 Partarea(approximatearea0.10 Partarea(approximatearea0.10H.) H.)of 
SiteNo.IV/8“Dispensary 
andof 
SiteNo.IV 
/8 
“Dispensaryand MaternityHome"SituatedtowardsMaternityHome”Situatedtowards SouthernsideisproposedtobeSouthernsideisdeletedfrom 
deleted 
fromreservationand 
areareservationandareathereunderis thereunderisproposedtobeincludedinResidentialZoneasshown 
includedin 
ResidentialZoneas onPlan. shownonPlan. 


SCHEDULE 
- 
A-contd. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


52 


EP- 
52SiteNo. 
IV/9"ExtensionSiteNo.IV/9"ExtensiontoEPNo.52 

EP 
No.52 toPrimarySchool”(AreaPrimarySchool”(Area0.36Partarea(approximatearea0.2 
H.)Partarea(approximatearea0.2H.)of 
0.36 
H. 
) 
H. 
) 

ofSiteNo.IV/9"ExtensiontoSiteNo. 
IV 
/ 
9 
“ 
Extension 
to 
Primary PrimarySchool”SituatedtowardsSchool”SituatedtowardsEastern 
Easternside 
isproposed 
tobesideisdeleted 
fromreservationand deletedfrom 
reservationand 
areaareathereunderisincludedin thereunderisproposedtobeResidentialZoneasshownonPlan. includedin 
ResidentialZone 
as 

shownonPlan. 
EP- 
53 
Site 
No.IV 
/12SiteNo.IV/12“Playground"EPNo.53 

EPNo.53 "Playground"(Area1.20 (Area1.20H.) 

TotalAreaofSiteNo.IV/12,TotalAreaofSiteNo.IV 
/12, 
H. 
) 

“Playground”isproposedtobe"Playground”isdeletedandarea deletedfromreservationandareathereunderisincludedin“Residential thereunderisproposedtobeZone". 
includedin"Residential 
Zone". 


53 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


54 


EP 
- 
54 
Site 
No. 
IV 
/14 
“Primary 

School 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


Site 
No. 
IV 
/ 
14 
“ 
Primary 
School 
( 
Area0.40H. 
) 


EPNo.54 

EP 
No.54 
SiteNo.IV/14“PrimarySchool”isSiteNo. 
IV/14“ 
PrimarySchool"is proposedtobedeletedandarea deletedandareathereunderis thereunderisproposedtobeincludedin“ResidentialZone". includedin“ResidentialZone". 


55 


EP 
- 
55 
Site 
No. 
IV 
/15 
Housing 

forDishoused(Area0.4 
H. 
) 


SiteNo.IV/ 
15 
Housing 
for Dishoused(Area 
0.4H. 
) 


EP 
No.55 

EP 
No.55 SiteNo.IV/15“HousingforSiteNo.IV/15“HousingforDishoused” Dishoused”isproposedtobeisdeletedandareathereunderis deletedandareathereunderisincludedin"ResidentialZone". proposedtobeincludedin "ResidentialZone". 


RĘ , 2098 / vos 30 à 3096 4 , 


56 


EP 
-56SiteNo. 
IV/16 
, 

"Playground"(Area2.00 
H. 
) 


Site 
No. 
IV 
/ 
16 
, "Playground"(Area2.00 
H. 
) 


EPNo.56 

EPNo.56 
SiteNo.IV/16“Playground”isSiteNo.IV/ 
16“ 
Playground"isdeleted proposedtobedeletedandareaandareathereunderisincludedin thereunderisproposedtobe“AgriculturalZone/NoDevelopment includedin“AgriculturalZone/NoZone”. DevelopmentZone". 


शके १ ९ ४१ 


२५ 


SCHEDULE-A 
- 
contd 
. 


२६ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


57 


EP 
- 
57 
Site 
No. 
1/2 
" 
Hospital 
” 

(Area0.40H.) 


Site 
No. 
1/2 
" 
Hospital 
" (Area0.40H.) 


EPNo.57 

EPNo. 
57 SiteNo.V/12"Hospital”isproposedSiteNo.1/12“Hospital”isdeletedand tobedeleted 
andarea 
thereunderareathereunderisincludedin isproposedtobeincludedin"ResidentialZone". “ResidentialZone". 


58 


EP-58SiteNo.1/3“TownHall” 

(Area0.42 
H.) 


SiteNo.1/3“TownHall” (Area0.42H.) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


59 


EP-59SiteNo.V/6 

"Playground"(Area2.00 
H. 
) 


EPNo.58 

EPNo.58 
Site 
No. 
V 
/ 
3 
" 
Town 
Hall 
” 
is 
proposed SiteNo.1/3"TownHall”isdeletedand tobedeletedandareathereunderareathereunderisincludedin isproposedtobeincludedin “ResidentialZone 
". "ResidentialZone". EPNo.59 

EPNo.59 50percentareaWesternsidearea 50percentareaWesternsideareaof ofSiteNo. 
1/6“Playground"isSiteNo.V/6 
“Playground"isretained proposedtoberetainedinthe 
in 
the 
reservation 
and 
remaining 
area reservationandremainingareaofofthesaidreservationisdeletedand thesaidreservationisproposedtoincludedin“ResidentialZone”as bedeletedandproposedtobeshownonPlan. included 
in"ResidentialZone 
" 
as shownonPlan. 


M 
-3 50percentWesternside areaofSiteNo.V/6 “Playground”isretained andremainingareabe deletedandareasodeletd beincludedinResidential ZoneasshownonPlan. 


60 


EP 
-60SiteNo.V/ 
11“Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


Site 
No. 
V 
/ 
11 
“ 
Primary 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


61 


EP-61SiteNo.1/20"Solid 

Waste 
Management 
Plant 
” 
( 
Area 
10.00 
H. 
) 


M 
- 
6 SiteNo.1/20"SolidWaste Management"isdeleted 
and 
included 
in 
Agricultural 
Zone 
.(Area10.00 
H.) 


EPNo.60 

EP 
No.60 SiteNo.7/11 
"PrimarySchool”isSiteNo.V/11"PrimarySchool”is proposedtobedeletedandarea deletedandareathereunderis thereunder 
is 
proposedtobeincludedin“ResidentialZone”. includedin“ResidentialZone”. 

EPNo.61 EPNo.61 

SiteNo.1/20"SolidWaste SiteNo.V/20“SolidWaste 

Management”isdeletedandarea 
Management 
” 
is 
proposed 
to 
be 
thereunder 
is 
included 
in 
“ 
Agricultural 
deleted 
and 
area 
thereunder 
is 
Zone 
” 
. proposedtobeincludedinthe “AgriculturalZone".subjecttothe conditionofalternativesiteforthe SolidWasteManagement 
Plant sholdbe 
suggested 
by 
thePlanning AuthoritybeforefinalizingthisE.P. 


२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


1 


2 


3 


4 


6 


62 


EP- 
62SiteNo. 
1/12 
“ 
High 

School 
” 
( 
Area 
1.20 
H. 
) 


SCHEDULE 
- 
A-contd. 

5 SiteNo.V/12“HighSchoolEPNo.62 

EPNo.62 (Area1.20H.) 

SiteNo.7/12"HighSchool”isSiteNo.V/12“HighSchool”isdeleted proposedtobedeletedandarea andareathereunderisincludedin thereunderis 
proposedtobe“AgriculturalZone/NoDevelopment includedin“AgriculturalZone/NoZone”. 

DevelopmentZone". 
Site 
No. 
V 
/ 
13 
" 
ShoppingEPNo.63 

EPNo.63 
Centre 
and 
VegetableSiteNo.V/13"ShoppingCentreandSiteNo.V/13"ShoppingCentreand 
Market 
” 
( 
Area 
0.44 
H. 
)VegetableMarket”isproposedtobeVegetableMarket”isdeletedandarea 

deletedandareathereunderisthereunderisincludedin“Agricultural proposedtobeincludedinZone/NoDevelopmentZone". "AgriculturalZone/NoDevelopment Zone 
". 


63 


EP 
- 
63 
Site 
No. 
V 
/ 
13 
Shopping 

Centre 
and 
Vegetable 
Market 
( 
Area 
0.44 
H. 
) 


64 


EP-64SiteNo.V/16 

"dispensaryand MaternityHome”(Area 
0.22 
H. 
) 


Site 
No. 
1/16 
“ 
Dispensary andMaternity 
Home"(Area 
0.22 
H. 
) 


EP 
No.64 

EPNo.64 SiteNo.1/16“DispensaryandSiteNo.1/16“Dispensaryand MaternityHome”isproposedtobeMaternityHome”isdeletedandarea 
deletedfromreservationand 
areathereunderisincludedin“Agricultural thereunderisproposedtobeZone 
/NoDevelopmentZone 
". includedin“AgriculturalZone/No DevelopmentZone". 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० - २६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके १९ ४१ 


65 


EP 
- 
65 
site 
No. 
V 
/ 
17 
“ 
Primary 

School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


Site 
No. 
V 
/ 
17 
“ 
Primary 
School 
” 
( 
Area 
0.40 
H. 
) 


EPNo.65 

EPNo.65 SiteNo.V/17“PrimarySchool”isSiteNo.V/17“PrimarySchool”is proposedtobedeletedfromdeletedandareathereunderis reservationandareathereunderisincludedin“AgriculturalZone/No proposedtobeincludedinDevelopmentZone”. 
"AgriculturalZone/NoDevelopment Zone". 


66 


EP-66SiteNo.V/18"Garden" 

(Area1.00H.) 


SiteNo.V/18"Garden" (Area1.00H.) 


EPNo.66 

EPNo.66 SiteNo.1/18"Garden”isproposedSiteNo.1/18“Garden"isdeletedand tobedeletedandareathereunderareathereunderisincludedin isproposedtobeincludedin“AgriculturalZone/NoDevelopment “AgriculturalZone/NoDevelopmentZone”. Zone". 


२७ 


SCHEDULE 
- 
A-contd. 


२८ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


67 


EP- 
67 
SiteNo.V/ 
23 

"Playground"(Area2.00 H.) 


Site 
No. 
V 
/ 
23 
" 
Playground 
" (Area2.00H.) 


68 


EP-6830mt.wideD.P.Road 

passingthroughGatNo. 115,114,113,112etc.at Choudeshwarwadiand Gat 
No.65 
,66etc.at 
Yashwantnagar 
. 


M 
- 
10 
( 
0 
) Alignmentof30.00Wide 
D. 
P. 
Road 
be 
partly modified 
as 
shown 
on 
the plan.Landreleaseddueto shiftingofroadalignment beincludedinResidential Zone 
. 


EPNo.67 

EPNo.67 SiteNo.V/23"Playground"isSiteNo.V/23" 
Playground"isdeleted proposedtobedeletedandarea andareathereunderisincludedin thereunderisproposedtobe 
"AgriculturalZone 
/NoDevelopment includedin“ 
AgriculturalZone 
/No 
Zone 
" 
. DevelopmentZone" EPNo.68alignmentof30.00WideEPNo.68alignmentof30.00WideD. D.P.roadpassingthroughthelandP.roadpassingthroughtheland bearingGatNos.115,114,113,112bearingGatNos.115,114,113,112 etc.ofvillage 
Choudeshwarwadi,etc.of 
villageChoudeshwarwadi,Gat GatNos. 
65,66etc.ofvillageNos.65,66etc. 
of 
village YashwantnagarispartlymodifiedYashwantnagarispartlymodifiedand andareareleased 
duetoshiftingofareareleasedduetoshiftingofthesaid thesaidroadisincludedintheRoadisincludedintheResidential ResidentialZoneasshownonplan.Zoneas 
shownonplan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


69 


EP-69ResidentialZoneand 

Nala 


M 
- 
10 
( 
ii 
) 15mt.M.WideD.P.road 
is 
extended 
upto 
Existing roadasshownonPlan. 


70 


EP 
-70ExistingStateHighway 

No.145bewidenedto 24mt.Fromland bearingS.No.18Akluj toboundaryofthe Savatgaonasshownon 
plan 
. 


M 
- 
10 
( 
iii 
) 
ExistingStateHighwayNo. 145 
bewidenedto30mt. FromlandbearingS.No. 18Aklujtoboundaryofthe Savatgaonasshownon 
Plan 
. 


EPNo. 
69 

EPNo.69 15mtrs.M.WideD.P.Roadis 
15 
mtrs. 
M. 
Wide 
D. 
P. 
Roadis 
joined proposedtobejoinedproperlyandproperlyandextendeduptoExisting 
extended 
uptoExistingRoadas 
Road 
as 
shown 
on 
plan 
. 
shown 
on 
plan 
. EP 
No. 
70 

EPNo.70 ExistingStateHighway 
No.145 
isExistingState 
Highway 
No. 
145 
is proposedto 
be 
widenedto 
30 
mt.widenedto30mt.fromlandbearing 
fromlandbearing 
S.No.18AklujtoS.No.18Aklujtoboundaryof 
the boundaryoftheSavatgaonas Savatgaonasshownonplan. 
shown 
on 
plan 
. 


RĘ , 2098 / vos 30 à 319G 4 , 


71 


EP-71ResidentialZone. 


M 
- 
10 
( 
iv 
) ExistingRoadJunctionin S.Nos.64,67and83of Aklujbemodifiedasshown onplan. 


EPNo. 
71 

EPNo.71 ExistingroadJunctioninS.No.64,ExistingRoadJunctioninS.Nos.64, 67and83ofAklujisproposedtobe67and83ofAklujismodifiedasshown modified 
as 
shown 
on 
plan 
.onplan. 


शके १ ९ ४१ 


1 


4 


6 


72 


2 

3 EP-7224mtrs.WideD.P. 

Road 
passing 
through Gat 
Nos.37,38 
etc.of AklujandGatNo.100, 101,102,109,22,30 etc. 
ofMalinagarand 
Site 
No. 
V 
/ 
22 
" 
Shopping 
Centre" 
. 


SCHEDULE- 
A-contd 
. 

5 24mtrs.WideD.P.Road 
EPNo. 
72 

EPNo.72 passingthroughGatNos.(A)24mtrs.WideD.P.Road(A)24mtrs.WideD.P.Road(Section 37,38etc.ofAklujandGat(Section26)passingthroughland26)passingthroughlandbearingGat 
Nos 
. 
100 
,101,102,109,bearingGatNos.37,38etc.ofNos.37,38etc.ofvillageAklujandland 
22 
,30etc.of 
MalinagarvillageAklujandlandbearingGatbearingGatNos.100,101,102,109, andSiteNo.V/22 

Nos.100,101,102,109,22,30etc.22,30etc.ofvillageMalinagardeleted. ShoppingCentre". 

bedeleted. 
of 
village 
Malinagar 
is 
proposed 
to 
( 
B 
) 
Published 
E.P. 
No. 
72 
( 
B 
) 
is 
refused 

andSouthsideexistingroadiswidened (B)Southsideexistingroadisupto24.0mtrs.width.Therevised proposedtobewidenedto24.0alignmentofthesaidroadis 
mtrs. 
width 
as 
shown 
on 
plan 
. 
sanctionedas 
per 
the 
alignment (C)SiteNo.V/22"ShoppingCentre”suggestedbyA.D.T.P.BranchOffice, 

Solapur 
. isshiftedaccordinglyas 
shownon plan. 

(C)SiteNo.V/22"ShoppingCentre”is shiftedaccordinglyasshownon 
plan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


73 


EP-73ResidentialZone 


ResidentialZone 


EPNo.73 

EPNo.73 BlockNo.1-AreaoflandbearingBlockNo.1-AreaoflandbearingGat GatNos.57(p)59,60,71,88,90,Nos.57(p)59, 
60,71 
,88,90,102,98 102,98( 
p)etc.of 
village(p)etc.ofvillageAnandnagar Anandnagar( 
Approximatearea(Approximatearea29.63Ha.)is 29.63Ha.)isproposedtobedeleteddeletedfrom“ResidentialZone”and from 
“ 
ResidentialZone 
"andareaareathereunderisincludedinthe thereunderisproposedtobe“Agricultural/NoDevelopmentZone”as includedinthe“Agricultural 
/Noshownonplan. DevelopmentZone"asshownon 
plan. EPNo.74 

EPNo.74 BlockNo. 
2-The 
area 
oflandBlockNo.2-Theareaofland 
bearing 
GatNos. 
21(P) 
, 
22, 
23( 
P 
) 
, 
bearing 
Gat 
Nos.21 
( 
P 
), 
22, 
23 
( 
P 
) 
, 
25 
( 
P 
) 
,26,27, 
28 
(P 
) 
, 
29(P) 
, 
30 
, 
25 
( 
P 
),26,27, 
28 
(P) 
, 
29( 
P 
),30 
, 
31 
, 31 
,34( 
P 
) 
, 
35( 
P 
) 
etc. 
of 
village 
34 
( 
P) 
, 
35 
( 
P) 

34(P), 
35( 
P)etc.ofvillage 
Anandnagar 
( 
Approximate 
areaAnandnagar 
(Approximate 
area53.76 
53.76Ha 
.) 
is 
proposed 
tobedeletedHa. 
)isdeleted 
from"Residential from 
" 
ResidentialZone 
"and 
area Zone"andareathereunderincluded 


RĘ , 2098 / vos 30 à 319G 4 , 


74 


EP-74ResidentialZone 


ResidentialZone 


शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


SCHEDULE-A 
- 
contd 
. 


३० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


thereunderisproposedtobeincluded inthe“AgriculturalZone/No in 
the“AgriculturalZone/NoDevelopmentZone” 
asshownonPlan. DevelopmentZone 
"asshownon 
plan. 


75 


EP-75ResidentialZone 


ResidentialZone 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


76 


EP-76ResidentialZone 


EPNo.75 

EPNo.75 BlockNo.3-The 
areaoflandBlockNo.3-The 
areaoflandbearing bearingGatNos.158,159(P)etc.ofGatNos.158,159(P)etc.ofvillage villageAkluj(Approximatearea10.72Akluj(Approximatearea10.72Ha.)is Ha.)isproposedtobedeletedfromdeletedfrom“ResidentialZone”and 
"ResidentialZone" 
and 
areaareathereunderisincludedinthe thereunderisproposedtobeincluded“Agricultural/NoDevelopmentZone”as 
inthe“Agricultural/NoDevelopmentshownonplan 
. 
Zone 
” 
as 
shown 
on 
plan 
. EPNo.76 

EPNo.76 BlockNo.4-Theareaofland 
Block 
No. 
4 
- 
The 
area 
of 
land 
bearing bearingGatNos.1,11,12,14,17,GatNos.1 
,11, 
12 
,14, 
17 
,18,50 
,48, 18,50,48,45,46,44,43(P),4245,46,44,43(P),42(P),41(P),40 (P),41(P),40(P),39(P),38(P)(P),39(P),38 
(P) 

(P),39(P),38(P)etc.of 
village 
etc. 
of 
village 
SavatgaoanSavatgaoan(Approximatearea98.83 (Approximatearea98.83Ha.)isHa.)isdeletedfrom“ResidentialZone" proposedtobedeletedfrom andareathereunderisincludedinthe "ResidentialZone"andarea"Agricultural/NoDevelopmentZone"as thereunderisproposedtobeincludedshownonplan. 
inthe 
“ 
Agricultural 
/ 
No 
Development 
Zone 
" 
as 
shown 
on 
plan 
. EPNo.77 

EPNo.77 BlockNo.5-TheareaoflandBlockNo. 
5 
-Thearea 
of 
landbearing bearingGatNos.58,59,60(P),72GatNos.58,59,60(P),72(P),73(P) (P),73(P)etc.ofvillageMalewadietc.ofvillageMalewadi(Approximate (Approximatearea26.79Ha.)is area26.79Ha.)isdeletedfrom proposedtobedeletedfrom"ResidentialZone"and 
"ResidentialZone"andareathereunderisincludedinthe thereunderisproposedtobe“Agricultural/NoDevelopmentZone”as includedinthe“Agricultural/Noshownonplan. DevelopmentZone”asshownon plan. 


ResidentialZone 


77 


EP-77ResidentialZone 


ResidentialZone 


२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


area 


1 


2 


در 


4 


78 


EP-78ResidentialZone 


ResidentialZone 


SCHEDULE 
- 
A-contd. 

5 EPNo.78 

EPNo.78 BlockNo.6 
-TheareaoflandBlockNo. 
6-The 
area 
ofland 
bearing bearingGatNos.2(P),1(P),75GatNos.2(P),1(P),75(P),76,84 (P),76,84(P)etc.ofvillage(P)etc.ofvillageChoundeshwarwadi 
Choundeshwarwadi 
( 
Approximate(Approximatearea21.70Ha.)is area21.70Ha.)isdeletedfromdeletedfrom“ResidentialZone”and 
“ResidentialZone 
" 
andareaareathereunderisincludedinthe thereunderisproposedtobe“Agricultural/NoDevelopmentZone”as includedinthe“Agricultural/Noshownonplan. DevelopmentZone"asshownon 
plan 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


79 


EP-79ResidentialZone 


ResidentialZone 


EPNo.79 

EPNo.79 BlockNo.7-TheareaoflandBlockNo.7 
-The 
areaoflandbearing bearingGatNos.92,91(P),93,125GatNos.92,91(P),93,125(P),124 (P),124 etc. 
of 
village 

villageetc.ofvillageChoundeshwarwadi Choundeshwarwadi(Approximate(Approximatearea34.44Ha. 
)is area34.44Ha.)isproposedtobeproposedtobedeletedfrom deletedfrom“ResidentialZone”and“ResidentialZone and areathereunderisproposedtobethereunderisincludedinthe includedinthe"Agricultural 
/No"Agricultural/NoDevelopmentZone"as DevelopmentZone"asshownon 
shown 
on 
plan 
. 
plan 
. 


area 


80 


EP-80ResidentialZone 


ResidentialZone 


EPNo.80 

EPNo.80 
BlockNo.8- 
Theareaofland 
BlockNo. 
8 
-Thearea 
oflandbearing bearingGatNos.2(P),125(P)etc.GatNos.2(P),125(P)etc.ofvillage ofvillageChoundeshwarwadi 
Choundeshwarwadi 
( 
Approximate (Approximatearea29.80Ha.)is area29.80Ha.)isdeletedfrom proposedtobedeletedfrom“ResidentialZone and “Residential 
Zones” 
andareathereunderisincludedinthe thereunderisproposedtobe“Agricultural/No 
DevelopmentZone 
”as includedin 
the“Agricultural/Noshownonplan. DevelopmentZone"asshownon plan. 


२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


area 


३१ 


३२ 


1 


2 


در 


4 


81 


EP-81ResidentialZone 


ResidentialZone 


SCHEDULE 
- 
A-contd. 

5 EPNo.81 

EP 
No.81 BlockNo.9-The 
areaoflandBlockNo. 
9 
-Theareaoflandbearing bearingGatNos.110,111etc.ofGatNos.110,111etc.ofvillage villageChoundeshwarwadiChoundeshwarwadi(Approximate (Approximatearea14.78Ha.)is area14.78Ha.)isdeletedfrom proposedtobedeletedfrom“ResidentialZone and 
“ResidentialZone 
”andareathereunderisincludedin 
the thereunderisproposedtobe“Agricultural/NoDevelopmentZone"as includedinthe“Agricultural/Noshownonplan. DevelopmentZone”asshownon 
plan 
. 


area 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० 


82 


EP-82ResidentialZone 


ResidentialZone 


EPNo.82 

EP 
No. 
82 BlockNo.10-Theareaof 
landBlockNo.10-Theareaofland bearingGatNos.66(P),67,48,47,bearingGatNos.66(P),67,48,47, 36,35,37( 
P)etc.ofvillage36 
,35 
,37(P) 
etc.ofvillageBagewadi Bagewadi(Approximatearea49.45(Approximatearea49.45Ha.)is Ha.)isproposedtobedeletedfromdeletedfrom“ResidentialZone”and "ResidentialZone”and 
areaareathereunderisincludedinthe thereunderisproposedtobe“Agricultural/NoDevelopmentZone"as includedin 
the“Agricultural/Noshownonplan. DevelopmentZone”asshownon plan. 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , 


83 


EP 
-839 
mtrs 
.wide 
D.P.Road 

inthe 
CitySurveyNos. 1390/3and1390. 


Widthof9mtrs.wide 
D.P. Roadisreducedto6.0 
mtrs 
. 
in 
the 
City 
Survey Nos 
.1390/3 
and1390/4as shown 
onplanand 
areaso 
released 
be 
shown 
as 
per RevenueRecord. 


EPNo.83 

EP 
No. 
83 
9mtrs 
.wideD.P.Roadpassing 
9 
mtrs.wideD.P.Roadpassing throughthelandbearingSurveyNo.throughthelandbearingSurveyNo. 1390/3 
,1390/4is 
deletedand 
area 
1390/3,1390/4 
isdeletedand 
area thereunderisproposedtobethereunderisincludedin"Residential includedin“ResidentialZone”as 
Zone 
” 
as 
shown 
onplan 
. 
shown 
on 
plan 
. 


शके १ ९ ४१ 


SCHEDULE 
- 
A-contd. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


84 


EP-84 
15mtrs.wideD.P. 

RoadalongWestern SideofSiteNo.2/20-A "Playground"uptothe SouthaundaryofGut No.27. 


15mtrs.wideD.P.RoadEPNo.84 

EP 
No.84 alongWesternSideofSite15mtrs. 
wideD.P.Roadalong 
15mtrs. 
wideD.P.Roadalong 
No. 
2 
/ 
20 
- 
A 
" 
Playground 
" 

WesternsideofSiteNo.2/20-AWesternside 
ofSiteNo.2/20 
-A uptotheSouthboundaryof“Playground"uptotheSouth“Playground"uptotheSouthboundary GatNo.27. 

boundaryofGatNo.27isdeletedofGatNo.27isdeletedandarea andareathereunderisproposedtothereunderispartlyincludedin bepartlyincludedin"Residential"ResidentialZone”andpartlyincluded 
Zone 
” 
and 
partly 
in 
Zoning 
asin 
the 
“ 
Agriculatural 
/ 
No 
Development 
finalizedis 
EPNo.74asshown 
on 
Zone 
" 
as 
shown 
on 
plan 
. 
plan 
. 


85 


EP-8512mtrs.wideEast 

12mtrs.wideEast-West WestD.P.roadand D.P.roadandNorth-South 
North 
- 
South 
passing passingthroughtheland throughthelandbearingbearingS.Nos.98and99 S.Nos.98and99of 
of 
villageAkluj 
( 
SectorI 
). villageAkluj(SectorI). 


EPNo.85 

EPNo.85 12mtrs.wideEast-WestD.P.Road12mtrs.wideEast-WestD.P.Road andNorth-SouthD.P.RoadpassingandNorth-SouthD.P.Roadpassing throughthelandbearingSurveythroughthelandbearingSurveyNos. Nos 
.98and99ofvillageAkluj98and99 
ofvillageAkluj(SectorI 
)is (SectorI)isproposedtobedeleteddeletedandareathereunderis andareathereunderisincludedinincludedin"ResidentialZone”as 
“ResidentialZone"asshownon 
shown 
on 
plan 
. 
plan 
. 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 

ASHOK 
B. 
PATIL 
, UnderSecretarytoGovernmentofMaharashtra. 


३३ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम ६१ (१) नुसार 


- 


-- 


. 


३ 


२० 


२०१८ रोजी 


सूचना 
क्रमांक विप/ नरयो क्र . २ , ३, ४, ५/ प्र. क्र . ६० / १२-२०१७/ शाखा -१/५३५/ २०१९.-- ज्याअर्थी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम" असे उल्लेखिलेले) चे कलम ६० (१) अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून पुणे महानगर प्रदेशातील क्षेत्रापैकी नकाशात दाखविलेल्या क्षेत्रासाठी, प्रारूप नगर रचना योजना 

( १) वडाचीवाडी प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक २, 
( २) औताडे हांडेवाडी प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक ३, 
( ३) होळकरवाडी प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक ४ व ५. 

( यापुढे " उक्त योजना " असे उल्लेखिलेले) तयार करावयाचा इरादा दिनांक ३० जानेवारी २०१८ रोजीच्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
ठराव क्रमांक ३ अन्वये जाहीर केलेला असून त्यासंबंधीची उद्घोषणा दिनांक मार्च ८ ते १४ , २०१८ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध 
झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० (२) नुसार उद्घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत राजपत्रात प्रसिद्धी झालेली नसल्याने 
वैधानिक कार्यवाही पूर्ण होत नसल्याने ती व्यवपगत झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ठराव क्रमांक १, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० 
(१) मधील तरतुदीनुसार प्राधिकरणाने उक्त नगर रचना योजनांचा इरादा पुन : श्च दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी जाहीर केला आहे. त्याबाबतची 
जाहीर सूचना दिनांक नोव्हेंबर 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये तसेच दैनिक लोकमत व 
हिंदुस्थान टाईम्स या वृत्तपत्रांमध्ये दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अनुक्रमे मराठी व इंग्रजीमध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० (१घ) अन्वये नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१७/प्र. क्र. १७३/ १७/ नवि 
१३, दिनांक १८ जानेवारी २०१८ नुसार पुणे महानगर क्षेत्र " अधिसूचित क्षेत्र " म्हणून विनिर्दिष्ट करून सदर क्षेत्रासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरणाची सदर प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून (दिनांक ३१ मार्च २०१५) नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचारविनिमय करून उक्त प्रारूप 
नगर रचना योजना तयार केलेल्या आहेत व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ६१ (१) अन्वये उक्त प्रारूप 
नगर रचना योजना प्रसिद्धीबाबत दिनांक २ एप्रिल २०१९ चे पत्रान्वये अभिप्राय कळविलेले आहेत . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ६१ (१) व त्याखालील नियमांनुसार सूचना करण्यात येत आहे की , उक्त प्रारूप नगर रचना योजना , पुणे महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण सभा ठराव क्रमांक १, दिनांक १४ जून २०१९ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; 

उक्त योजनांचे नकाशे व अहवाल पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ खुले ठेवण्यात आलेले आहेत . तसेच नागरिकांना उक्त योजनांच्या नकाशांची किंवा अहवालाची प्रत किंवा त्यातील भागाची प्रत किंवा त्यातील 
भागाची प्रत विहित मूल्य प्राधिकरण कार्यालयात जमा केल्यानंतर विक्रीसाठी उपलब्ध राहील . 

उक्त योजना प्रसिद्ध केलेल्या असून उक्त अधिनियमाच्या कलम ६७ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
३० (तीस) दिवसांच्या आत उक्त योजनांमुळे बाधा पोहोचलेल्या कोणत्याही इसमाने उक्त योजनेसंबंधी कोणतेही आक्षेप / सूचना लेखी स्वरूपात मा . महानगर 
आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे यांचे नावे स. क्र . १५२-१५३, महाराजा सयाजीराव गायकवाड 
उद्योग भवन , औंध, पुणे-४११ ०६७ या कार्यालयात सादर करावेत , म्हणजे उक्त योजना प्राधिकरणातर्फे उक्त अधिनियमाचे कलम ६८ (१) च्या 
तरतुदीनुसार मंजूर करण्यापूर्वी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६७ नुसार , योग्य त्याप्रमाणे विचार करण्यात येईल व आवश्यक तर उक्त योजनांत फेरफार / 
दुरुस्ती करण्यात येईल याची कृपया नागरिकांनी नोंद घेऊन प्राधिकरणास सहकार्य करावे. 


-- 


विक्रम कुमार , 


महानगर आयुक्त 
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे . 


पुणे, १४ जून २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


३५ 


BY METROPOLITAN COMMISSIONER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Pune Metropolitn Region Development Authority , Pune 
Notice under Section 61 (1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 
No. DP /TPS- 2 , 3 , 4 , 5 /CR -60 / 12-2017 / Br. 1/535 /2019. — Whereas, the Pune Metropolitan Region 
Development Authority in accordance with the provisions of Section 60 (1) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") declared its intention to 
prepare. 

( 1 ) Wadachiwadi Draft Town Planning Scheme No. 2 , 
(2 ) Aautade -Handewadi Draft Town Planning Scheme No. 3 , 
( 3 ) Holkarwadi Draft Town Planning Scheme Nos . 4 & 5 

(heteinafter referred to as " the said Schemes") by its Authority s Resolution No. 03, dated 
30th January 2018 in accordance with the provisions of Section 61 of the said Act . It was necessary 
to publish the said notice within 30 days in the Official Government Gazette from the date of its 
Resolution . However, since this notice was not published within the prescribed time limit of 30 days, 
the legal procedure was not complied with . Hence , the said notice has lapsed ; 

and whereas, the Pune Metropolitan Region Development Authority vide its Resolution No. 1 , 
dated 17th November 2018 has resolved its intention to prepare the said Schemes in accordance 
with the provisions of Section 60 ( 1 ) of the said Act and published a declaration to that effect in 
the Maharashtra Government Gazette , Extra -Ordinary Part-l, Pune Division Supplement, dated 
20th November 2018 on page 1 and in the newspapers daily Lokmat and Hindustan Times on 
19th November 2018 in Marathi and English respectively ; 

and whereas, Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS - 1817 /CR - 173 / 17 /UD - 13 , dated 18th January 2018 declared the Pune Metropolitan Area as 
Notified Area under sub - section ( 1), (d ) of Section 40 of the said Act and appoint Pune Metropolitan 
Region Development Authority as " Special Planning Authority " from the date of its establishment 
(dated 31st March 2015 ) ; 

and whereas , the Pune Metropolitan Region Development Authority after consulting with the 
Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune has prepared the Town Planning Scheme in 
accordance with the provisions of the said Act. And Rules thereunder and the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune has communicated their opinion vide letter dated 2nd April 2019 
to the publication of the said Draft Town Planning Schemes under Section 61 ( 1) of the said Act. 

Now , therefore under the provision of Section 61 ( 1 ) of the said Act, the said Draft Town Planning 
Schemes are published in the office of the Pune Metropolitan Region Development Authority on this 
day 14th June 2019 vide its Authority Resolution No. 1 . 

A copy of the said schemes and plans thereof are kept open for inspection by the public during 
office hours on all working days in the office of the Pune Metropolitan Region Development Authority . 
A copy of the plan and Scheme book of the said schemes or part thereof can be obtained after 
payment of prescribed fees . 

In accordance with the provision of Section 67 of the said Act, if within thirty ( 30 ) days from 
the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette, any person affected 
by the said schemes , communicates in writing any objections and / or suggestions relating to the said 
draft scheme to the Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, Pune Metropolitan Region 
Development Authority having its office at S. Nos . 152-153 , Maharaja Sayajirao Gaikwad Udyog Bhavan , 
Aundh , Pune- 411 067, the Authority shall consider the same and modify the said scheme under 
Section 67 of the said Act, as it thinks fit before sanctioning the said draft scheme under Section 
68 ( 1) of the said Act. 

VIKRAM KUMAR , 
Metropolitan Commissioner and Chief Executive Officer, 

Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune. 
Pune, 14th June 2019 . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


१ 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन-४/ गावठाण / वन / सीआर-३८७/ २०१८/ आरआर /४२० / २० / २०१९.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी 
१०७६/ ६३ ९ २३ /म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या 
कलम ४, पोट- कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून उक्त 
कलम ४ च्या पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे 
दिनांक १ जुलै २०१९ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या, हातकणंगले तालुक्यातील लाटवडे येथील प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन वसाहतीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले तालुक्यातील आंबोळी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 


आंबोळी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक 


- 


. 


गट क्रमांक १४२६ पैकी क्षेत्र ३.५० हेक्टर 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २७ मे २०१९ . 


BY ADDITIONAL COLLECTOR 


NOTIFICATION 


No. Desk - IV /Gavthan /Van /CR - 387/2018 /RR /420 /20 /2019. - In exercise of the powers of the State 
Government under the provision to sub - section ( 1) of Section 4 of theMaharashtra Land Revenue Code, 
1966 (Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by GovernmentNotification Revenue and Forest Department 
No. TLC - 1076 /63923/M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by sub 
section (4 ) of the said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, Additional Collector of Kolhapur District, constitute 
a new village from Latawade in Hatkanangle , taluka of Kolhapur district with effect from the dated 1st 
July 2019 to be a Village called Amboli in the taluka of the said district, having the limits specified in the 
schedule hereto appended . 

Schedule 


- 


Gat Nos , included in new village Amboli , taluka Hatkanangle . 


Gat No. 1426 , Area 3.50 Hectare . 


NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 27th May 2019 . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

जिल्हा परिषद , सोलापूर 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ 


चे 


कलम ३७ अन्वये 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक जिपसो/ साप्रवि -२ / कोर्ट केस-१८४/ २०१९.- अकलूज व इतर आठ ग्रामपंचायतींसाठी माळीनगर या गावासह सुधारित विकास योजना 
शासन नगर विकास निर्णय क्रमांक टीपीएस -१७१७/१७३ / प्र. क्र . १७३/ प्र. क्र . १३०/वियो मंजुरी/ नवि -१३, दिनांक ३० मे २०१७ अन्वये भागश : मंजुरी 
देणेत आलेली आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके १९ ४१ 


३७ 


आणि ज्याथर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सर्व्हे नंबर ७६ मधील जागा आरक्षण क्रमांक १११/१७, (III/१७) खेळाचे मैदान ( Playground) क्षेत्र 
२.०० हे. याकरिता राखून ठेवलेली आहे व या आरक्षणाचे नियोजन प्राधिकरण व समुचित प्राधिकरण जिल्हा परिषद, सोलापूर हे आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव क्रमांक १५२ , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये सदर आरक्षण रद्द करून या आरक्षणाखालील जागा शेती विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत 
मान्यता दिलेली आहे . 

त्याअर्थी, सदर नियोजित फेरबदलाबाबत कोणास लेखी सूचना व हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी त्यांच्या सूचना व हरकती ही नोटीस महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस दिवसांच्या कालावधीमध्ये लेखी स्वरूपात सोलापूर जिल्हा परिषदेकडे सादर कराव्यात. अशा विहित मुदतीमध्ये 
आलेल्या सूचना व हरकतींचा सोलापूर जिल्हा परिषद महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विचार करील . मुदतीनंतर 
हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. 

सदर फेरबदलाबाबतचा नकाशा सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागामध्ये जनतेच्या अवलोकनार्थ सुट्टीचे दिवस सोडून कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध आहे. 


डॉ . राजेंद्र भारूड , 

भा.प्र.से., 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर . 


सोलापूर , ११ जून २०१९ . 


BY CHIEF EXECUTIVE OFFICER 


Zilla Parishad , Solapur 


Under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


General Notice 


, 


क्रमांक जिपसो/ साप्रवि -२ / कोर्ट केस-१८४/ २०१९.- Whereas the Development plan of Akluj and eight other 
villages induding Malinagar (Revision - 2) has been sanctioned by the Government of Maharashtra by 
Urban Development Department with Notification No. TPS - 1717 /173 /CR - 130 /UD - 130 /NV- 13 , dated 30th 
May 2017 ; 

Whereas , theland having Reservation No. III / 17 ( 111/17) of the CTS No. 76 in the said Revised 
Development Plan is reserved for the Playground having area 2.00 hectare . 

Zilla Parishad is the Appropriate Authority and Planning Authority for this reservation ; 

and therefore , regarding this Solapur Zilla Parishad has passed its Resolulation No 152 , dated 15th 
September 2018 stating that this reservation is to be cancelled and the land under reservation is to be 
included in Agricultural Zone. The reservation is deleted and included in Agriculture Zone under Section 
37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 . 

Now therefore , Notice is hereby given that any person or anybody who desires of raising objections 
or suggestions to the said modifications should lodge objections in writing within one month ( 30 days ) 
from the date of publication of this notice which is pubiished in the Gazette ofGovernment of Maharashtra . 
As Zilla Parishad is Planning Authority will consider these objection required under Section 37 ( 1) of 
Maharashtra Regional and Town , Planning Act, 1966. The objections lodged after the given time period 
will not be considered . 

A part plan showing he above modification is kept open for public perusal of the Zilla Parishad 
Solapur during office hours on all working days . 

Dr. RAJENDRA BHARUD , 

I.A.S., 
Chief Executive Officer, 

Zilla Parishad, Solapur. 
Solapur, 11th June 2019 . 


३८ 


शके 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० - २६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , 


१ ९ ४१ 


BY COMMISSIONER 


महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 


Sangli -Miraj and Kupwad City Corporation 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम 

३७ अनुसरून. 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and 

Town Planning Act, 1966 


जाहीर सूचना 


General Notice 


क्रमांक सां.मि.कु. मनपा/ नरवि-१३/ २०१९ -२०.-- ज्याअर्थी, सांगली 
मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीची प्रारूप विकास 
योजना दिनांक ४ एप्रिल २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कलम ३१ 
( १ ) अन्वये भागश: मंजूर झालेली आहे ; 


No. S.M.K. Corpn./TP-13/2019-20.-Whereas, 
the Government of Maharashtra at date 4th April 
2012 partly sanctioned Sangli-Miraj and Kupwad 
City Corporation development plan . 


" 


आणि ज्याअर्थी, महानगरपालिका ठराव क्रमांक १४१, दिनांक १९ 
जानेवारी २०१८ च्या निर्णयानुसार खालील फेरबदल अंमलात आणण्याचे 
ठरविणेत आले आहे . 


and whereas , the Sangli -Miraj and Kupwad 
City Corporation has decided vide Resolution No. 
73 , dated 6th October 2017 and 9th October 
2017 to effect the following modification in the 
said Development Plan . 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


Proposal as per Sanction 

Development Plan 


सर्व्हे क्रमांक ३०२/ अ, ३०२ / ब व ३०३ या जागेमधून नियोजित 
दक्षिण - उत्तर २४.४० मीटर रुंद विकास योजनेचा रस्ता प्रस्तावित 
आहे. 


- 


S. Nos . 296 , 297 , 298 , 303 and 302/ A is 
affected by South- North proposed 24.40 mtrs. 
D. P. Road . 


नियोजित बदल 


Modification Proposed 


महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेनुसार स. नं . २९ ६ ते 
स . नं . २ ९ ८, स . नं . ३०३ व स . नं . ३०२/ अ मधून जाणारा नियोजित 
दक्षिण -उत्तर २४.४० मीटर रस्त्याच्या आखणीमध्ये बदल करून मंजूर 
विकास योजनेनुसार स. नं. २९ ६ ते २९ ८ पर्यंत रस्त्याची आखणी कायम 
ठेवून तेथून उत्तरेकडील नियोजित रस्ता पूर्व बाजूस स. नं . ३०२/ब या 
मंजूर रेखांकनातील २४.४० मीटर रस्त्याच्या आखणीशी सुसंगत करणे. 


Proposed South - North 24.40 D.P. Road in 
Survey Nos. 296 , 297 , 298, 303 and 302/ A is 
shifted and allinment joined East side 24.40 mtrs. 
D.P. Road in Sanctioned plan in S. No 302 / B as 
shown in part plan of Development Plan for Sangli 
City. 


त्याअर्थी, याद्वारे सर्व संबंधितांना सूचित करण्यात येत आहे की , ज्या 
कोणाला नियोजित बदलाबाबत हरकती अगर सूचना करावयाच्या असतील , 
त्यांनी आपल्या लेखी हरकती व सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेपासून एक महिन्याच्या आत महानगरपालिकेकडे पाठवाव्यात . अशा 
हरकती व सूचनांचा महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विचार करील . 


Now therefore , notice is hereby given to all 
concerned desirous of raising any objections or 
suggestions to the said modification to lodge such 
objection or suggestions in writing within one 
month from the date of publication of this notice 
in the official Gazette and said will be considered 
by the Municipal Corporation as required under 
Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966. 


प्रस्तावित फेरबदलाबाबतचा भाग नकाशा महापालिकेच्या सांगली 
मिरज व कुपवाड कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत 
उपलब्ध आहे. 


रवींद्र खेबूडकर , 


A plan showing the proposed modification is 
available for inspection in the Municipal 
Corporation during office hours on all working 
days . 

RAVINDRA KHEBUDKAR , 

Commissioner, 
Sangli- Miraj and Kupwad City 
Municipal Corporation , Sangli. 


आयुक्त , 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका, सांगली. 


सांगली -मिरज , ७ जून २०१९ . 


Sangli -Miraj, 7th June 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


नगराध्यक्ष यांजकडून 


तासगाव नगरपरिषद , तासगाव , जिल्हा सांगली 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ 

अन्वये फेरबदल . 


जाहीर नोटीस 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 
Tasgaon Municipal Council , Tasgaon 

district Sangli 
Modification under Section 37 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notification 
क्रमांक नापा / वशी/ १५६/ २०१९.-The Revised 
Development Plan (2nd Rev. ) of Tasgaon City 
has been sanctioned by Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune under 
Notification No. D.P./ Tasgaon (Second Revision )/ 
TPV -I /7387 , dated 17th December 1992 and 
which has come into force with effect from 1 st 
March 1993. 


. 


क्रमांक नपा/ वशी/ १५६/ २०१९ .-- तासगाव शहराची दुसरी सुधारित 
विकास योजना मा . संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी 
त्यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीपी / तासगाव ( दु.सु.)/टीपीव्ही -१ / ७३८७ , 
दिनांक १७ डिसेंबर १९९२ अन्वये मंजूर केलेली असून , सदर योजना 
दिनांक १ मार्च १९९ ३ पासून अमलात आलेली आहे ; 


तासगाव शहर दुसरी सुधारित विकास योजना आराखड्यात रि.स.नं. 
९ ४९ /१ मधील ४६.५० आर. जमीन नगरपरिषद मालकीची असून त्याचा 
विद्यमान वापर "प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण " असा दर्शविलेला आहे. 
ही बाब विचारात घेता या जागेत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभे करणेकामी 
सदर जागेच्या विद्यमान वापरात बदल करून या जागेपैकी प्राथमिक 
शाळा व क्रीडांगणासाठी आवश्यक असणारी १८ आर. जागा सोडून 
उर्वरित जागेच्या वापरात " सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र" असा बदल 
करणेसंबंधीची कार्यवाही महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये फेरफार करणेस म्युनिसिपल कौन्सिल 
ठराव नंबर ३५५, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये मंजुरी दिलेली 
आहे. 


वरीलप्रमाणे विद्यमान वापराचा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत तासगाव नगरपरिषदेच्या कार्यालयात खुला 
ठेवलेला आहे. 


The 46.50 R of land bearing R.S. No. 949/1 
is owned by Tasgaon Municipal Council and in 
the above said sanctioned Development plan the 
existing use of said land is notified as "Primary 
School and Playground ". The Municipal Council 
has decided to construct the Sewage Treatment 
Plan on available space of the above said land . 
Considering these facts Municipal Council under 
its Resolution No. 355, dated 26th February 2019 
has decided to make modification under Section 
37 of The Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 and the existing use of the 
available extra land excluiding 18 R land of 
Primary School and Playground is to be 
converted in to "Sewage Treatment Plant". 

A plan showing the existing land use has been 
kept open for public inspection in the office of 
Tasgaon Municipal Council on all working days 
during the office hours . 

Objection or suggestion , if any, in respect of 
above modification may be communicated in 
writing to the Tasgaon Municipal Council within 
a period of one month from the date of publication 
of this Notice in the Maharashtra State 
Government Gazette which would be duly 
considered by the said Municipal Council before 
submitting the modification proposal to the state 
Government for sanction . 

Objections or Suggestions received after the 
period of one month mentioned above will not be 
considered . 

Dr. VIJAY B. SAWANT, 

President , 
Tasgaon Municipal Council, 

Tasgaon , district Sangli. 
Tasgaon , 12th June 2019 . 


सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत सदर फेरफाराबाबत जर 
कोणास काही सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील तर त्या त्यांनी 
नगरपरिषद तासगाव यांचेकडे लेखी कळवाव्यात . सदर प्रस्तावित फेरफार 
शासनाकडे पाठविणेपूर्वी अशा सूचना व हरकतींवर विचार करणेत 
येईल . 


- 


उपर निर्दिष्ट कालावधीनंतर आलेल्या सूचना वा हरकती विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . 


डॉ . विजय भिकू सावंत , 


नगराध्यक्ष , 
तासगाव नगरपरिषद , तासगाव , 

जिल्हा सांगली. 


तासगाव , १२ जून २०१९ . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


w 


क्रमांक आर/ २५२/ व.अ./१५६/ स्था.ज./दि.बा.रेपाळे/ २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ (१० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर . काशिद, वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दिपक बाळकृष्ण रेपाळे यांचे जामीनदार श्री. दत्तात्रय कारभारी गंधट यांचे वडील श्री . कारभारी जानकु 
गंधट , राहणार मु . पो . राजुरी, ता . जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई , शाखा नारायणगाव 
यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, व्यवसाय कर्ज रक्कम रुपये ३४,२१,५२७ अधिक दिनांक ५ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ 
टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


वसुली प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर./ स्थावर 
मालमत्तेचे वर्णन 


रु./पैसे 


: 


: 


दि . ३० जून 


वसुली दाखला कर्जदार 

कर्जदार : श्री . दिपक बाळकृष्ण मौजे राजुरी, ता . जुन्नर , जि . पुणे 
क्र . १०१/७१०/२०१६, श्री . दिपक बाळकृष्ण रेपाळे, 

रेपाळे यांचे जामीनदार श्री . दत्तात्रय येथील शेतजमीन गट नं . १७८१, ०.३८ 
जा . क्र . (१ ) श्री . दत्तात्रय कारभारी गंधट, कारभारी गंधट यांचे वडील क्षेत्र ० हे . १८ आर, श्री . दिपक 
२०१६. जा . क्र . ( २) श्री . प्रविण शिवाजी डोंगरे , श्री . कारभारी जानकु गंधट यांच्या बाळकृष्ण रेपाळे यांचे जामीनदार 
जा . क्र . (३ ) श्री . रोहन सुनिल पाटे. नावावरील शेतजमीन मौजे राजुरी, श्री . दत्तात्रय कारभारी गंधट यांचे 

ता . जुन्नर, जि . पुणे. 

वडील श्री. कारभारी जानकु गंधट 
यांच्या नावावरील शेतजमिनीवरील 

यांच्या हिश्श्यापुरता. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा नारायणगाव यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जून २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


पुणे, ३० जून २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर/ २५३/ व.अ./ १५६/ स्था.ज./दि.बा.रेपाळे/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ (१० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अ. आर . काशिद, वसुली अधिकारी, श्री कुलस्वामी 
को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय,मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दिपक बाळकृष्ण रेपाळे यांची पत्नी सौ. अलका दिपक रेपाळे, राहणार मु. पो . चाकण, बी विंग 
११ , शिवम रेसिडेन्सी , आंबेठाण रोड, ता. खेड , जिल्हा पुणे गावचा पत्ता मु . पो. आळे, ता . जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट 
सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा नारायणगाव यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, व्यवसाय कर्ज रक्कम रुपये ३४,२१,५२७ अधिक दिनांक 
५ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


४१ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


वसुली प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर./स्थावर 
मालमत्तेचे वर्णन 


रु./पैसे 


: 


: 


दि . ३० जून 


जि . पुणे. 


वसुली दाखला कर्जदार 

कर्जदार : श्री . दिपक बाळकृष्ण 

मौजे आळे ता. जुन्नर, जि . पुणे 
क्र . १०१/७१०/२०१६, श्री . दिपक बाळकृष्ण रेपाळे , रेपाळे यांची पत्नी सौ. अलका येथील बिन शेतजमीन 

५०.०० 
जा . क्र . ( १) श्री . दत्तात्रय कारभारी गंधट , दिपक रेपाळे यांच्या नावावरील बिन १ ) गट नं . २ ९ ७ ९ / २ - अ , 
२०१६. जा . क्र . ( २) श्री . प्रविण शिवाजी डोंगरे , शेतजमीन , मौजे आळे, ता . जुन्नर , क्षेत्र ५०३ चौ.मी. 
जा . क्र . (३ ) श्री . रोहन सुनिल पाटे. 

२ ) गट नं . २ ९ ७ ९/ २/ अ, 

५०.०० 
क्षेत्र ४ ९ ४ चौ.मी. बिन शेती 
श्री . दिपक बाळकृष्ण रेपाळे यांची 
पत्नी सौ . अलका दिपक रेपाळे 
यांच्या नावावरील बिन शेतजमिनीवर 

दिपक व अलका हिश्श्यापुरता. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा नारायणगाव यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जून २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, ३० जून २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


-४५३२ 


आदेश 


कुलस्वामी 


क्रमांक आर/ २८१/ व.अ./१५६/ आ.स.सावंत/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली अधिकारी, श्री 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय,मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. आझादहिंद सहदेव सावंत, राहणार मु. पो . साबुर्डी, ता. खेड , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, व्यवसाय कर्ज रक्कम रुपये ४,६१,३१२ 
अधिक दिनांक ३० जानेवारी २०१८ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या 
आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


वसुली प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर. /स्थावर 
मालमत्तेचे वर्णन 


रु ./ पैसे 


•• 


१.१७ 


वसुली दाखला कर्जदार : 

कर्जदार : श्री . आझादहिंद सहदेव मौजे चौधरवाडी , ता . खेड, जि . पुणे 
क्र . १०१/ २९ ५५/ श्री . आझादहिंद सहदेव सावंत , सावंत यांच्या नावावरील शेतीजमीन येथील शेतजमीन गट नं. ३०२, 

२०१८ , जा . क्र . (१) श्री. सचिन गुलाब राक्षे, मौजे चौधरवाडी, ता . खेड , जि . पुणे. क्षेत्र ० हे. ५६ आर + , पो.ख. ० 
दि . २८ मार्च जा. क्र . (२ ) श्री . भावेश रामदास टाकळकर. 

हे ०१ आर, पैकी क्षेत्र ० हे ४२ 
२०१८ . 

आर + पो.ख. ० हे ०१ आर, या 
सदर स्थावर मालमत्तेवर 
श्री . आझादहिंद सहदेव सावंत 
यांच्या नावावरील शेतजमीन. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


आंबेगाव, ६ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/व./ इं.सं.भोसले/स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा अजयश्री ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की, श्री . इंद्रजित संजीव भोसले, राहणार वाणेवाडी, ता. बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुरूम , 
ता. बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,१ ९,२८३ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे 
व्याज शासकीय दावा खर्चाच्या वसुलीसाठी कर्जदारांच्या आजी अंजनाबाई गजानन भोसले यांनी इकरार पत्र लिहून दिलेली मौजे वाणेवाडी, ता . बारामती, 
जि . पुणे येथील शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेल्या जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
व सदर आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


आकार 

पैसे 


हे . आर . 


रु 


हुकूतनामा क्रमांक 

व दिनांक 


१०१/ ७३० /८६१/ 


४६० 


२ ८ ९ 


मौजे वाणेवाडी, ता . बारामती , जि . पुणे येथील 
कर्जास इकरार पत्राने तारण दिलेली 
अंजनाबाई गजानन भोसले यांची शेत जमीन क्षेत्र 


सरकारी मूळ 


क्र . २०१७, 
दि . ३१/३/२०१७ . 


: 


पूर्वेस 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस 


रेकॉर्डप्रमाणे 


: 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


गौतम लक्ष्मण गायकवाड, 


वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

मुरूम, ता. बारामती , जिल्हा पुणे. 


पुणे, ३ जुलै २०१८. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज. / रो.प्र.भेगडे/ २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट , वसुली अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रोहिदास प्रताप भेगडे व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


४३ 


आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,३६,०३२ व रक्कम रुपये १,२०, ९ १ 
वर दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


१ 


गाव मौजे वराळे, ता . मावळ, जि . पुणे येथील सर्व्हे नंबर ४३,हिस्सा क्रमांक १ यांसी एकूण पो.ख. क्षेत्र ०१ हे . ०१ आर लवादी थकबाकीदार यांचेहिश्श्याचे 
क्षेत्र ०० हे. ००.७५ आर व त्यावरील बांधकाम . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी , 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, ३ जुलै २०१८. 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक विव /म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. /स.ल.शेळके/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट , वसुली अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचानियम , १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सचिन लक्ष्मण शेळके व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,७८,५०० व रक्कम रुपये १,४४,९८८ वर दिनांक 
१ जानेवारी २०१४ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरणकिंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे कातवी , ता . मावळ, जि . पुणे येथील गट नंबर ७१ यांसी क्षेत्र ०४ हे. ४३.६ आर. यांची आकार ३ रुपये ७५ पैसे हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे. ०३ आर. 
व त्यावरील बांधकाम , 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


विजय नंदू शिरसट, 


वसुली अधिकारी, 
द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 

तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ , जिल्हा पुणे. 


पुणे , ३ जुलै २०१८ . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज./ बा.द.लोंढे/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट , वसुली अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . बाळासाहेब दशरथ लोंढे व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील 
आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,३५,८०० व रक्कम रुपये ५,३७,७७१ 
वर दिनांक १ मार्च २०१४ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र ४३४.३ 


गाव मौजे तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि. पुणे येथील सर्व्हे नंबर ३५८/१/२ यांसी मधील राव कॉलनी (गुणवंतनगर) मधील प्लॉट नंबर ५८ , 
चौ.मी. यांचा सि.स.नं. ७१९ ६ यांसी क्षेत्र ४४८.० चौ.मी. यावरील साई सुफल अपार्टमेंटमधील ब्लॉक नंबर ५८/ अ/ ४ यांचेमोकळ्या जागेचे क्षेत्र ५ ९.५० चौ.मी. 
अथवा ६४०.२२ चौ.फूट असून त्यात ४०० चौ.फूट अथवा ३७.१७ चौ.मी. चे बांधकाम . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विजय नंदू शिरसट , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा- आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, ३ जुलै २०१८ . 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जिल्हा पुणे . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. /ऋ.ज्ञा.जगदाळे /२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट , वसुली 
अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . ऋषिकेश ज्ञानेश्वर जगदाळे व त्यांचे जामीनदार 
यांचेकडील आ. कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,०८,०२३ व रक्कम 
रुपये २,२४,६७४ वर दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
गाव मौजे वराळे, ता. मावळ, जि . पुणे येथील सर्व्हेनंबर ४०, हिस्सा क्रमांक ४ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे. ३३ आर. लवादी थकबाकीदार यांचेहिश्श्याचे क्षेत्र 
०० हे. ०१ आर. व त्यावरील बांधकाम . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदू शिरसट , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा- आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे , ३ जुलै २०१८ . 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


४५ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ वाघमारे सं.ए./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट , वसुली 
अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, श्री. वाघमारे संतोष एकनाथ व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील 
आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ५३,६२९ व रक्कम रुपये ४ ९, ५८ ९ 
वर दिनांक १ जून २०१४ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे डोणे, ता. मावळ, जि . पुणे येथील गट क्रमांक १४८ यांसी एकूण पो.ख. क्षेत्र १४.१ गुठे पैकी लवादी थकबाकीदार यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ४.६७ गुंठे 
व त्यावरील बांधकाम . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी , 

द्वारा- आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, ३ जुलै २०१८ . 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. / भ.ब.घोजगे/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट , वसुली अधिकारी, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . भरत बबन घोजगे व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १०,१४,०५८ व रक्कम रुपये ८,४५,५१२ वर दिनांक 
१ जानेवारी २०१४ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे जांबवडे, ता . मावळ, जि . पुणे येथील गट क्रमांक ५६ यांसी एकूण पो.ख. क्षेत्र ०४ हे. ०० आर. पैकी लवादी थकबाकीदार यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र 
२ हे . ०० आर . व त्यावरील बांधकाम . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ. कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे , ३ जुलै २०१८ . 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक आर-२९ ७/ व.अ. / म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. / चं.श.पवार/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ (१०) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली अधिकारी , 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. चंद्रकांत शरद पवार , राहणार मु . पो . शिरोली खुर्द, ता. जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी , नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज स्थावर तारण कर्ज रक्कम 
रुपये १,१८,८८ ९ अधिक दिनांक १८ एप्रिल २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर./ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


• 
• 


९ २४ 


वसुली दाखला कर्जदार :- श्री . चंद्रकांत शरद पवार कर्जदार : श्री. चंद्रकांत शरद पवार मौजे शिरोली खुर्द, ता . जुन्नर , 
क्र . १०१ /९ ७७/ जामीनदार : - श्री . गणेश शिवाजी फटांगडे, यांच्या नावावरील मिळकत घर जि . पुणे येथील मिळकत नं. ११ क्षेत्र 
२०१७, 

श्री. मधुकर नामदेव ढोमसे. मौजे शिरोली खुर्द, ता. जुन्नर, ३६ बाय १६ = ५७६ आर.सी.सी. 
दि . १५ नोव्हेंबर 

स्लॅब इमारत ही सदरची स्थावर 
२०१७. 

मालमत्ता श्री . चंद्रकांत शरद पवार 
यांच्या नावावरील घर . 


जि . पुणे. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


अ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री . कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १३ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ क -१५६/ स्था.ज./ रा.दि.घारे /२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट, वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. राकेश दिलीप घारे व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील आ . कृष्णराव भेगडे 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,३६,६४७ व रक्कम रुपये ४,४९,८५३ वर दिनांक 
१ जानेवारी २०१४ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव बेबडओहळ, ता. मावळ, जि . पुणे, गट क्रमांक २४ व ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ४१२ यांसी एकूण क्षेत्र १० ९ १.२० बांधकाम जागेसह 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० - २६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


४७ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदू शिरसट , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा- आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, ६ जुलै २०१८ . 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक विव / क.-१५६/ स्था.ज./ इ.यु.सिकीलकर / २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विजय नंदू शिरसट, वसुली अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. इकबाल युनुस सिकीलकर व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील 
आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,४८,१२० व रक्कम रुपये २,५०,००० 
वर दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजानिर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे येथील सिटी सर्व्हे नंबर ६४ ९ ५ यांसी एकूण क्षेत्र २५.४ चौ.मी. बांधकामासह 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


विजय नंदूशिरसट , 

वसुली अधिकारी, 
द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जिल्हा पुणे. 


पुणे, ६ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक -११६/विव /व/ स्था.मा.ज./वि . मु. काकडे/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विशाल मुरलीधर काकडे 
( कर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा, सासवड, ता. पुरंदर, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ६४,२६२ ( अक्षरी रुपये 
चौसष्टहजार दोनशे बासष्ट रुपये फक्त ) अधिक दिनांक ३० जून २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे 
व्याज, सरचार्ज, दावा खर्च व तदअनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी , तसचे सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन 
उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे सौ. काकडे विजयालक्ष्मी मुरलीधर ( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे कोळकी, ता. फलटण, 
जि . सातारा येथील गट क्रमांक ४४/ २-ब /प्लॉट /१४, मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत या आदेशांतर्गतच्या खालील परिशिष्टमध्ये 

नमूद 

केलेली 
जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव, 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


तालुका, जिल्हा 


कलम 


, 


४४ / २ - ब/ सौ . काकडे 
प्लॉट/१४ विजयलक्ष्मी मुरलीधर 

( सहकर्जदार ), 
रा . अक्षयधाम, 
शारदानगर, पो . पोकळी, 
ता. फलटण, जि . सातारा , 


४१५५२६ . 


कर्जदार व जामीनदारांची नावे वसुली दाखला कर्जबाकी वसूल करणेसाठी जप्त 

क्रमांक व दिनांक कलेल्या जामीनदारांचे नाव 
मौजे कोळकी, १. श्री . विशाल मुरलीधर काकडे 

२. सौ . काकडे विजयलक्ष्मी 
ता . फलटण, ( कर्जदार ), रा. अक्षयधाम , शारदानगर , १०११४६२/३१२/२०१७ मुरलीधर ( सहकर्जदार ), 
जि . सातारा . 

पो . पोकळी, ता. फलटण, जि . सातारा, दि . ३० मे २०१७ रा . अक्षयधाम, शारदानगर , 
४१५ ५२६. 

पो . पोकळी, ता . फलटण 
२. सौ . काकडे विजयलक्ष्मी मुरलीधर 

जि . सातारा , ४१५ ५२६. 
( सहकर्जदार ) , रा . अक्षयधाम, शारदा 
नगर, पो . पोकळी, ता . फलटण, 
जि . सातारा , ४१५ ५२६. 
३. श्री . काकडे अक्षय विनय , 
( जामीनदार), रा. अक्षयधाम , शारदा 
नगर , पो . पोकळी, ता . फलटण, 
जि . सातारा , ४१५ ५२६. 
४. श्री . शिंदे प्रविण सदाशिव, 
( जामीनदार ) , रा. अक्षयधाम, शारदा 
नगर, पो . पोकळी, ता . फलटण , 
जि . सातारा , ४१५ ५२६ . 


जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क, दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा, सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली 
नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


दुर्वाचनीय, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे 


पुणे , ४ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक-११९/विवअ/व / ज.मि.ज./ मा.वि.साळुखे/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री. माणिक विठोबा साळुखे ( कर्जदार ), 
श्री . गणेश माणिक साळुखे ( सहकर्जदार ) व त्यांचे इतर दोन जामीनदार श्री. विशाल विलास साळुखे व श्री . संदीप विठ्ठल कुथवळ यांच्याकडील अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा, जेजुरी, ता . पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,३ ९ , ८६४ ( अक्षरी रुपये एक लाख एकोणचाळीस हजार आठशे 
चौसष्ट रुपये फक्त ) पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावा खर्च व तदअनुषंगिक वसुलीसाठी 
होणारा खर्च इत्यादी, तसचे सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
श्री . माणिक विठोबा साळुखे (कर्जदार ) यांची मौजे आंबी बु ||, ता . बारामती, जि . पुणे येथील गट क्रमांक २१०, २११, २४२, २४१ मधील त्यांच्या हिश्श्याची 
जमीन मिळकत या आदेशांतर्गतच्या खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


४ ९ 


गावाचे नाव , 


तालुका, जिल्हा 


मौजे आंबी बु || 


जि . पुणे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 
कर्जदार व जामीनदारांची नावे वसुली दाखला कर्जबाकी वसूल करणेसाठी जप्त गट मिळकतीचे वर्णन 

क्रमांक व दिनांक कलेल्या जामीनदारांचे नाव नंबर 
१. श्री . माणिक विठोबा साळुखे कलम १०१/ ८७७/ १. श्री . माणिक विठोबा साळुखे, २१० , श्री . माणिक विठोबा 
ता. बारामती, ( कर्जदार ), रा. चोरवाडी, मारुती मंदिरा १११५/२०१७, 

रा . चोरवाडी, जवळार्जुन , २११ , साळूखे ( जामीनदार ) 
जवळ, जवळार्जुन , ता. पुरंदर , जि . पुणे. दि . ३० जानेवारी 

ता . पुरंदर, जि . पुणे 

२४२, यांच्या मालकी हक्कांची 
२०१७. 

२४१. जमीन मिळकत. 
२. श्री . गणेश माणिक साळुखे 
( सहकर्जदार) रा. चोरवाडी, मारुती 
मंदिराजवळ, जवळार्जुन , ता. पुरंदर , 
जि . पुणे. 
३. श्री . विशाल विलास साळुखे 
( जामीनदार १) , रा . चोरवाडी, मारुती 
मंदिराजवळ, जवळार्जुन , ता . पुरंदर , 
जि . पुणे . 
४. श्री . संदीप विठ्ठल कुथवळ 
( जामीनदार २), रा. कुथवळवाडी, 

ता . बारामती, जि . पुणे. 
जर दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क, दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा, जेजुरी, ता. पुरंदर, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली 
नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २५ जुलै २०१८ . 

सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे 


आदेश 


क्रमांक आर-२९ ६/व.अ./ म.स.का.क.१५६/स्था.ज./वि.ग.कोंडे/२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ (१०) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ . आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विजय गजानन कोंडे राहणार मु. पो. माईवाडा , वरली आळी, जुन्नर , 
ता. जुन्नर, जि . पुणे गावचा पत्ता श्री. विजय गजानन कोंडे, मु . पो . धामणखेल , ता . जुन्नर, जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी 
लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, स्थावर तारण कर्ज रक्कम रुपये १,२६,६३७ अधिक दिनांक १७ एप्रिल 
२०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर./स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रु ./पैसे 


कर्जदार : 


श्री . विजय गजानन कोंडे 


वसुली दाखला 
क्र . १०१ / ९९ ० / २०१७, 
दि . १५ नोव्हेंबर 

२०१७. 


जामीनदार : 


कर्जदार : 
श्री . विजय गजानन कोंडे 
यांच्या नावावरील शेतीजमीन, 
मौजे धामणखेल , ता . जुन्नर, 
जि . पुणे . 


मौजे धामणखेल येथील गट नं . 
५६६, क्षेत्र ७ हे. ०५ आर + पो.ख. १ 

९ .०६ 
हे . ०४ आर. ही स्थावर मालमत्ता 

श्री . विजय गजानन कोंडे यांच्या 
हिश्श्यापुरती यांच्या नावावरील शेतजमीन . 


श्री . प्रकाश रामदास गाडेकर, 
श्री. महेंद्र निवृत्ती कोंडे. 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १३ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-२९ ५/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ता.के.दुराफे / २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ (१० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये ओ. आर. काशिद, वसुली अधिकारी , 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . तानाजी केशव दुराफे , राहणार मु . पो . कुसूर, ता . जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, स्थावर तारण कर्ज रक्कम 
रुपये १०,२२,५५३ अधिक दिनांक १२ एप्रिल २०१८ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर ./ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./पैसे 


कर्जदार : 


• 
. 


वसुली दाखला 
क्र . १०१ / ९९ ५ / २०१७, 
दि . १५ नोव्हेंबर 


४.५० 


कर्जदार 
श्री . तानाजी केशव दुराफे 
यांच्या नावावरील शेतीजमीन , 
मौजे कुसूर , ता . जुन्नर, 


श्री . तानाजी केशव दुराफे 
जामीनदार : 
श्री . विनोद सुभाष दुराफे , 
श्री . दत्तात्रय नानाभाऊ ताजणे, 
श्री . उत्तम दत्तात्रय ताजणे. 


२०१७. 


o 


मौजे कुसूर , ता . जुन्नर , जि . पुणे 
येथील शेतजमीन गट नं . ५५०, 
क्षेत्र १ हे. ५४ आर + पो.ख. 

हे ०७ आर. पैकी क्षेत्र १ हे. 
१ ९ आर + पो.ख. ० हे. ०७ आर 
ही स्थावर मालमत्ता श्री . तानाजी 
केशव दुराफे यांच्या नावावरील 
शेतजमीन. 


जि . पुणे. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १३ जुलै २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


५१ 


आदेश 


क्रमांक आर-३०१ /व.अ./ क .१५६/ स्था.ज./ ज्ञा.ग.डुंबरे / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थां नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १०) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली अधिकारी , 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . ज्ञानेश्वर गजानन डुंबरे , राहणार मु. डुंबरवाडी , पो. खामुंडी, ता . जुन्नर , जि . पुणे 
यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, स्थावर तारण 
कर्ज रक्कम रुपये ४३,६४,५१७ अधिक दिनांक १८ एप्रिल २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर ./स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


: 


: 


वसुली दाखला 

कर्जदार 

मौजे आलमे, ता . जुन्नर, जि . पुणे येथील 
क्र . १०१/ ९ ८१/ २०१७, श्री . ज्ञानेश्वर गजानन डुंबरे श्री . ज्ञानेश्वर गजानन डुंबरे , खाते नं . ४४५ मधील 
दि . १५ नोव्हेंबर जामीनदार 

सहकर्जदार : 

( अ ) गट नं. ३२/४ , क्षेत्र २ हे. ५४ आर. ४.६१ 
२०१७. सौ. लता विश्वास आमले , सौ . लता विश्वास आमले व ( ब ) गट नं . ३२/५, क्षेत्र १ हे. ०/ ४.७ आर. + 

श्री. विश्वास बाबुराव आमले, विश्वास बाबुराव आमले यांच्या पो.ख. ० हे. १२ आर, ( क ) गट नं. ३२/६, २.१ ९ 
श्री. योगेश खंडू आमले, 

नावावरील शेतजमीन मौजे आलमे क्षेत्र १ हे. ०५ आर + पो.ख . ० हे . ११ आर. 
श्री . बबन मधुकर शिंगोटे. व मिळकत घर मौजे डिंगोरे , हि स्थावर मालमत्ता श्री . ज्ञानेश्वर गजानन 

२.१८ 
ता . जुन्नर, जि . पुणे. 

डुंबरे व सौ . लताबाई विश्वास आमले 
यांच्या नावावरील व मौजे डिंगोरे येथील 
गट नं. ११५ पैकी क्षेत्र ० हे. ०८ आर. 
मधील बांधकाम (१) ग्रा . पं . मिळकत नं . 
४१८ क्षेत्र, १ ९ बाय ९ १७१ चौ.फूट , 
पहिला मजला क्षेत्र १४ बाय ९ = १२६ चौ . ४२७ ९ 
फूट वरचा मजला क्षेत्र ४० बाय ३६ 
१४४० चौ.फूट एकूण क्षेत्र १७३७ चौ.फूट २०६७ 
आर.सी.सी. स्लॅब असलेले , संडास, बाथरूम , 
जिन्यासह. ( २ ) ग्रा.पं. मिळकत नं . ६७२ क्षेत्र १३१० 
तळमजला २२ बाय ३६ = ७ ९ २ चौ.फूट, 
७ बाय २० जिना व ६ बाय १० एकत्रित 
गॅलरी आर.सी.सी. स्लॅब बांधकाम . 
( ३) ग्रा.मि. नं. १३५३ क्षेत्र ७० बाय ३० 
२१०० चौ.फूट दगड, वीट, चुना 

किंवा 
सिमेंटचे पक्के घर , पक्की वीट, सिमेंट , 
छप्पर लोखंडी पत्रा , घराचे मागे व पुढील 
पत्रा शेड, शौचालयासह ही सदरची स्थावर 
मालमत्ता श्री . विश्वास बाबुराव आमले 

यांच्या नावावरील घर . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे ( आंबेगाव ), १६ जुलै २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक आर-३०८/ व.अ./म.स.का.क .१५६/ स्था.ज./कि.दा.हटाळे/ २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. किशोर दादाभाऊ हटाळे यांचे जामीनदार श्री. सदाशिव तुकाराम बो -हाडे 
व त्यांचे वडील श्री . तुकाराम दादाभाऊ बो -हाडे, राहणार मु . पो. काळूस, ता . खेड , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, इतर तारण कर्ज रक्कम रुपये ८२,२३५ अधिक दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ 
पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर./ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


: 


वसुली दाखला 

मौजे काळूस, ता. खेड , जि . पुणे येथील 
क्र . १०१/५५३०, 

श्री . किशोर दादाभाऊ हटाळे श्री . किशोर दादाभाऊ हटाळे ( अ) मिळकत नं . ९ ३४ , क्षेत्र १३ बाय १२७ 
दि . २७ मार्च जामीनदार 

यांचे जामीनदार श्री . सदाशिव १४ आर १८२ चौ . फूट अर्ध पक्के घर 
२०१४. १. श्री . अजय मुकुंदा कालेकर , तुकाराम बोहाडे त्यांच्या व त्यांचे दगड, विटांचे, मातीचे, सिमेंट पत्रा, पडवी 
२. श्री . सदाशिव तुकाराम बो -हाडे. वडील श्री . तुकाराम दादाभाऊ पहिला मजला, तळमजला, ( ब ) मिळकत 

बो -हाडे, मौजे काळूस, ता . खेड , नं . ९ ३३, क्षेत्र ४७ बाय ४५ या जागेत 
जि . पुणे यांच्या नावावरील वि . कौ . पश्चिममुखी १३/५ बाय ३३ ४५ ९ 
मिळकत घर . 

४४५.५ चौ. फूट इतर पक्के घर दगड, 
विटांचे, चुना किंवा सिमेंटचे घर पहिला 
मजला, तळमजला ही सदर स्थावर 
मालमत्तेवर श्री . किशोर दादाभाऊ हटाळे 
यांचे जामीनदार श्री . सदाशिव तुकाराम 
बो -हाडे त्यांच्या व त्यांचे वडील 
श्री . तुकाराम दादाभाऊ बोहाडे यांच्या 

हिश्श्यापुरता. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, २० जुलै २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक आर-३४ ९/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. / प्र.वि.ढमाले/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ (१० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, सौ. प्रमिला विलास ढमाले यांचे जामीनदार सौ . अनिता दिपक आढाव 
यांचे पती श्री. दिपक रामदास आढाव , राहणार अ -१० , ३/३, शिवशक्ती सोसायटी , सेक्टर १२, नेरूळ, नवी मुंबई , ता . जि . ठाणे, गावचा पत्ता मु . पो. वाघुडे 
खुर्द, ता. पारनेर , जि. अहमदनगर यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा वाशी यांच्या वसुली दाखल्यावरील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


५३ 


एकूण येणे कर्ज, ( सामान्य कर्ज) रक्कम रुपये १,००,६३२ अधिक दिनांक २१ जानेवारी २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, सरचार्ज व 
वसुली खर्च, इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर./स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


: 


वसुली दाखला 

सौ . प्रमिला विलास ढमाले यांचे जामीनदार सौ. अनिता दिपक आढाव यांचे 
क्र . १४२८/२०१६, सौ . प्रमिला विलास ढमाले पती श्री . दिपक रामदास आढाव यांच्या नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर १.०५ 
दि . २९ ऑगस्ट जामीनदार 

मौजे वाघुडे खुर्द, ता . पारनेर , जि . अहमदनगर येथील गट नं . १०१, क्षेत्र ५ हे. ०.०१ 
२०१६ . ( १) विलास गंगाराम ढमाले, ५८ आर + पो.ख. ० हे ०५ आर, पैकी क्षेत्र ० हे. ९ ३ आर., गट नं . २१६, 
(२ ) अनिता दिपक आढाव , क्षेत्र ० हे. ०३ आर., पैकी क्षेत्र ० हे . ०/५० आर. या स्थावर मालमत्तेवर 

श्री . दिपक रामदास आढाव यांच्या हिश्श्यापुरता . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा वाशी यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर . काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, ३१ जुलै २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


५ ९ ०८ 


आदेश 


क्रमांक आर-३५०/ व.अ./ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज. / प्र.वि.ढमाले /२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , कु. प्रियंका विलास ढमाले यांचे जामीनदार श्री. शिवाजी काशिनाथ गवारी 
यांचे वडील श्री . काशिनाथ बापू गवारी, राहणार जयभवानी सोसायटी , बी -१, बी विंग, रूम नंबर १, सेक्टर १८, नेरूळ , नवी मुंबई , ता . जि . ठाणे, गावचा 

मु . पो . मेंगडेवाडी , ता . आंबेगाव, जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. , वाशी, नवी मुंबई, शाखा वाशीचे वसुली 
दाखल्यावरील 

एकूण येणे कर्ज, ( सामान्य कर्ज ) रक्कम रुपये १,२२,१८६ अधिक दिनांक २१ जानेवारी २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, 
सरचार्ज व वसुली खर्च, इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ 
हे . आर./स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


०.३१ 


वसुली दाखला 
क्र . १६४५/२०१६, 
दि . २ सप्टेंबर 

२०१६ . 


०.२२ 


कु. प्रियंका विलास ढमाले यांचे जामीनदार श्री . शिवाजी काशिनाथ गवारी यांचे 
कु . प्रियंका विलास ढमाले वडील श्री . काशिनाथ बापू गवारी यांच्या नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर 
जामीनदार : 

मौजे मेंगडेवाडी, ता . आंबेगाव , जि . पुणे येथील गट नं . २१/१२, क्षेत्र ० हे. 
( १) शिवाजी काशिनाथ गवारी, २४ आर, गट नं. १९/ ४/ अ क्षेत्र २ हे. २० आर, पो.ख. क्षेत्र ० हे. ३९ आर, 
( २) सौ . विजया शिवाजी गवारी , पैकी क्षेत्र ० हे. ८९आर. + पो.ख. ० हे. १९ आर, गट नं . १८ / १४/ ब, क्षेत्र 
( ३ ) विलास गंगाराम ढमाले. ० हे. १० आर., गट नं . १५ / ५/ई क्षेत्र ०.०० आर + पो.ख. ० हे. ०२ आर. या 

स्थावर मालमत्तेवर श्री . काशिनाथ बापू गवारी यांच्या हिश्श्यापुरता . 


०.१७ 


०.४१ 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा वाशी यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


अ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ३१ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-३५ ९/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ दे.दि.शेलार / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ (१० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . देवराम दिनकर शेलार यांचे जामीनदार श्री . नामदेव आप्पा साळवे 
यांचे वडील श्री. आप्पा बाळु साळवे, राहणार मु . पो. साईगौरव कॉम्प्लेक्स, एकतानगर , चाकण , ता. खेड , जि. पुणे गावचा पत्ता मु. पो. साकोरी, ता. जुन्नर, 
जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी , नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, 
तारण कर्ज रक्कम रुपये ८८,१६० अधिक दिनांक ३० एप्रिल २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


इतर 


, 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर./स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


रु./पैसे 


: 


: 


: 


वसुली दाखला कर्जदार 

कर्जदार 

मौजे साकुरी तर्फे बेल्हे, ता . जुन्नर, 
क्र . १०१/ ११ ९ २, श्री . देवराम दिनकर शेलार श्री . देवराम दिनकर शेलार जि . पुणे येथील शेत जमीन खाते नं . १० 
दि . ३ ऑगस्ट जामीनदार 

यांचे जामीनदार श्री . नामदेव मधील गट नं . ९ ४१, क्षेत्र १ हे. ५२ आर, ५.८७ 
२०१७. (१ ) श्री. नामदेव आप्पा साळवे , आप्पा साळवे त्यांचे वडील गट नं. ९६४/ २, क्षेत्र ० हे. ५२.५० आर, २.२१ 
( २ ) सौ . शैला बापूसाहेब पहाड . श्री . आप्पा बाबु साळवे , गट नं . ९ ६५, क्षेत्र ०० हे. २५ आर + ०.६ ९ 

मौजे साकोरी तर्फे बेल्हे, पो . ख . ० हे. ०३ आर, गट नं . ९ ६६, ७.०६ 
ता . जुन्नर , जि . पुणे यांच्या क्षेत्र २ हे. १७ आर + पो.ख. ०.१४ आर 
नावावरील शेत जमीन . 

सदर स्थावर मालमत्तेवर श्री . देवराम दिनकर 
शेलार यांचे जामीनदार श्री . नामदेव आप्पा 
साळवे यांचे वडील श्री . आप्पा बाबू साळवे 

यांच्या हिश्श्यापुरता. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ . आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ३ ऑगस्ट २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


५५ 


आदेश 


क्रमांक आर-३६१/ व.अ. /म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ ब.दा.मानकर /२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, श्री. बबन दामु मानकर यांचे वडील श्री . दामु महादु मानकर, राहणार नवभारत 
चाळ, साईनाथ नगर रोड, इंदिरा नगर नंबर १, घाटकोपर (प), मुंबई ८६, गावचा पत्ता मु. पो . वडगाव काशिंबेग, ता. आंबेगाव, जि . पुणे यांचेकडील 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई , शाखा डोंबिवली यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, इतर तारण कर्ज रक्कम 
रुपये १,१३,९ ४७ अधिक दिनांक १ जुलै २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


१.५ ९ 


वसुली दाखला 
क्र . १०१/१६०७, 
दि . ११ डिसेंबर 

२०१४. 


३.९९ 


०.७२ 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

स्थावर मालमत्तेचा 

जमीन क्षेत्रफळ हे. आर ./ स्थावर 
दिला त्याचे नाव 

तपशील 

मालमत्तेचे वर्णन 

मौजे वडगाव काशिंबेग, ता . आंबेगाव , 
श्री . बबन दामु मानकर श्री . बबन दामु मानकर यांचे जि . पुणे येथील शेतजमीन खाते नं . ३४१ 
जामीनदार : वडील श्री . दामु महादु मानकर, 

मधील गट नं. ४६०, क्षेत्र ० हे. ४० आर, 
१. श्री. संतोष धोंडू उत्तेकर , गावचा पत्ता : मु. पो . वडगाव गट नं . ६२४ , क्षेत्र ० हे . ६८ आर, 
२. सौ . स्नेहल साहेबराव बनसोडे. काशिंबेग, ता . आंबेगाव , जि . पुणे. गट नं . ६३५, क्षेत्र ० हे . २४ आर, 

गट नं . ६६८ , क्षेत्र ० हे. १४ आर + 
पो.ख. ० हे. ०२ आर., गट नं . ६७७ 
क्षेत्र ० हे. १८ आर. गट नं . ६८०, क्षेत्र 
० हे. ४६ आर. + पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०३ 
आर., गट नं . ७२३, क्षेत्र २ हे. १४ आर. 
+ पो.ख. क्षेत्र ० हे ०५ आर ., या सदर 
स्थावर मालमत्तेवर श्री . दामु महादु मानकर 
यांच्या नावावरील व बबन दामु मानकर 
यांच्या हिश्श्यापुरता. 


०१९ 
०.३१ 
१.१५ 
७.२४ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा डोंबिवली यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, ६ ऑगस्ट २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे . 


ओ . आर . 


आदेश 


क्रमांक आर-३६६/ व.अ. / म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ रा.ह.जगदाळे / २०१८ .. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राजेंद्र हरिभाऊ जगदाळे यांच्या व आई सत्यभामा हरिभाऊ जगदाळे, 
राहणार ओमकारेश्वर अपार्टमेंट, दुसरा मजला, २०१ , रेवाळे तलावाजवळ, कापुरबावडी, ठाणे ( पश्चिम) , गावचा पत्ता मु . पो . बाभुळवाडे, ता . पारनेर, जि . 
अहमदनगर यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. , वाशी, नवी मुंबई , शाखा घाटकोपर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज , 
सामान्य कर्ज रक्कम रुपये ९९, ६०६ अधिक दिनांक ११ मे २०११ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


: 


वसुली दाखला 
क्र . १०१/२०८७, 
दि . १९ सप्टेंबर 

२०११. 


श्री . राजेंद्र हरिभाऊ जगदाळे 
जामीनदार : 
१. श्री . संतोष रूद्राजी दळवी , 
२. श्री . विजय दामु सतरापे 


मौजे बाभुळवाडे, ता . पारनेर , 
श्री . राजेंद्र हरिभाऊ जगदाळे जि . अहमदनगर येथील शेतजमीन मधील 

०.३१ 
यांच्या व आई सत्यभामा हरिभाऊ गट नं . ७६०, क्षेत्र ० हे. ३७ आर. पैकी २.८८ 
जगदाळे गावचा पत्ता 

क्षेत्र ०.१८.५० आर ., गट नं . ५६८ , ०.०६ 
मु . पो. बाभुळवाडे, ता. पारनेर, क्षेत्र १ हे. ५१ आर . पैकी ०.३२ आर ., १.६ ९ 
जि . अहमदनगर . 

गट नं . ५६६, क्षेत्र ० हे. ०२ आर + पो.ख. 
क्षेत्र ०.०२ आर. पैकी क्षेत्र ०.००.६१ आर., 
गट नं . १०३७ क्षेत्र, १ हे. ५ ९ आर + पो.ख. 
०.०१ आर पैकी क्षेत्र ० हे. २० आर. वर 
सदर स्थावर मालमत्तेवर श्री . राजेंद्र हरिभाऊ 
जगदाळे यांच्या व आई सत्यभामा हरिभाऊ 
जगदाळे यांच्या नावावरील. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा घाटकोपर यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, ७ ऑगस्ट २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक आर-३७५/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ श.द.ठुबे / २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी , नवी मुंबई ,विभागीय कार्यालय , मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . शरद दत्तात्रय ठुबे, राहणार बी -१३, २/१, शिवपाम सोसायटी , सेक्टर 
४ , नेरूळ , नवी मुंबई गावचा पत्ता पिंपळवंडी, ता . जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , वाशी, नवी मुंबई, शाखा 
काळा चौकी यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, सामान्य कर्ज रक्कम रुपये ६२,६०८ अधिक दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर 
होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


रु./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


: 


०.३८ 


वसुली दाखला 

क्र . १०१/ २ ९ ४ ९ , श्री . शरद दत्तात्रय ठुबे 
दि . ३१ मार्च २०१७. जामीनदार : 

१. सौ . रजनी शरद ठुबे, 
२. श्री . रामाश्रम कमला गुप्ता 


मौजे पिंपळवंडी, ता . जुन्नर, जि . पुणे 
श्री . शरद दत्तात्रय ठुबे यांच्या येथील शेतजमीनमधील गट नं . ९ ५/ १, 
नावावरील 

क्षेत्र २ हे. ७४ आर. + पो.ख. क्षेत्र ० हे. 
गावचा पत्ता : मु. पो. पिंपळवंडी, ०४ आर ., पैकी क्षेत्र ० हे. ११ आर. वरील 
ता . जुन्नर, जि . पुणे . स्थावर मालमत्तेवर श्री . शरद दत्तात्रय ठुबे 

यांच्या नावावरील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


५७ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा काळाचौकी यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


पुणे, १० ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर -३७४/व.अ./म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ र.श.ठुबे / २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ . आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . रजनी शरद ठुबे यांचे पती श्री . शरद दत्तात्रय ठुबे, राहणार बी -१३, 
२/१, शिवपाम सोसायटी , सेक्टर ४, नेरूळ, नवी मुंबई, गावचा पत्ता मु. पो . पिंपळवंडी, ता. जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट 
सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा काळाचौकी यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, सामान्य कर्ज रक्कम रुपये ६२,६०८ अधिक दिनांक १६ 
नोव्हेंबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


०.३८ 


वसुली दाखला 

कर्जदार : 
क्र . १०१/ २ ९ ४८ , 

सौ. रजनी शरद ठुबे 
दि . ३१ मार्च २०१७. जामीनदार 

१. श्री. शरद दत्तात्रय ठुबे, 
२. श्री . रामाश्रम कमला गुप्ता 


: 


मौजे पिंपळवंडी, ता . जुन्नर , जि . पुणे 
सौ. रजनी शरद ठुबे यांचे पती येथील शेतजमीन गट नं . ९ ५ / १, क्षेत्र २ हे. 
श्री . शरद दत्तात्रय ठुबे, ७४ आर. + पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०४ आर. 
गावचा पत्ता : मु. पो . पिंपळवंडी, पैकी क्षेत्र ० हे. ११ आर. वरील स्थावर 
ता . जुन्नर, जि . पुणे. मालमत्तेवर सौ . रजनी शरद ठुबे यांचे पती 

श्री . शरद दत्तात्रय ठुबे यांच्या नावावरील. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा काळाचौकी यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


पुणे, १० ऑगस्ट २०१८ . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


, 


क्रमांक आर-३८४/ व.अ./ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज. / सा.मा.वाघुले/ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १०) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सारीका मालचंद्र ऊर्फ भालचंद्र वाघुले यांचे जामीनदार श्री. मालचंद्र ऊर्फ 
भालचंद्र बाबुराव वाघुले यांची व सासू सौ . हिराबाई मारुती मंडलीक, राहणार १४- अ, ३०१, बिबिसानगर , महानंदा डेअरीजवळ, गोरेगाव ( पूर्व), मुंबई 
४०० ०६३, गावचा पत्ता मु. पो. निमगाव म्हाळुगे, ता. जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई , शाखा 
काळाचौकी यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, सामान्य कर्ज रक्कम रुपये १,६०,४१० अधिक दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर 
होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु./पैसे 


: 


९.६५ 


वसुली दाखला कर्जदार : कर्जदार 

मौजे निमगाव तर्फे म्हाळुगे , ता . जुन्नर , 
क्र . १०१/ २९ २९, सौ . सारीका भालचंद्र वाघुले सौ . सारीका मालचंद्र ऊर्फ जि . पुणे येथील शेतजमीनमधील 
दि . ३१ मार्च २०१७ जामीनदार : 

भालचंद्र वाघुले यांचे जामीनदार गट नं . ९ क्षेत्र ० हे. ९९ आर. + पो.ख. 
१. श्री . मनोज मारुती मंडलीक , श्री . मालचंद्र ऊर्फ भालचंद्र क्षेत्र ० हे. ०५ आर. वर सदर स्थावर 
श्री . मालचंद्र बाबुराव मंडलीक. बाबुराव वाघुले यांची व सासू मालमत्तेवर सारीका मालचंद्र ऊर्फ भालचंद्र 

सौ . हिराबाई मारुती मंडलीक वाघुले यांचे जामीनदार श्री . मालचंद्र ऊर्फ 
यांच्या नावावरील मौजे निमगाव भालचंद्र बाबुराव वाघुले यांची व सासू 
तर्फे म्हाळुगे, ता . जुन्नर , जि . पुणे. सौ . हिराबाई मारुती मंडलीक यांच्या 

नावावरील स्थावर मालमत्तेवर. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा काळाचौकी यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ . आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १८ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-३ ९ ०/ व.अ. / म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ म.द.काजळे/ २०१८. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १०) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. महेश दत्तात्रय काजळे, राहणार मु. पो. जुन्नर , वरली आळी, २१ - अ, 
ता. जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे 
कर्ज, व्यवसाय कर्ज रक्कम रुपये १९,१४,१४१ अधिक दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका 
खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


५ ९ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

स्थावर मालमत्तेचा जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर 

आकार 
क्रमांक व दिनांक दिला त्याचे नाव 

तपशील 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

मौजे जुन्नर शहर , वरली आळी येथील 
क्र . १०१/२५६/२०१८ , श्री . महेश दत्तात्रय काजळे श्री . महेश दत्तात्रय काजळे यांच्या सिटी सर्वे नं . ७०७, क्षेत्र २७०.१ चौ.मी. ३६००.११ 
दि . १९ एप्रिल २०१८. जामीनदार : 

नावावरील स्थावर मालमत्ता भुईजागा मिळकत त्यावरील बांधकाम 
१. श्री . संतोष रतनसिंह परदेशी, सिटी सर्व्हे मौजे जुन्नर, वरली सिमेंट- चुना यांचा गिलावा दिलेली दगड, 
२. श्री . विनायक सुरेश कावळे , आळी, ता . जुन्नर, जि . पुणे . विटांची भारवाई रचना नगरपालिका 
३. मेहुल महेश काजळे. 

बांधकाम मिळकत क्र.झेडसीबी-३१००२००१ 
( जुना मालमत्ता क्र . २१ - अ ) एकूण क्षेत्र 
१४८.२४ चौ.मी. श्री . महेश दत्तात्रय काजळे 
यांच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर . काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


पुणे, २१ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-३ ९१/ व.अ./म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./मा.का.मंडलिक / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मारुती काशिनाथ मंडलिक, राहणार मु. बेलसर, पो. निरगुडे, ता. जुन्नर, 
जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, व्यवसाय 
कर्ज रक्कम रुपये १३,६३,७ ९ ६ अधिक दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


, 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर./ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु . / पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


वसुली दाखला 

मौजे बेलसर येथील गट नं . ४३४, 
क्र . १०१/ २४ ९/ २०१८ , श्री . मारुती काशिनाथ मंडलिक श्री . मारुती काशिनाथ मंडलिक क्षेत्र नं . १ हे. ३१ आर. + पो.ख. ० हे . १.९ ३ 
दि . १९ एप्रिल २०१८. जामीनदार : 

यांच्या नावावरील स्थावर ०६ आर. पैकी खाते क्र . १५५ वरील 
१. श्री . महेंद्र साईनाथ मंडलिक, मालमत्ता शेतजमीन , मौजे बेलसर, क्षेत्र ० हे. ६७ आर. + पो.ख. ० हे. ०२ आर 
२. श्री . गणेश मारुती मंडलिक , ता . जुन्नर , जि . पुणे . 

वरील सदर श्री . मारुती काशिनाथ मंडलिक 
३. सौ . संगिता जिजाभाऊ बिडवई. 

यांच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता 
शेतजमीन . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, २१ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


३ 


क्रमांक आर- ९ २/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ के.ज्ञा.भगत / २०१८ .. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . केतन ज्ञानेश्वर भगत यांचेकडील जामीनदार श्री. किशोर ज्ञानेश्वर 
भगत, श्रीमती लता ज्ञानेश्वर भगत , राहणार मु . तलाखी, पो . कुसूर , ता. जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी , 
नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, व्यवसाय कर्ज रक्कम रुपये ८,४३,५६५ अधिक दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ पासून 
मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रु ./ पैसे 


क्रमांक व दिनांक 


कर्जदार : 


०.६२ 


०.३७ 


वसुली दाखला 
क्र . १०१/२४५/२०१८, श्री . केतन ज्ञानेश्वर भगत 
दि . १ ९ एप्रिल २०१८. जामीनदार : 

१. श्रीमती लता ज्ञानेश्वर भगत , 
२. श्री . किशोर ज्ञानेश्वर भगत , 
३. युवराज शांताराम शिंदे, 
४. महेंद्र गणपत भगत . 


१.५० 


कर्जदार : 

मौजे कुसूर येथील गट नं . ७०२ , 
श्री . केतन ज्ञानेश्वर भगत , क्षेत्र ० हे. १० आर . + पो.ख. ० हे. ०१ 
किशोर ज्ञानेश्वर भगत , लता आर., गट नं . ७०३, क्षेत्र ० हे. २ ९ आर. 
ज्ञानेश्वर भगत , कल्पना ज्ञानेश्वर गट नं . ७१७, क्षेत्र ० हे. १९ आर. + पो.ख. 
भगत ऊर्फ कल्पना संजय कुटे ० हे. ०२ आर. , गट नं . ७२४ , क्षेत्र ० हे. 
यांच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता २८ आर . + पो.ख. ० हे. ०१ आर. वरील 
शेतजमीन मौजे कुसूर, ता . जुन्नर , सदर श्री . केतन, किशोर, लता, कल्पना 
जि . पुणे. 

यांच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता 
शेतजमीन . 


०.९ ४ 


, 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


ओ. आर . काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे , २१ ऑगस्ट २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


६१ 


आदेश 


क्रमांक आर -३ ९ ४/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ कै.बा.चव्हाण / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. कैलास बारकू चव्हाण , राहणार मु. विठ्ठलवाडी , पो . वडज, ता . जुन्नर , 
जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, व्यवसाय 
कर्ज रक्कम रुपये १,८५,३७९ अधिक दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 


येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


१.४ ९ 


०.३३ 


१.९ ४ 


१.४४ 


वसुली दाखला 

मौजे वडज येथील खाते नं . ९ १०, ९ १३, 
क्र . १०१/२३६/२०१८ , श्री . कैलास बारकू चव्हाण श्री . कैलास बारकू चव्हाण व इतर ९१८ मधील गट नं . ५०/३, क्षेत्र ० हे. 
दि . १ ९ एप्रिल २०१८. जामीनदार : 

यांच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता ०६ आर., गट नं . ३२४ /१/ अ , क्षेत्र ० हे . 
१. श्री . मुरलीधर तबाजी चव्हाण, शेतजमीन , मौजे वडज, ता. जुन्नर , ४५ आर. पैकी क्षेत्र ० हे. २० आर., 
२. श्री . भरत तबाजी चव्हाण. जि . पुणे. 

गट नं . ६१, क्षेत्र ० हे . २७ आर. पैकी 
क्षेत्र ० हे. १३.५० आर., गट नं . ११३/१, 
क्षेत्र ० हे . ५५ आर. पैकी क्षेत्र ० हे. 
२७.५० आर. श्री . कैलास, नवनाथ, बारकू 
चव्हाण, पार्वताबाई , शारदा, सुशिला, लीला 
यांच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता 
शेतजमीन गहाण खतानुसार. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ . आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, २१ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-३९ ३/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/स्था.ज./दि.ल.चव्हाण/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दिलीप लक्ष्मण चव्हाण , राहणार मु . पो . वडज , सुभाषवाडी, ता. जुन्नर , 
जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि. , वाशी , नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, व्यवसाय 
कर्ज रक्कम रुपये ७,५८,७१५ अधिक दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर./ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./पैसे 


कर्जदार : 


: 


१.०२ 


वसुली दाखला 

कर्जदार : 

मौजे वडज येथील खाते नं . १०३० मधील 
क्र . १०१/२५०/२०१८ , श्री . दिलीप लक्ष्मण चव्हाण 

श्री . दिलीप लक्ष्मण चव्हाण यांच्या गट नं . १७ ९/ २ / क , क्षेत्र ० हे. ६३ आर. , 
दि . १९ एप्रिल २०१८. जामीनदार : 

नावावरील स्थावर मालमत्ता पैकी क्षेत्र ० हे. ३१.५० आर. वरील 
१. श्री . गोपीनाथ दिलीप चव्हाण , शेतजमीन, मौजे वडज , सदर श्री . दिलीप लक्ष्मण चव्हाण यांच्या 
२. सौ. ललिता उमेश चव्हाण , ता . जुन्नर , जि . पुणे. 

नावावरील स्थावर मालमत्ता शेतजमीन. 
३. दशरथ तुकाराम चव्हाण . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

ओ. आर . काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


३ 


क्रमांक आर-३९ ५/व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. /दि.अ.पठाण / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी , नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दिलावर अब्दुल पठाण यांचे जामीनदार सौ . बिस्मिला अब्दुल पठाण, 
राहणार मु. कुलस्वामीनगर, पो . वडज , ता . जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर 
यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, व्यवसाय कर्ज रक्कम रुपये २,४८,६१४ अधिक दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे 
१४ टक्के व्याज , वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


रु ./पैसे 


: 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
प्रमाणपत्राचा 

स्थावर मालमत्तेचा 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर./स्थावर आकार 
क्रमांक व दिनांक दिला त्याचे नाव 

तपशील 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला कर्जदार : कर्जदार : 

मौजे वडज येथील मिळकत नं . ६८० 
क्र . १०१/२३५/२०१८ , श्री . दिलावर अब्दुल पठाण श्री . दिलावर अब्दुल पठाण यांचे मधील क्षेत्र १५ बाय २३ = ३४५ चौ. फूट १२७१ 
दि . १९ एप्रिल २०१८. जामीनदार : 

जामीनदार सौ . बिस्मिला अब्दुल लांबी -रुंदी बांधकाम डबर , वीट , माती 
१. श्री . पापाभाई कादर इनामदार , पठाण यांच्या नावावरील स्थावर बांधकाम वर लोखंडी पत्रा पूर्वमुखी ही 
२. श्री . इसाक कादर पठाण , मालमत्ता मिळकत, मौजे वडज , सौ . बिस्मिला/ अब्दुल कासम पठाण यांच्या 
३. सौ . बिस्मिला अब्दुल पठाण . ता. जुन्नर , जि . पुणे . 

नावावरील स्थावर मालमत्ता मिळकत. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


६३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर . काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे . 


६०५६ 


आदेश 


क्रमांक आर-३९ ६/ व.अ./ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज. / प्र.गु.डाडर / २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. प्रकाश गुलाब डाडर, मु. पो . खोरे वस्ती, खानापूर रोड , जुन्नर , ता . 
जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, 
व्यवसाय कर्ज रक्कम रुपये १,०२,८७६ अधिक दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च 
व इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर. / स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


वसुली दाखला 

मौजे पाडळी येथील गट नं . ४४/२ मधील 
क्र . १०१/२४८/२०१८ , श्री . प्रकाश गुलाब डाडर श्री . प्रकाश गुलाब डाडर यांचे क्षेत्र ५ हे. ९ ७ आर. + पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०.०१ 
दि . १९ एप्रिल २०१८. जामीनदार : 

वडील श्री . गुलाब दामू डाडर 

७१ आर. पैकी क्षेत्र ० हे. ०१ आर. वर 
१. श्री . कैलास गणपत कुन्हे, यांच्या नावावरील स्थावर 

श्री . गुलाब दामू डाडर यांच्या नावावरील 
२. श्री . संतोष भगवंत राऊत. मालमत्ता शेतजमीन, मौजे पाडळी, स्थावर मालमत्ता शेतजमीन . 

ता . जुन्नर , जि . पुणे . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१८ . 

मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक आर-३९ ७/ व.अ./म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ खा.म.इनामदार / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. खानसाब मगन इनामदार, राहणार मु. कुलस्वामीनगर , पो. वडज , ता . 
जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, 
व्यवसाय कर्ज रक्कम रुपये ३,०२,६६१ अधिक दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


इतर सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


: 


वसुली दाखला कर्जदार : कर्जदार : 

मौजे वडज येथील मिळकत नं . ५६३ 
क्र . १०१/२४७/२०१८ , श्री. खानसाब मगन इनामदार श्री . खानसाब मगन इनामदार 

मधील क्षेत्र २३ बाय २५ = ५७५ चौ.फूट ८४५ 
दि . १ ९ एप्रिल २०१८. जामीनदार : 

यांची व त्यांची पत्नी सौ . रेहना लांबी, रुंदी, बांधकाम डबर , वीट , वाळू, 
१. सौ . रेहाना खानसाब इनामदार, खानसाहेब इनामदार यांच्या नावा- सिमेंटमध्ये लोड बेअरिंग, दरवाजा पूर्वमुखी, 
२. श्री . राजू मगन इनामदार, वरील स्थावर मालमत्ता मिळकत शौचालयासह ही श्री . खानसाब मगन 
३. सौ . नसीमा हारूण कागदी. मौजे वडज, ता. जुन्नर, जि . पुणे. इनामदार यांची व त्यांची पत्नी सौ . रेहना 

खानसाब इनामदार यांच्या नावावरील 

स्थावर मालमत्ता मिळकत . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि. , वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर . काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., 

मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


पुणे, २१ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


३ 


क्रमांक आर-३९ ८/ व.अ./म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ कुं.र.शेलार / २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर . काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . कुंडलिक रघुनाथ शेलार , राहणार मु . बस्ती, पो . सावरगाव , ता. जुन्नर , 
जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, व्यवसाय 
कर्ज रक्कम रुपये ८०,८७३ अधिक दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 


येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


४०८ चौ.मी. 


३७४ 


वसुली दाखला 

मौजे बस्ती येथील मिळकत नं . १३०, 
क्र . १०१/२५१/२०१८ , श्री . कुंडलिक रघुनाथ शेलार श्री . कुंडलिक रघुनाथ शेलार क्षेत्र नं . १७ बाय २४ 
दि . १ ९ एप्रिल २०१८. जामीनदार : 

यांच्या व त्यांची पत्नी सौ. सुवर्णा मापाचे घर, दगड , वीट , मातीचे बांधकाम 
१. श्री . नामदेव शंकर शेलार, कुंडलिक शेलार यांच्या नावावरील पश्चिममुखी सिमेंट पत्रा ही श्री . कुंडलिक 
२. श्री . ज्ञानेश्वर गोपाळा शेलार. स्थावर मालमत्ता मिळकत रघुनाथ शेलार यांच्या व त्यांची पत्नी 
मौजे बस्ती, ता . जुन्नर , जि . पुणे. सौ . सुवर्णा कुंडलिक शेलार यांच्या 

नावावरील स्थावर मालमत्ता मिळकत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


६५ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


पुणे, २१ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-४३३/ व.अ./ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज./ बा.म.पानमंद /२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. बाळू महादु पानमंद, राहणार मु. पो. चाकण (एकतानगर), साईगौरव 
सोसायटी , विंग ए, ता . खेड , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकणचे वसुली दाखल्यावरील 
एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये १,१२,८७५ अधिक दिनांक ३१ मे २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इतर 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु./ पैसे 


कर्जदार : 


: 


वसुली दाखला कर्जदार : 

मौजे कडूस , ता . खेड , जि . पुणे येथील 
क्र . १०१/१०५३/२०१५ , श्री . बाळू महादू पानमंद श्री . बाळू महादू पानमंद यांचे गट नं . ३५६७, क्षेत्र ००.०९ आर + ००.१७ 
दि . ८ ऑक्टोबर जामीनदार 

वडील महादू भिमा पानमंद यांच्या पो.ख. ००.०१ आर . पैकी ००.०७ आर + 
२०१५ . १. श्री . नामदेव आप्पा साळवे, नावावरील मौजे कडूस , ता . खेड , पो.ख. ००.०१ आर., 
२. श्री . देवराम दिनकर शेलार . जि . पुणे येथील स्थावर मालमत्ता . गट नं . ३६८३, क्षेत्र ००.८६ आर. + ००.३६ 

पो.ख. ००.०२ आर. पैकी ००.२१.५० आर. 
+ पो.ख. ००.००.५० आर . , 
गट नं . ३६१८ , क्षेत्र ००.२६ आर. पैकी ००.१८ 
००.०६.५० आर., 
गट नं . ३४७९ , क्षेत्र ००.१४ आर. 

००.११ 
पैकी ००.०३.५० आर ., 
गट नं . ३६११, क्षेत्र ००.११ आर. + पो.ख. ००.१२ 
००.०१ आर . पैकी ००.०२.७५ आर. ही 
महादू भिमा पानमंद यांच्या नावावरील 

परंतु बाळू महादू पानमंद यांच्या हिश्श्यापुरती. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे , २४ सप्टेंबर २०१८ . 

मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक आर-४०३/ व.अ./ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज./प्रि.ब.ढेरंगे/ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. प्रितम बबन ढेरंगे, राहणार मु . पो . मंचर (मुळेवाडी रोड ), ता . आंबेगाव, 
जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी , नवी मुंबई , शाखा मंचरचे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज ( अधिकर्ष सवलत 
कर्ज ) रक्कम रुपये ४२,३१,६८७ अधिक दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च, इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


रु./ पैसे 


कर्जदार : 


वसुली दाखला 
क्र . १०३७/२०१७, 
दि . २ जानेवारी 

२०१७. 


जमीन क्षेत्रफळ 

हे . आर./ स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
श्री . प्रितम बबन ढेरंगे यांचे नावाने असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेवर मौजे मंचर , 
ता . आंबेगाव , जि . पुणे येथील गट नं . १०६/२३ , क्षेत्र ०१.०३ आर. ही प्रितम 
बबन ढेरंगे यांच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता . 


४.९ ४ 


: 


श्री . प्रितम बबन ढेरंगे 
जामीनदार 
१. सौ . जयश्री बबन ढेरंगे , 
२. श्री . दशरथ विठ्ठल वायाळ , 
३. श्री . योगेश दशरथ वायाळ, 
४. श्री . तानाजी कोडाजी वायाळ. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ मे २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 

श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, २७ ऑगस्ट २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


द्वारा 


आदेश 


क्रमांक आर-४६९/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./दि.ना.मुळूक / २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ (१० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर . काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी , नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दिगांबर नामदेव मुळूक , राहणार मु. आखरवाडी, पो. चास , ता . खेड, 
जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम 
रुपये ९ ०,२२२ अधिक दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


६७ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर. /स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु./ पैसे 


वसुली दाखला 

कर्जदार : 
क्र . १०१/ २ ९ ४८ / २०१८ , 

श्री . दिगांबर नामदेव मुळूक 
दि . २८ मार्च २०१८. जामीनदार : 

१. श्री . विशाल पांडुरंग शेलार , 
२. श्री . दिपक कैलास हागवणे . 


०.०१ 


कर्जदार : 

मौजे आखरवाडी येथील श्री . दिगांबर 
श्री . दिगांबर नामदेव मुळूक व 

नामदेव मुळूक व त्यांची आई श्रीमती 
त्यांची आई श्रीमती पार्वताबाई पार्वताबाई नामदेव 

मुळूक , 

पत्नी 
नामदेव मुळूक, पत्नी सौ . मोनिका मोनिका दिगांबर मुळूक यांच्या नावावरील 
दिगांबर मुळूक यांच्या नावावरील १. गट नं . ७६ क्षेत्र ० हे . ०१ आर. पैकी 
मौजे आखरवाडी, ता. खेड , क्षेत्र ० हे . ००.५० आर ., २. गट नं . ५०७, 
जि . पुणे. 

क्षेत्र ० हे . २६ आर . + पो.ख. क्षेत्र ० हे . 
०१ आर., ३. गट नं . ४४५ क्षेत्र, ० हे . 
५४ आर. यांच्या स्थावर मालमत्तेवर 
श्री . दिगांबर नामदेव मुळूक यांच्या 
हिश्श्यापुरता. 


१.२० 


२.७ ९ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

ओ. आर . काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे , २८ सप्टेंबर २०१८. 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक आर-५१६ / व.अ./ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज./ अ.सं.बल्लाळ /२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. अशोक संतराम बल्लाळ यांचे जामीनदार श्री. प्रदीप गंगाराम भुजबळ , 
राहणार सर्व्हे नंबर १९ ७/ अ-३, रामनगर, राम मंदिराजवळ, चक्रपाणी वसाहत , भोसरी, पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, 
नवी मुंबई, शाखा भोसरी यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, सामान्य कर्ज रक्कम रुपये १,३६,५५५ अधिक दिनांक १५ एप्रिल २०१५ पासून 
मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर. / स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


: 


वसुली दाखला 
क्र . ५२ ९ / २०१५ , 
दि . २८ सप्टेंबर 


०.०१ 


कर्जदार : 

श्री . अशोक संतराम बल्लाळ 
जामीनदार : 
१. श्री . प्रदीप गंगाराम भुजबळ , 
२. श्री . सुनील किसन भोसले, 
३. नानासाहेब मनोहर कराळे . 


कर्जदार 

मौजे भोसरी , ता . हवेली, जि . पुणे येथील 
श्री . अशोक संतराम बल्लाळ यांचे जमीन गट नं . १ ९ ७ / २/ २, क्षेत्र ० हे. 
जामीनदार श्री . प्रदीप गंगाराम ००.५० आर. या स्थावर मालमत्तेवर 
भुजबळ, राहणार स. नं . १९ ७/ ३- अ, श्री. प्रदीप गंगाराम भुजबळ यांच्या 
रामनगर , राम मंदिराजवळ, 

हिश्श्यापुरता. 
चक्रपाणी वसाहत , भोसरी, पुणे -३ ९ . 


२०१५. 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा भोसरी यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


अ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


पुणे, १९ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-५४६/व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ मु.र.राऊत/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. मुकेश रमेश राऊत यांचे जामीनदार श्री. मोतीराम बाबुराव मोहिते , 
राहणार मु. पो. गोनवडी, ता . खेड , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण यांच्या वसुली 
दाखल्यावरील 

एकूण येणे कर्ज, सामान्य कर्ज रक्कम रुपये १,३१,२२४ अधिक दिनांक ३१ मे २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली 
खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


रु./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 

स्थावर मालमत्तेचा 

जमीन क्षेत्रफळ हे . आर./स्थावर 
क्रमांक व दिनांक दिला त्याचे नाव 

तपशील 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

मौजे गोनवडी, ता. खेड , जि . पुणे येथील 
क्र . १५७८/२०१५ , श्री . मुकेश रमेश राऊत श्री . मुकेश रमेश राऊत यांचे जमीन गट नं . १२४ , क्षेत्र ० हे . ४७ आर. 
दि . २६ ऑक्टोबर जामीनदार : 

जामीनदार श्री. मोतीराम बाबुराव गट नं . ११६, क्षेत्र ० हे . ५७ आर. या 
२०१५. १. श्री . मोतीराम बाबुराव मोहिते , मोहिते, राहणार मु . पो. गोनवडी , स्थावर मालमत्तेवर श्री. मोतीराम बाबुराव 
२. श्री . महेंद्र जयवंत गायकवाड , ता . खेड, जि . पुणे . 

मोहिते यांच्या हिश्श्यापुरता. 
३. निलेश भरत जगनाडे. 


१.०६ 
१.२ ९ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. , वाशी, नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, ३० ऑक्टोबर २०१८ . 

मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


-७३२४ 


आदेश 


क्रमांक आर-५४७/ व.अ. / म.स.का.क .१५६/ स्था.ज./मु.र.राऊत/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अ. आर . काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी , नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. मुकेश रमेश राऊत यांचे जामीनदार श्री. महेंद्र जयवंत गायकवाड यांचे 
वडील श्री. जयवंत तुकाराम गायकवाड , राहणार मु. पो . ठाकूर पिंपरी, मारुती मंदिराशेजारी, ता . खेड ( राजगुरूनगर ), जि. पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


६ ९ 


को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, सामान्य कर्ज रक्कम रुपये १,३१,२२४ अधिक 
दिनांक ३१ मे २०१५ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज , वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


रु./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


: 


०.०८ 


वसुली दाखला 

मौजे पिंपरी बु ||, ता . खेड, जि . पुणे येथील 
क्र . १५७८/२०१५ , श्री . मुकेश रमेश राऊत श्री . मुकेश रमेश राऊत यांचे जमीन गट नं . ८५७, क्षेत्र १ हे. ४३ आर. + ०.६४ 
दि . २६ ऑक्टोबर जामीनदार 

जामीनदार श्री . महेंद्र जयवंत पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०१ आर. पैकी क्षेत्र ० हे . 
२०१५ . १. श्री . मोतीराम बाबुराव मोहिते , गायकवाड यांचे वडील श्री. जयवंत २० आर., गट नं . ८८१, क्षेत्र ० हे . ०३ 
२. श्री . महेंद्र जयवंत गायकवाड , 

तुकाराम गायकवाड, राहणार आर. या स्थावर मालमत्तेवर श्री . जयवंत 
३. निलेश भरत जगनाडे. मु . पो . ठाकूर पिंपरी, मारुती मंदिरा- तुकाराम गायकवाड यांच्या नावावरील व 
शेजारी, ता . खेड ( राजगुरूनगर) , श्री. महेंद्र जयवंत गायकवाड यांच्या 

हिश्श्यापुरता. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


जि . पुणे. 


ओ. आर . काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ३० ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-५४८ /व.अ./म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ छ.बा.गालफाडे/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अ. आर . काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री. छबु बाबु गालफाडे यांची आई श्रीमती कस्तुराबाई बाबु गालफाडे, राहणार 
मु . पो. चाकण, आगरवाडी रोड, ता . खेड, जि . पुणे गावचा पत्ता मु. पो . साळेगाव, ता. केज, जि . बीड यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी 
लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, सामान्य कर्ज रक्कम रुपये २६,५४४ अधिक दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १६ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


रु./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


वसुली दाखला 
क्र . ११८ ९/ २०१७, 
दि . ३ ऑगस्ट 


१.४ ९ 


जामीनदार : 


२०१७. 


मौजे साळेगाव, ता . केज , जि . बीड येथील 
श्री . छबु बाबु गालफाडे श्री . छबु बाबु गालफाडे यांची आई जमीन गट नं . २२, क्षेत्र २ हे. १४ आर. 

श्रीमती कस्तुराबाई बाबु गालफाडे, पैकी क्षेत्र ० हे. ७२ आर. या स्थावर 
१. श्री . कमल प्रभू पारवे, राहणार मु. पो . चाकण , आगरवाडी मालमत्तेवर श्रीमती कस्तुराबाई बाबु 
२. श्री . गौतम नारायण खंडागळे . रोड, ता . खेड , जि . पुणे, गालफाडे यांच्या नावावरील व श्री . 

गावचा पत्ता मु . पो . साळेगाव, बाबु गालफाडे यांच्या हिश्श्यापुरती. 
ता . केज. जि . बीड . 


छबु 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


अ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे , ३० ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-५४ ९/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. / सु.प्र.वाडेकर / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ (१० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी , श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सूरज प्रल्हाद वाडेकर यांची व यांचे जामीनदार पत्नी सौ. स्मिता सूरज 
वाडेकर, राहणार मु. पो. भारत हॉटेल, नेहरू चौक, चाकण, ता. खेड, जि . पुणे गावचा पत्ता मु. पो. रौंधळवाडी, ता. खेड ( राजगुरूनगर ), जि . पुणे यांचेकडील 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा चाकण यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, सामान्य कर्ज रक्कम रुपये 
९, ४३,९०२ अधिक दिनांक २९ एप्रिल २०१८ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


रु ./ पैसे 


: 


: 


वसुली दाखला 

कर्जदार : 
क्र . ६०७/२०१८ , श्री . सूरज प्रल्हाद वाडेकर 
दि . ३ जुलै २०१८. जामीनदार 

१. श्री. चेतन सुरेश पानसरे, 
२. श्री . अंकुश रामभाऊ लोंढे, 
३. स्मिता सूरज वाडेकर. 


कर्जदार : 

( १) मौजे रौंधळवाडी , ता . खेड, जि . पुणे 
श्री . सूरज प्रल्हाद वाडेकर यांची व येथील जमीन गट नं . १५१, क्षेत्र १ हे. ०.४३ 
यांचे जामीनदार पत्नी सौ . स्मिता ५२ आर. + पो.ख. क्षेत्र ० हे. १० आर. 
सूरज वाडेकर, राहणार मु.पो. भारत पैकी क्षेत्र ० हे. ४० आर. तसेच 
हॉटेल, नेहरू चौक, चाकण, 

( २) मौजे चाकण येथील नगरपरिषद 
ता . खेड, जि . पुणे , गावचा पत्ता मिळकत नं. जुना १३८२/ ३९ व नवीन १५४५ 
मु . पो. रौंधळवाडी, ता. खेड १६५७/३ ९ अश्वदीप कॉम्प्लेक्समधील दुसरा 
( राजगुरूनगर), जि . पुणे. मजला, सी विंग, फ्लॅट क्र . ९ चे वर्णन 

हॉल, किचन , बेडरूम, संडास- बाथरूमसह 
एकूण ४६२ चौ.फूट आर.सी.सी. बांधकाम 
ही सौ . स्मिता व श्री . सूरज प्रल्हाद वाडेकर 
या स्थावर मालमत्तेवर . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा चाकण यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ . आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ३० ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


७१ 


आदेश 


, 


क्रमांक आर-५६५/ व.अ./म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./मि.ल.देवाडे/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . मिननाथ लक्ष्मण देवाडे, राहणार मु. पो . आपटाळे, ता. जुन्नर, जि . 
पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा जुन्नर चे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये 
४,००,००० अधिक दिनांक १२ एप्रिल २०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


वसुली दाखला 
क्र . १०१/ ९९ ३/ २०१७, 
दि . १५ नोव्हेंबर 


०.०२ 


७ 


कर्जदार : 

श्री . मिननाथ लक्ष्मण देवाडे 
जामीनदार : 
१. श्री . प्रशांत वामन शेजवळ , 
२. श्री . अरुण म्हतारबा कबाडी. 


पो.ख. ० 


२.०० 


श्री . मिननाथ लक्ष्मण देवाडे 
यांच्या नावावरील शेतीजमीन , 
राहणार मु. पो . आपटाळे , 
ता . जुन्नर , जि . पुणे. 


२०१७. 


१.१ ९ 


०.४५ 


मौजे आपटाळे , ता . जुन्नर, जि . पुणे 
येथील गट नं . ६७, क्षेत्र ० हे. ३८ आर. + 

हे . ०२ आर. पैकी क्षेत्र ०.०३ 
आर., गट नं . ९ ७, क्षेत्र १ हे. ४४.१० आर + 
पो.ख. ० हे . ०३ आर. पैकी क्षेत्र ० हे. 
१० आर., गट नं . १६३, क्षेत्र २ हे. २६ 
आर. + पो.ख. ० हे . ०१ आर., गट नं . 
३१५ , क्षेत्र ० हे . ६७ आर. + पो.ख. ० हे . 
०१ आर., गट नं . ३४१/ २/ अ / २ , क्षेत्र ० हे. 
० ९ आर. ही स्थावर मालमत्ता श्री . मिननाथ 
लक्ष्मण देवाडे यांच्या हिश्श्यापुरती. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा जुन्नर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, ५ नोव्हेंबर २०१८ . 

मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक आर-६०१/ व.अ./१५६/ स्था.ज./ सं.सो.आढाव/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, अ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय, मंचर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. संजय सोपान आढाव , राहणार सिद्धिविनायक ट्रेडिंग कंपनी, गाळा 
नंबर ४३, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे-४११ ०३७. गावचा पत्ता मु. पो. लोणी, ता . आंबेगाव , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी 
लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा भोसरी यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज, सामान्य कर्ज रक्कम रुपये ५२,०८,७५५ अधिक दिनांक ५ ऑक्टोबर 
२०१७ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १४.५० टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु./ पैसे 


•• 


वसुली दाखला 
क्र . ४६०/२०१८ , 
दि . २८ मे २०१८ . 


०.०८ 


कर्जदार : कर्जदार 

मौजे लोणी, ता. आंबेगाव , जि . पुणे येथील 
श्री . संजय सोपान आढाव श्री . संजय सोपान आढाव, 

जमीन गट नं . ५ , क्षेत्र ० हे. ०७ आर. ०.१४ 
जामीनदार : राहणार सिद्धिविनायक ट्रेडिंग पैकी क्षेत्र ० हे . ०३.५० आर., गट नं . १६, 

०.५२ 
१. सौ. हौसाबाई सोपान आढाव, कंपनी, गाळ नं. ४३, मार्केट यार्ड, क्षेत्र ० हे. ३७ आर. पैकी क्षेत्र ० हे. ११ आर., ०.५ ९ 
२. श्री. सोपान मारुती आढाव , गुलटेकडी, पुणे -३७, 

गट नं . २३, क्षेत्र ० हे. ० ९ आर., गट नं . ३४ , ०.२३ 
३. श्री . ज्ञानेश्वर बबन बाळुज, गावचा पत्ता मु . पो . लोणी, क्षेत्र ० हे. ०८ आर ., गट नं . १०६७, क्षेत्र ० हे. ०.१४ 
४. श्री . दिनकर सीताराम ता . आंबेगाव, जि . पुणे . ०५ आर., गट नं . १०१२, क्षेत्र ० हे. २० आर. + 
सिनलकर. 

पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०६ आर. पैकी क्षेत्र ० हे . ०.३१ 
१० आर., गट नं . १०३७, क्षेत्र ५७ आर. + ०.४५ 
पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०४ आर. पैकी क्षेत्र ० हे. 
२८.५ आर. , गट नं . १०४२, क्षेत्र ० हे. ५० 
आर. पैकी क्षेत्र ० हे. २५ आर. ही सोपान 
मारुती आढाव यांच्या नावावरील तसेच 
हौसाबाई सोपान आढाव यांच्या नावावरील 
गट नं . ४, क्षेत्र ० हे. १४ आर., गट नं . १०६६, ०.३४ 
क्षेत्र ० हे . ३१ आर. , गट नं . १०८०, क्षेत्र ० हे. ०.९ ० 
१७ आर. + पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०१ आर. ही ०.२५ 
रजिस्टर गहाणखतानुसार तारण मालमत्ता. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा भोसरी यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , 

मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


पुणे, २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-६७७/ व.अ./ १५६/ स्था.ज./ प्र.र.गांजाळे/ २०१८. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी , नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. प्रशांत रवींद्र गांजाळे यांचे जामीनदार श्री . कैलास खंडू गाढवे, राहणार 
मु . पो . लाखनगाव , ता . आंबेगाव, जि. पुणे, गावचा पत्ता मु . पो . धामणी, ता. आंबेगाव, जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी 
लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज वाहनतारण कर्ज रक्कम रुपये ३ ९,९ ८१ अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१६ 
पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज , वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


७३ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर ./स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 
रु ./पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


१ 


१.४८ 


वसुली दाखला 

मौजे लाखनगाव, ता . आंबेगाव, जि . पुणे 
क्र . २८४/२०१६ , श्री . प्रशांत रवींद्र गांजाळे श्री . प्रशांत रवींद्र गांजाळे यांचे येथील जमीन गट नं . ११ ९, क्षेत्र १ हे . ०७ 
दि . २२ जून २०१६. जामीनदार : 

जामीनदार श्री . कैलास खंडू गाढवे, आर. + पो.ख. क्षेत्र ० हे. ० ९ आर. 
१. श्री . कैलास खंडू गाढवे, राहणार मु . पो. लाखनगाव, श्री . प्रशांत रवींद्र गांजाळे यांचे जामीनदार 
२. श्री . विकास विश्वनाथ थोरात. ता . आंबेगाव , जि . पुणे , श्री . कैलास खंडू गाढवे यांच्या नावावरील 

गावचा पत्ता मु . पो . धामणी, शेतजमीन 
ता . आंबेगाव, जि . पुणे. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १९ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आर-६७८ / व.अ./१५६/ स्था.ज./ प्र.र.गांजाळे / २०१८. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद, वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . प्रशांत रवींद्र गांजाळे, राहणार मु . पो . मंचर, ता . आंबेगाव, जि . पुणे 
यांचेकडील श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा मंचर यांच्या वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज वाहनतारण कर्ज 
रक्कम रुपये ३९, ९ ८१ अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे. आर/स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


०.४७ 


: 


०.८१ 


वसुली दाखला 

मौजे मंचर , ता . आंबेगाव, जि . पुणे येथील 
क्र . २८४/२०१६ , श्री . प्रशांत रवींद्र गांजाळे श्री . प्रशांत रवींद्र गांजाळे यांचे जमीन गट नं . ८३/१० , क्षेत्र ० हे. ०८ आर . + 
दि . २२ जून २०१६. जामीनदार 

आजोबा श्री . बजाबा भिनाजी पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०२ आर, गट नं . ९ ८ / ७, 
१. श्री. कैलास खंडू गाढवे, गांजाळे, मौजे मंचर , ता . आंबेगाव, क्षेत्र ० हे. ५ ९ आर. + पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०३ 
२. श्री. विकास विश्वनाथ थोरात. जि . पुणे. 

आर. पैकी क्षेत्र ० हे . १९.६७ आर . + पो.ख. 

हे . ०१ आर. ही स्थावर मालमत्तेवर 
श्री . प्रशांत रवींद्र गांजाळे यांच्या हिश्श्यापुरती 
व त्यांचे आजोबा श्री . बजाबा भिमाजी गांजाळे 
यांच्या नावावरील. 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा मंचर यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

ओ. आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., 
पुणे, १ ९ डिसेंबर २०१८. 

मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


वसुली 


क्रमांक आर-६८०/ व.अ./म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ रा.का.मोरे/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. राजू काशिनाथ मोरे यांचे जामीनदार श्री. साहेबराव धोंडू भोर , राहणार 
बी-५, पितृछाया हाउसिंग सोसायटी , पट्टीवाडी, मोहली व्हिलेज, साकीनाका, मुंबई-४०० ०७२ , गावचा पत्ता मु. पो . भोरवाडी, ता . आंबेगाव, जि . पुणे यांचेकडील 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. , वाशी, नवी मुंबई , शाखा वाशी यांचे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ३४,८४५ अधिक 
दिनांक १ ऑक्टोबर २००२ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १८ टक्के व्याज, वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


. 


०.०० 


०.०७ 


प्रमाणपत्राचा आदेश ज्या इसमाविरुद्ध स्थावर मालमत्तेचा जमीन क्षेत्रफळ हे. आर./स्थावर 

आकार 
क्रमांक व दिनांक दिला त्याचे नाव 

तपशील 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

कर्जदार : 

मौजे भोरवाडी येथील गट नं . २३/१ , क्षेत्र ४ हे. ९.६२ 
क्र . १०१ / २५ ९ २/ २००३, श्री . राजू काशिनाथ मोरे श्री . राजू काशिनाथ मोरे यांचे ३१ आर., गट नं . २४/४, क्षेत्र ० हे. २१ आर., ०.३० 
दि . २ ९ जानेवारी जामीनदार : 

जामीनदार श्री . साहेबराव धोंडू गट नं . २४/५, क्षेत्र १ हे. ०९ आर. + पो.ख. क्षेत्र १.६० 
२००३. १. श्री . साहेबराव धोंडू भोर , भोर , मु . पो . भोरवाडी, हे . ६१ आर., गट नं . २७/३४ , क्षेत्र ० हे . 
२. श्री. रामदास बबन कुदळे. ता . आंबेगाव , जि . पुणे. ०० आर. + पो.ख. क्षेत्र, ५ हे. ०० आर., 

०.१० 
गट नं . ३/ २/ यू, क्षेत्र ० हे. ०५ आर., गट नं . ३/ २/ र, 
क्षेत्र ० हे. ०४ आर., गट नं. ३/२/ ह, क्षेत्र ० हे. ०.०१ 
०१ आर., गट नं . ३/ ४/ ब, क्षेत्र ० हे. १० आर, ०.८४ 
गट नं . ३/ ६/ ब, क्षेत्र ० हे. २१ आर . + पो.ख. क्षेत्र ०.९ २ 
० हे. ०२ आर., गट नं . ४/१२, क्षेत्र ० हे. ६२ आर . + १.८१ 
पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०४ आर. , गट नं . ४/ ४२/ अ, ०.१२ 
क्षेत्र ० हे. ०५ आर. + पो.ख. क्षेत्र ० है . ०१ आर. , ०.११ 
गट नं . ४/ ४ ९, क्षेत्र ० हे. ०४ आर. ही 
श्री . साहेबराव धोंडू भोर यांच्या वैयक्तिक नावाने 

तसेच श्री . धोंडू नारायण भोर यांच्या नावावरील. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा वाशी यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

ओ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे , १ ९ डिसेंबर २०१८ . 

मंचर, तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 


शके १ ९ ४१ 


७५ 


आदेश 


प्रमाणपत्राचा 


रु ./पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


४.०० 


क्रमांक आर-८६०/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/स्था.ज./ रा.का.मोरे / २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर. काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. राजू काशिनाथ मोरे यांचे जामीनदार श्री. रामदास बबन कुदळे, राहणार 
महात्मा फुलेनगर , खोली नं. ४, चाळ नं . २६ , मानखुर्द, मुंबई -८६, गावचा पत्ता मु. पो . भावाडी, ता . आंबेगाव , जि . पुणे यांचेकडील श्री कुलस्वामी को 

ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई , शाखा वाशी यांचे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ३४,८४५ अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर 
२००२ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १८ टक्के व्याज , वसुली खर्च, आदेशिका खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
आदेश ज्या इसमाविरुद्ध स्थावर मालमत्तेचा जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर 

आकार 
क्रमांक व दिनांक दिला त्याचे नाव 

तपशील 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला 

मौजे भावडी येथील गट नं . ३३ ९ क्षेत्र ० हे. ११९ 
क्र . १०१ / २५ ९ २/ २००३, श्री. राजू काशिनाथ मोरे श्री . राजू काशिनाथ मोरे यांचे ३५ आर., गट नं . ३४० , क्षेत्र ० हे. ५२ आर . + 
दि . २९ जानेवारी जामीनदार : 

जामीनदार श्री . रामदास बबन पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०१ आर., गट नं . ३६८ , ३.५६ 
२००३. १. श्री . साहेबराव धोंडू भोर , कुदळे, मौजे मु . पो . भावडी, क्षेत्र १ हे. २५ आर. गट नं . ४०३, क्षेत्र १ हे . ३.८८ 
२. श्री . रामदास बबन कुदळे. ता . आंबेगाव, जि . पुणे. ५७ आर . + पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०८ आर. , ०.३७ 

गट नं . ४५३, क्षेत्र ० हे. १५ आर. + पो.ख. १५६ 
क्षेत्र ० हे. ०६ आर., गट नं . ४७५, क्षेत्र ० हे. 
४७ आर. ही श्री . रामदास बबन कुदळे यांच्या 

नावावरील. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा वाशी यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अ. आर. काशिद, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
पुणे, १९ डिसेंबर २०१८. 

मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे . 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ./ज्ञानदीप/ स्थावर जप्ती आ ./ ४७/ २०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा कागल यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक १०१/८/२०१८, दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ४,३७, ९२७ ( अक्षरी रुपये चार 
लाख सदतीस हजार नऊशे सत्तावीस फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री . राजेंद्र ऊर्फ राजू तुकाराम गोळे , राहणार मु . पो . सुर्ली, ता. कराड, जि . सातारा 
प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून 
व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, के. एस. खामकर, वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. 
तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


भूमापन 
गट/मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . 


पै . 


कर्जदार 

गावाचे नाव 
मिळकतदाराचे नाव 
श्री . मयुरेश सुरेश चौगुले मु. पो . कागल , 

ता . कागल, 
जि . कोल्हापूर . 


दिनांक 
१ ९ मार्च २०१८ . 


सिटी सर्व्हे नं . ३४३७ 


एकूण क्षेत्रापैकी श्री. मयुरेश सुरेश चौगुले 
यांच्या हिश्श्यामधील ३७.१८ चौ.मी. क्षेत्र . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आज अखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रुपये ४,३०,५०३ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी आज दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी दिला असे . 


के . एस . खामकर , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा कागल, 

तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर. 


कोल्हापूर , २१ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप /स्थावर जप्ती आ ./ ४६/२०१८.– ज्याअर्थी, चेअरमन , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा कराड यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक १०१ /१११७/२०० ९, दिनांक २० एप्रिल २०० ९ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ३६,५६६ (अक्षरी रुपये छत्तीस 
हजार पाचशे सहासष्ट फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. शब्बीर गुलाब सुतार , राहणार मु. पो . ११७- अ, रविवार पेट , कराड, ता . कराड, जि . सातारा प्रतिवादी 
यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री 
होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी , के. एस. खामकर, वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १७ जून २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. 
तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ 
आदेशाची 
तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन 
गट/मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


मु . पो . ११७- अ , 
रविवार पेठ, कराड , 


क्रमांक १११७, कर्जदार : श्री . शब्बीर 
दिनांक 

गुलाब सुतार , 
२० एप्रिल जामीनदार : श्री . नाजीम 
२०० ९ . 


सिटी सर्व्हे नं . ११७- अ एकूण क्षेत्रापैकी कर्जदार श्री . शब्बीर गुलाब 

सुतार , जामीनदार श्री . नाजीम बाबासाहेब 
सुतार यांच्या हिश्श्यामधील क्षेत्र. 


ता . कराड, 


बाबासाहेब सुतार . 


जि . सातारा . 


आज अखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रुपये १,२ ९, ४ ९ १ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी आज दिनांक १० जून २०१८ रोजी दिला असे. 


के . एस . खामकर , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा कराड, 

तालुका कराड, जिल्हा सातारा . 


सातारा , १० जून २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप /स्थावर जप्ती आ ./ ४७ /२०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा कराड यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक १०१/१५०/ २००९, दिनांक १७ सप्टेंबर २०० ९ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये २४,४२२ ( अक्षरी रुपये चोवीस 
हजार चारशे बावीस फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री. जगन्नाथ महादेव कांबळे, राहणार मु . पो. पोस्टल कॉलनी, कार्वे नाका, शनिवार पेठ , कराड, ता. 
कराड, जि . सातारा प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


शके 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 


१ ९ ४१ 


99 . 


त्याअर्थी, मी , के. एस. खामकर , वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १० जून २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरणकिंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . 
तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा / 
आदेशाची तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन 
गट/मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . 


पै 


क्रमांक १५० , 


: 


गट नं . ३३ ९/ १/ २ 


कर्जदार : श्री . जगन्नाथ 
दिनांक 

महादेव कांबळे . 
१७ सप्टेंबर २०० ९ . 


मु . पो . कराड, 
ता . कराड, 
जि . सातारा. 


एकूण क्षेत्रापैकी श्री . जगन्नाथ महादेव कांबळे 
यांच्या हिश्श्यामधील क्षेत्र . 


आज अखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रुपये ७७,४५२ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी आज दिनांक १० जून २०१८ रोजी दिला असे . 


के . एस . खामकर, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा कराड , 

तालुका कराड, जिल्हा सातारा. 


सातारा , १० जून २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./दि.स.शेटे / २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विजय नंदू शिरसट , वसुली अधिकारी, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , सौ. दिपाली सतिश शेटे व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि. पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २६,८ ९, ००० व रक्कम रुपये २३,५ ९,६४५ वर 
दिनांक १ जून २०१५ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे खानापूर, ता. भोर, जि . पुणे, गट क्रमांक ८१२ यांसी पोट खराबासह एकूण क्षेत्र ०० हे. २२.५ आर व त्यावरील बांधकाम 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, ४ ऑगस्ट २०१८ . 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जिल्हा पुणे . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/म.स.का.क.१५६/ स्था.ज. /शि.उ.भेगडे/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विजय नंदू शिरसट , वसुली अधिकारी, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. शिवाजी उत्तमराव भेगडे व त्यांचे जामीनदार सौ . 

अरुणा शिवाजी 
भेगडे यांचीमिळकत आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ४०,३२,१२२ 
व रक्कम रुपये २३,६४,८१७ वर दिनांक २६ जुलै २०१३ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे येथील गट नंबर १९ / २/ ३, प्लॉट नंबर १ मधील क्षेत्र ९ ०५.८० आर चौ.मी. व त्यावरील बांधकाम. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे , ८ ऑक्टोबर २०१८. 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/म.स.का.क .१५६/ स्था.ज. / यो.दि.गराडे/२०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विजय नंदू शिरसट , वसुली अधिकारी, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ मधील १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . योगेश दिगंबर गराडे व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,१३,२०० व रक्कम रुपये ५,७४,३२७ वर दिनांक 
१ मार्च २०१४ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


कृष्णराव 


गाव मौजे तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे येथील सिटी सर्व्हे नंबर ४२२३ यांसी क्षेत्र ७०.१ चौ.मी. व त्यावरील बांधकाम 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी , 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, ८ ऑक्टोबर २०१८ . 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


७ ९ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ ज्यो.नि.ढमाले/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट , वसुली 
अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, सौ. ज्योती नितीन ढमाले व मान्यता देणार श्री. नितीन भगवंत 
ढमाले यांची मिळकत आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १३, ९ ७,५०० 
व रक्कम रुपये १३, ९६, ९२५ वर दिनांक १ डिसेंबर २०१३ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ , जि . पुणे येथील सर्व्हे नंबर ४२७/१ (नवीन), ६७७ ( जुना), ४२५/२/१ ( नवीन ), ६७६- अ ( जुना), ४३०/२/१ ( नवीन ), 
६७९ ( जुना) या सर्व्हे नंबरमध्ये बांधलेल्या फ्लोरा सिटी मधील इमारत नंबर आर-२, पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर १०२ यांसी क्षेत्र ८२५.७१ चौ.मी. कार 
पार्किंगसह. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा- आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, ८ ऑक्टोबर २०१८ . 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ यो.दि.काळे/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट, वसुली अधिकारी, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. योगेश दिलीप काळे व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६३,४३८ व रक्कम रुपये ३५,७३३ वर दिनांक 
१ ऑगस्ट २०१५ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे येथील सिटी सर्व्हे नंबर ६९ २६ यांसी क्षेत्र ४९.६ चौ.मी. व त्यावरील बांधकाम. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदूशिरसट , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ. कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, ८ ऑक्टोबर २०१८ . 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे. 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज./ बा.ब.कारके /२०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विजय नंदू शिरसट , वसुली अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाळासाहेब बबन कारके व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील आ. कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १,५४,०७७ व रक्कम रुपये १,३३ ,९ ३० वर दिनांक 
१ नोव्हेंबर २०१४ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे उर्से, ता . मावळ, जि . पुणे येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ५३ ९ यांसी एकूण क्षेत्र ४८० चौ . फूट बांधकाम. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे , ८ ऑक्टोबर २०१८ 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क .१५६/ स्था.ज. /पो.खं.शेळके /२०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विजय नंदूशिरसट, वसुली 
अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . पोपट खंडू शेळके व मान्यता देणार श्री . महादू गणपत 
चव्हाण यांचेवर आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २,२०,०११ व रक्कम 
रुपये २,१४,९१२ वर दिनांक १ जानेवारी २०१७ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे चांदखेड , ता . मावळ , जि . पुणे येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ५१ यांसी एकूण क्षेत्र ८५२ चौ. फूट म्हणजेच ७९ .१८ चौ.मी. बांधकाम . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी , 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, ८ ऑक्टोबर २०१८ 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


८१ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./शि.उ.भेगडे/ २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विजय नंदू शिरसट, वसुली अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शिवाजी उत्तमराव भेगडे व जामीनदार सौ. अरुणा शिवाजी भेगडे 
यांची मिळकत आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्जरक्कम रुपये ४०,३२,१२२ व रक्कम 
रुपये २३,६४,८१७ वर दिनांक २६ जुलै २०१३ पासून पुढे १५ टक्के व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये 

नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


( १) गाव मौजे आंबळे, ता . मावळ , जि . पुणे येथील गट नंबर २७ मधील क्षेत्र ३ हे. ४७.७० आर व त्यावरील बांधकाम. 
( २) गाव मौजे आंबळे, ता . मावळ, जि . पुणे येथील गट नंबर १४४ मधील क्षेत्र ०.०५.१० आर पैकी हिश्श्यापुरते क्षेत्र व त्यावरील बांधकाम. 
( ३) गाव मौजे आंबळे, ता. मावळ, जि. पुणे येथील गट नंबर १७२ मधील क्षेत्र २ हे. २० आर व त्यावरील बांधकाम. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे , ८ ऑक्टोबर २०१८ 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/स्था.ज./हि.शां.आरोटे/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट , वसुली 
अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . हिरामण शांताराम आरोटे ( लवादी थकबाकीदार ) व त्यांचे 
जामीनदार यांचेकडील आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाखा कामशेत , ता . मावळ, जि . पुणे यांचेकर्ज रक्कम रुपये ६,५३,५९ ४ 
व रक्कम रुपये ४,००,००० वर दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


मान्यता देणार श्री . शांताराम मारुती आरोटे यांची गाव मौजे डोणे, ता . मावळ, जि . पुणे येथील गट नंबर २६० यांचे क्षेत्र ०८ हे. ८८ आर यांसी पो.ख. क्षेत्र 
०० हे. ५ ९ आर यांसी एकूण क्षेत्र ० ९ हे. ४७ आर यांसी क्षेत्र ०० हे. ३५.८ आर व त्यावरील बांधकाम. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, १६ ऑक्टोबर २०१८ 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जिल्हा पुणे. 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक विव / म.स.का.क .१५६/ स्था.ज./पो.धों.भोईरकर/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट, वसुली 
अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. पोपट धोंडू भोईरकर ( लवादी थकबाकीदार ) व त्यांचे 
जामीनदार यांचेकडील आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाखा कामशेत, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३ , ९ ३,०६९ 
व रक्कम रुपये ३,३ ९ , ३२८ वर दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


or 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे भोयरे, ता . मावळ, जि . पुणे येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर २०१ यावरील उत्तर , दक्षिण २४ फूट, पूर्व, पश्चिम ३० फूट आर.सी.सी. बांधकाम 
यांसी एकूण 

क्षेत्र चौ . 


७२० 


फूट हि मिळकत . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदूशिरसट, 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, १६ ऑक्टोबर २०१८ 

तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जिल्हा पुणे . 


आदेश 


क्रमांक विव / म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ सं.तु.पहाड / २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विजय नंदू शिरसट , वसुली अधिकारी, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. संतोष तुकाराम पहाड ( लवादी थकबाकीदार ) व त्यांचे जामीनदार 
यांचेकडील आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शाखा कामशेत, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,६६,४५६ व रक्कम 
रुपये ५,००,००० वर दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये 

टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


.० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे कांब्रे ना . मा ., ता . मावळ, जि . पुणे येथील गावठाणातील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर २४/१ यावरील २८ बाय १ ९.३ फुटाचे आर.सी.सी. बांधकाम 
यांसी 

एकूण क्षेत्र ५४० चौ . फूट व खुली जागा ७०० चौ. फूट हि मिळकत . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदूशिरसट , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, १६ ऑक्टोबर २०१८ 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


८३ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ दे.वि.भालेराव /२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विजय नंदू शिरसट , वसुली 
अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. देवानंद विलास भालेराव ( लवादी थकबाकीदार) व त्यांचे 
जामीनदार यांचेकडील आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाखा कामशेत, ता. मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २०,२८,६५२ 
व रक्कम रुपये १६,००,००० वर दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पासून पुढे १५ टक्के व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


or 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


गाव मौजे काले , ता . मावळ , जि . पुणे येथील गट नंबर ३४६ यांचे क्षेत्र ०० हे. २२.७० आर पैकी ०० हे . ०३ आर यावर बांधलेल्या ग्रामपंचायत मिळकत 
नंबर १९ ३ यामधील ७५ बाय ३० चे पोल्ट्री शेड एकूण क्षेत्र २२५० चौ . 

फूट . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विजय नंदू शिरसट, 

वसुली अधिकारी , 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, १६ ऑक्टोबर २०१८ 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे . 


आदेश 


क्रमांक विव / म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./वि.पो.ठाकर/ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय नंदू शिरसट, वसुली अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. विजय पोपट ठाकर ( लवादी थकबाकीदार) व त्यांचे जामीनदार 
यांचेकडील आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शाखा कामशेत, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,५६,९ २१ व रक्कम 
रुपये २,९ २,८०० वर दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे १५ टक्के व्याज, आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
गाव मौजे येळसे, ता. मावळ, जि. पुणे येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ९ ४ मधील बखळ जागा २० बाय १०० एकूण २००० चौ. फूट पैकी २० बाय ५० 
एकूण १००० चौ . फुटाचे बांधकाम. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव 
भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

विजय नंदूशिरसट , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा - आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, १६ ऑक्टोबर २०१८ 

तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जिल्हा पुणे. 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


१ 


क्रमांक -१०८/विव / वसुली/ दा.तु.दराडे/ स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा अजयश्री 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुरूम , ता. बारामती, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की, श्री. दादासो तुकाराम दराडे, राहणार बारामती जळोची, प्लॉट नंबर ६, जयश्री अपार्टमेंट नंबर १, ता . बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील 
अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुरूम, ता . बारामती , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १५,२२,८४८ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सेवा शुल्क व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारा खर्च वसूल घेऊन मिळण्यासाठी 
कर्जदार व त्यांची पत्नी सौ . सुवर्णा दादासो दराडे यांची गहाणखत लिहून दिलेली मौजे जळोची व मौजे सावळ, ता . बारामती, जि . पुणे येथील शेतजमीन 
व फ्लॅट मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या 
शेतजमिनीचेव फ्लॅट मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
व सदर आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


. 


गट क्र ./ 
मि.नं. 


हे . आर. 


आकार 
रु . पैसे 


हुकूतनामा क्रमांक 

व दिनांक 


१०१/ ७२ ९/८५० / 
२०१७, 
दि . ३१ मार्च २०१७. 


: 


मौजे जळोची, ता . बारामती, जि . पुणे येथील 
कर्जास गहाणखत तारण देणार व लिहून देणार 
श्री . दादासो तुकाराम दराडे व सौ. सुवर्णा 
दादासो दराडे यांची क्षेत्रावर मिळकत. 


• 
. 


•• 


मिळकत नं १६०७, गट नं . १८७/१/३ , पूर्वेस 

: फ्लॅट नं. १ 
फ्लॅट नं . ६ , जयश्री अपार्टमेंट , पश्चिमेस : पाकिंग पेस 
प्लॉट नं. १- अ चे २५०० चौ.फू. दक्षिणेस पार्किंग पेस 
आर.सी.सी. बांधकाम . 

उत्तरेस 

: पार्किंग पेस 
मौजे जळोची, गट नं. १८५/१८६, पूर्वेस : गट नं . १८७ 
फ्लॅट नं . ५६, क्षेत्र २२३.६४ चौ.मी. पश्चिमेस : प्लॉट नं. ५५ 
मिळकत . 

दक्षिणेस ६ मी . रुंदीचा रस्ता 

उत्तरेस : प्लॉट नं . ४६ . 
१८३ 

५६ ३० 

पूर्वेस : याच गटापैकी अजीज 

शेख यांचे क्षेत्र. 
पश्चिमेस : गट नं . १८३ पैकी 

दत्तात्रय व हरिदास 


•• 


मौजे सावळ, ता . बारामती, जि . पुणे येथील 
श्री . दादासो तुकाराम दराडे यांची जमीन 
मिळकत क्षेत्र . 


धुमाळ यांचे क्षेत्र. 


: 


दक्षिणेस : कन्हेरी शीव, 

गट नं . १८४, १८५ . 
उत्तरेस 

: गट नं . १८३ पैकी 

शहाजी आवळे यांचे 
क्षेत्र. 


१८३ 


० 


३० 


३० 


५ ९ 


सरकारी मूळ 


•• 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


रेकॉर्डप्रमाणे. 


•. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या प्लॉट व शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


गौतम एल . गायकवाड, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा- अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

मुरूम , ता . बारामती , जिल्हा पुणे. 


पुणे, २४ ऑगस्ट २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


८५ 


७ 


आदेश 
क्रमांक -१०८ /विवआवसुली/ बा.ज.भंडलकर/ स्था.मा.ज./ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा 
अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुरूम, ता . बारामती , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. बाळासो जगन्नाथ भंडलकर , राहणार मुरूम , ता . बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , मुरूम , ता . बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १३,८५२ अधिक दिनांक २० मार्च २००४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ 
टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सेवा शुल्क व दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च कर्जदार यांचे वडील श्री . जगन्नाथ निवृत्ती भंडलकर यांचा 
इकरार पत्र लिहून दिलेली मौजे मुरूम , ता . बारामती, जि . पुणे येथील शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास व सदर आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट अ 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा 

क्षेत्र 

चतु: सीमा 
मि.नं. 

पैसे 
व दिनांक 
१०१/२८/२००५ मौजे मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे येथील कर्जास ६६५ 

३२ पूर्वेस 
दि . २१ जुलै २००५. इकरार द्वारे तारण दिलेली श्री . जगन्नाथ निवृत्ती 

पश्चिमेस 
भंडलकर यांची शेतजमीन क्षेत्र. 

दक्षिणेस रेकॉर्डप्रमाणे 


गट क्र ./ 


आकार 


हुकूतनामा क्रमांक 


हे . आर . 


रु . 


सरकारी मूळ 


• 
• 


: 


उत्तरेस J 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुरूम, ता. बारामती , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

गौतम एल . गायकवाड, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, २४ ऑगस्ट २०१८ . 

मुरूम , ता. बारामती, जिल्हा पुणे. 


१ 


आदेश 
क्रमांक -१०८ /विव / वसुली/ सं.आ.जगताप/ स्था.मा.ज./२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा अजयश्री 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुरूम, ता. बारामती, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की, श्री . संजय आनंदराव जगताप , राहणार माळेगाव , ता . बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३,८४,६५१ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के 
दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सेवा शुल्क व दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च कर्जदार यांनी गहाणखत लिहून दिलेली यांची मौजे ग्रामपंचायत 
पवईमाळ, ता . बारामती, जि . पुणे येथील शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास व सदर आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट अ 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 

क्षेत्र 

चतु: सीमा 

मि.नं. 
व दिनांक 
१०१/७७४४/८५२ मौजे ग्रामपंचायत पवईमाळ , ता. बारामती, 

२५ पूर्वेस : इरिगेशन चारी 
२०१७. जि . पुणे येथील कर्जास गहाणखत तारण देणार 

पश्चिमेस : पवईमाळ माळेगाव 
दि . ३१ मार्च २०१७. व लिहून देणार श्री . संजय आनंदराव जगताप 
यांची शेतजमीन मिळकत क्षेत्र. 

दक्षिणेस : पणदरे ते सांगवी रस्ता 
उत्तरेस : गट नं . ९ चे उर्वरित 

क्षेत्र. 


गट क्र ./ 


आकार 


हुकूतनामा क्रमांक 


हे . आर . 


रु . पैसे 


or 


० ८७ 


६ 


• 
• 


रस्ता. 


: 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


गौतम एल. गायकवाड, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा- अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

मुरूम, ता . बारामती, जिल्हा पुणे . 


पुणे, २४ ऑगस्ट २०१८. 


आदेश 


क्रमांक -६२/विव / वसुली/ अ.वि.चव्हाण/ स्था.मा.ज./२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा अजयश्री 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुरूम, ता. बारामती, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . अनिल विठ्ठल चव्हाण, राहणार मुरूम, ता . बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
मुरूम , ता. बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ६,२२, ९ ५५ अधिक दिनांक ३१ मार्च २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज शासकीय दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च घेऊन मिळण्यासाठी कर्जदार श्री . नितीन विठ्ठल चव्हाण, सहकर्जदार तथा गहाणखत लिहून 
दिलेली मौजे मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे येथील शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास व सदर आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा 


क्षेत्र 


आकार 


चतु: सीमा 


हुकूतनामा क्रमांक 

व दिनांक 


गट क्र . / 
मि.नं. 
गट नं . 


हे . आर . 


रु . पैसे 


से 


० ७६ 


८ 


: 


: 


१०१/ ७२५ /८५१/ मौजे मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे येथील कर्जास ६६८ 
२०१७. 

गहाणखत तारण देणार व लिहून देणार 
दि . ३१ मार्च २०१७. श्री . अनिल विठ्ठल चव्हाण यांच्या मालकीची 

शेतजमीन. 


पूर्वेस नीरा नदी 
पश्चिमेस : श्री . माणिक आण्णा 

चव्हाण यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : चंद्रकांत एकनाथ कदम 

यांची मिळकत. 
उत्तरेस : श्री . अशोक शंकर 

कदम यांची मिळकत . 


•. 


४६६ 


० ४० 


१ 


५६ 


•. 


: 


पूर्वेस श्री . बाळकृष्णा पांडूरंग 

कुंजीर यांची मिळकत . 
पश्चिमेस : बाळासो आण्णासो 

चव्हाण यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : नीरा नदी. 
उत्तरेस : सरकारी गावरान . 


: 


४७३ 


० ७७ 


२ 


०६ 


: 


: 


पूर्वेस नीरा नदी. 
पश्चिमेस : गट नं . ४७८ , 

जु.ग.नं. १७० ९. 
दक्षिणेस : गट नं . ४७२, 

जु.ग.नं. १७११. 
उत्तरेस : गट नं . ४७४ , 

जु.ग.नं. १७०७. 


१ ९ ४१ 


८७ 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

गौतम एल . गायकवाड, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- नीरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, ३ जुलै २०१८ . 

नीरा , ता. पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 
क्रमांक-६२/विव / वसुली/ कै.स.तावरे / स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा अजयश्री 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुरूम, ता. बारामती, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री. कैलास सर्जेराव तावरे, राहणार मोरगाव ता. बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १०, ९ ८,०२१ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज शासकीय सेवा शुल्क व दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च कर्जदार यांनी गहाणखत लिहून दिलेली मौजे मोरगाव, ता . बारामती, 
जि . पुणे घर , इमारत व मौजे बाबुर्डी, ता . बारामती, जि . पुणे येथील शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या घर , इमारत व शेतजमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास व सदर आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट अ 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा 

क्षेत्र 

चतु : सीमा 

मि.नं. 
व दिनांक 

मिळकतीचे वर्णन 
१०१/२८८८६/२०१६ मौजे मोरगाव, ता. बारामती, जि . पुणे येथील ८६५ दगड, वीट , सिमेंट बांधकाम पूर्वेस मि . नं . ६७८ पैकी 
दि . २१ जानेवारी कर्जास गहाणखत तारण दिलेली श्री . कैलास 

पू.प. ५०, द.उ. X ३३ फूट अर्जुन गणपत तावरे यांची मिळकत. 
२०१७. सर्जेराव तावरे यांची घर, इमारत मिळकत . 

आर.सी.सी. बांधकाम पश्चिमेस : मि . नं . ६७१ 
१६५० चौ.फूट इमारत . दक्षिणेस : मि . नं . ६७८ पैकी 

अर्जुन गणपत तावरे यांची मिळकत. 
उत्तरेस : मि . नं . ६७८ पैकी 
रामचंद्र श्रीपती तावरे यांची 
मिळकत. 


गट क्र ./ 


आकार 


हुकूतनामा क्रमांक 


गट नं . 


•• 


•• 


: 


: 


गट नं . 


हे . आर . 


रु . पैसे 


: 


मौजे मौजे बाबुर्डी, ता. बारामती, जि . पुणे येथील ३३७ 

१४ 

३७ पूर्वेस : गट नं . ३३६ 
शेतजमीन क्षेत्र . 

पश्चिमेस : गट नं . ३३८ 
दक्षिणेस : गट नं . ३३५ 

उत्तरेस : गट नं . ३५२, ३५३ 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

गौतम एल . गायकवाड, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, ३ जुलै २०१८ . 

मुरूम, ता . बारामती , जिल्हा पुणे. 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक-६२/विवअ/ वसुली/ इं.सं.भोसले/ स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा अजयश्री 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुरूम, ता . बारामती , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . इंद्रजित संजीव भोसले, राहणार वाणेवाडी, ता. बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,१ ९, २८३ अधिक दिनांक १ संप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज शासकीय व दावा खर्चाच्या व वसुलीसाठी कर्जदाराच्या आजी अंजनाबाई गजानन भोसले यांनी इकरार पत्र लिहून दिलेली मौजे वाणेवाडी , 
ता . बारामती, जि . पुणे येथील शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास व सदर आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 


क्षेत्र 


आकार 


चतु: सीमा 


गट क्र . / 
मि.नं. 


हुकूतनामा क्रमांक 

व दिनांक 


हे . आर . 


रु . पैसे 


१०१/ ७३० /८६१/ 


४६० 


२ ८ ९ 


मौजे वाणेवाडी, ता. बारामती , जि . पुणे येथील 
कर्जास इकरार पत्राने तारण दिलेली अंजनाबाई 
गजानन भोसले यांची शेतजमीन क्षेत्र, 


२०१७. 
दि . ३१ मार्च २०१७. 


सरकारी मूळ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


रेकॉर्डप्रमाणे. 


•• 


•• 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


गौतम एल . गायकवाड, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा- अजयश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

मुरूम, ता . बारामती, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ३ जुलै २०१८. 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/१५६/ ३२/१/ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , ता. हवेली, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, 
श्रीमती उज्ज्वला बाळासो कुतवळ व इतर यांचेकडील कर्ज रुपये १,५७,७२३ अधिक दिनांक ६ जून २०१६ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे 
व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी तारण दिलेली श्रीमती देवईबाई सखाराम कुतवळ, पंढरीनाथ सखाराम कुतवळ, दिलीप सखाराम कुतवळ , 
उज्ज्वला बाळासो कुतवळ, विकास बाळासो कुतवळ , सोनाली बाळासो कुतवळ ( अपाक), नीता बाळासो कुतवळ ( अपाक) आई श्रीमती उज्ज्वला बाळासो 
कुतवळ यांचेहिश्श्याचे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही, कसलाही करार , गहाण, लीन , ताबा, खरेदी , खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , ता. 
हवेली, जि . पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 


( ३) ९ ८ ( अ) खालील वसुली सर्टिफिकेट क्रमांक २३/२०१६, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६. 


( ४ ) ज्यांच्याविरुद्ध ९ ८ ( ओ) चे वसुली सर्टिफिकेट आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २० - २६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


८ ९ 


( १) श्रीमती उज्ज्वला बाळासो कुतवळ 
(२ ) कै. बाळासो सखाराम कुतवळ तर्फे वारस 
(१ ) श्रीमती उज्ज्वला बाळासो कुतवळ, ( २) विकास बाळासो कुतवळ, (३) सोनाली बाळासो कुतवळ, ( ४ ) नीता बाळासो कुतवळ, ( ५ ) श्रीमती 

उज्ज्वला बाळासो कुतवळ 
( ३) कै . सखाराम खंडू कुतळव तर्फे वारस 
( १) श्रीमती देवईबाई सखाराम कुतवळ, (२ ) श्री. पंढरीनाथ सखाराम कुतवळ, ( ३) श्री. दिलीप सखाराम कुतवळ , ( ४ ) श्रीमती उज्ज्वला बाळासो 

कुतवळ, (५ ) विकास बाळासो कुतवळ, (६ ) सोनाली बाळासो कुतवळ ( अपाक ), ( ७ ) नीता बाळासो कुतवळ ( अपाक ) श्रीमती उज्ज्वला 


बाळासो कुतवळ . 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे कुतवळवाडी, ता. बारामती, जि. पुणे येथील गट नंबर ५९ २ यांसी क्षेत्र ००५.८३ आर अधिक पो.ख. ०० हे. २५ आर एकूण क्षेत्र ०६ हे. ०८ 
आर यापैकी श्रीमती देवईबाई सखाराम कुतवळ, पंढरीनाथ सखाराम कुतवळ, दिलीप सखाराम कुतवळ, उज्ज्वला बाळासो कुतवळ, विकास बाळासो कुतवळ , 
सोनाली बाळासो कुतवळ ( अपाक), नीता बाळासो कुतवळ ( अपाक), आई श्रीमती उज्ज्वला बाळासो कुतवळ यांचेहिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे. ४८.५ आर शेतजमीन 
मिळकत . 


यांसी चतु: सीमा पूर्वेस -- ओढा , दक्षिणेस-- श्री . संभाजी तुकाराम कुतवळ यांची मिळकत , पश्चिमेस --कॅनॉल, उत्तरेस -- सौ. नलिनी संतोष कुतवळ यांची 
मिळकत. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, पुणे 

द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, १५ मार्च २०१८ . 

उरुळी कांचन, ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/१५६/ १९/ २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि. पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . पराग खंडेराव चांदगुडे (ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रुपये ६,८२,१०३ अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे 
व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी तारण दिलेली श्री . खंडू कोंडीबा चांदगुडे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही, कसलाही करार , गहाण, लीन , ताबा, 
खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि . पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 


( २ ) १०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक १०१ /२० ९ ३/९ ४/२०१८, दिनांक १० एप्रिल २०१८. 


(३ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १) चे वसुली दाखला आहे. 
( १ ) श्री . पराग खंडेराव चांदगुडे, ( २ ) खंडेराव कोंडीबा चांदगुडे, ( ३) श्री. महादेव कांतीलाल चव्हाण, ( ४ ) श्री . हरिभाऊ दिनकर चांदगुडे, 
( ५ ) श्री . ज्ञानेश पोपटराव कुतवळ . 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
मौजे दंडवाडी , ता . बारामती, जि . पुणे येथील गट नंबर १८८ यांसी क्षेत्र ०२. हे. ८४ आर अधिक पो.ख. ०० हे. ०६ आर मिळून एकूण क्षेत्र ०२ 
हे. ९० आर यापैकी श्री. खंडू कोंडीबा चांदगुडे यांचे मालकीचे क्षेत्र ०० हे. ९ ४.६६ आर अधिक पो.ख. ०० हे. ०२ आर मिळून एकूण क्षेत्र ०० हे. ९ ६.६६ 
आर शेतजमीन मिळकत. 


यांसी चतु: सीमा पूर्वेस --कॅनॉल व फॉरेस्ट, दक्षिणेस-- श्री. ज्ञानदेव मारुती चांदगुडे यांची मिळकत, पश्चिमेस-- श्री . मोहन किसन चांदगुडे यांची मिळकत , 
उत्तरेस -- श्री. शरद सखाराम चांदगुडे यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जून २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, पुणे 

द्वारा- डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २५ जून २०१८ . 

उरुळी कांचन , ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 


आदेश 
क्रमांक - आरओ/ १५६/ २१ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे ४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री. सुभाष विठ्ठल देशमुख यांचेकडील कर्ज रुपये १०,०९,२४१ अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे 
व्याज, सरचार्ज व इतर वसुलीसाठी श्री. सुभाष विठ्ठल देशमुख यांनी कर्जास रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली मौजे खुटबाव, ता. दौंड , जि . पुणे येथील 
गट नंबर ४१५ एकूण क्षेत्र ०५ हे. ४८ आर पैकी त्यांचे नावावरील ०० हे . ३७ आर शेतजमीन मिळकत हि स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात 
आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही, कसलाही करार, गहाण , लीन, ताबा, खरेदी , खाजगी हस्तांतरण, 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( २) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ८८५ /९९ ५ / २०१६, दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ . 
( ३ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ (१) चा वसुली दाखला आहे. 
( १) श्री. सुभाष विठ्ठल देशमुख, ( २) सौ. कावेरी सुभाष देशमुख , ( ३) श्री . राजाराम देवराम थोरात ( ४ ) श्री. रामदास वसंत थोरात . 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
मौजे खुटबाव , ता . दौंड, जि . पुणे येथील गट नंबर ४१५ एकूण क्षेत्र ०५ हे. ४८ आर पैकी त्यांचे नावावरील ०० हे. ३७ आर शेतजमीन मिळकत . 
यांसी चतु : सीमा पूर्वेस -- फॉरेस्ट, दक्षिणेस -- गट नंबर ४१५ पैकी उर्वरित मिळकत, पश्चिमेस-- श्री . खटावकर यांची मिळकत, उत्तरेस -- यवत - खुटबाव 


रस्ता. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, पुणे 

द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, ५ जुलै २०१८ . 

उरुळी कांचन , ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


९ १ 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/१५६/२२/२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे ४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री . सोनल रंगनाथ दौंडकर (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये १५,४८,४०५ अधिक दिनांक १ जून २०१८ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर वसुलीसाठी तारण दिलेली श्री. सोनल रंगनाथ दौंडकर यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही, कसलाही करार, गहाण , 
लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ. मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( २ ) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/६४८/८२२/२०१८ , दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ . 
( ३) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १) चा वसुली दाखला आहे. 
(१ ) श्री . सोनल रंगनाथ दौंडकर, ( २ ) श्री . विशाल जयसिंग सोनवणे, ( ३ ) श्री . संतोष मच्छिद्र काळे, ( ४ ) श्री. हर्षल विलास गदादे. 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे करंजावणे, ता. शिरूर , जि . पुणे येथील गट नंबर १२- ब यांसी क्षेत्र ०७ हे . ९ ६ आर अधिक पो.ख. ०० हे. ७२ आर . एकूण क्षेत्र ०८ हे. ६८ 
आर यापैकी दक्षिण बाजूची श्री . सोनल रंगनाथ दौंडकर यांचे मालकीचे क्षेत्र ०१ हे. १३ आर. अधिक पो.ख. ०० हे. १२ आर एकूण क्षेत्र ०१ हे. २५ आर 
शेतजमीन मिळकत . 

यांसी चतु : सीमा पूर्वेस -- ओढा , दक्षिणेस-- गट नंबर १३ , पश्चिमेस-- गट नंबर ११, उत्तरेस -- गट नंबर १२ - अ, ४ ९ २,४९ ३. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, पुणे 

द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २४ सप्टेंबर २०१८ . 

उरुळी कांचन, ता . हवेली, जिल्हा पुणे . 


आदेश 


१ 


क्रमांक - आरओ/१५६/ २५ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे ४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री. शंकर बाळू ऊर्फ बाळासो कोठावळे यांचेकडील कर्ज रुपये ३,४३,१४४ अधिक दिनांक १ मे २०१८ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज, आदेशिकेचा खर्च व इतर वसुलीसाठी तारण दिलेली सौ. मंजुळाबाई शंकर कोठावळे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही, कसलाही करार , गहाण , 
लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( २ ) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१६६/४८७/२०१८, दिनांक १० जुलै २०१८. 
( ३ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ (१ ) चा वसुली दाखला आहे. 
( १) श्री . शंकर बाळू ऊर्फ बाळासो कोठावळे, ( २) श्री . सुभाष रामचंद्र दंडवते , ( ३) श्री . अशोक लहु कोठावळे, ( ४ ) सौ . मंजुळा शंकर कोठावळे. 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


स्थावर मिळकतीचेवर्णन 


मौजे लाखेवाडी, ता . शिरूर, जि . पुणे येथील गट नंबर ३६० यांसी क्षेत्र ०० हे. १९ आर , सौ . मंजुळाबाई शंकर कोठावळे यांचे गावावरील शेतजमीन 
मिळकत यांसी आकार रुपये ००.१७ पैसे. 


यांसी चतु:सीमा पुढीलप्रमाणे पूर्वेस--गट नंबर ३६०, दक्षिणेस -- गट नंबर ३६०, पश्चिमेस-- गट नंबर ३६१ , उत्तरेस--गट नंबर ३६०. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


सुनील आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, पुणे 
द्वारा- डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 

उरुळी कांचन, ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/१५६/ ३० /२०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि . पुणे ४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की, सौ. संगीता बन्सीलाल साळुके (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये ११,६ ९,८५६ अधिक दिनांक १ जून २०१८ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज, आदेशिकेचा खर्च व इतर वसुलीसाठी श्री. बन्सीलाल निवृत्ती साळुके व सौ . संगीता बन्सीलाल साळुके यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही, 
कसलाही करार , गहाण, लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल 
तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक 
ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


(२) १०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ७६८/ ९९ ७/ २०१८, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ . 
(३ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ (१) चा वसुली दाखला आहे. 

( १ ) सौ. संगीता बन्सीलाल साळुके , (२) श्री . बन्सीलाल निवृत्ती साळुके, ( ३ ) श्री. शाम किसन आडुळकर , ( ४ ) श्री . किसन सीताराम पठेर , 
( ५ ) श्री . प्रशांत हरिभाऊ धावारे . 


स्थावरमिळकतीचे वर्णन 


यांसी चतुः 


मौजे किरकटवाडी, ता . हवेली, जि . पुणे येथील गट नंबर १०७, यांसी क्षेत्र ०३ हे. १० आर अधिक पो.ख. ०० हे. १२ आर मिळूण एकूण क्षेत्र ०३ 
हे . २२ आर यापैकी श्री. बन्सीलाल निवृत्ती साळुके व सौ . संगीता बन्सीलाल साळुके यांचे मालकीची ०० हे. ०१ आर जागा व त्यावरील बांधकाम पूर्व 
पश्चिम २८ चौ.फू. बाय दक्षिण - उत्तर २३ चौ.फू. असे एकूण ६४४ चौ.फू. निवासी बांधकाम यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ०३८८. 

: सीमा पूर्वेस -- श्री. ठाकूर यांचे उर्वरित क्षेत्र, दक्षिणेस-- श्री . अंकुश दळवी यांची मिळकत, पश्चिमेस -- रस्ता व श्री . चव्हाण यांची मिळकत , 
उत्तरेस-- श्री . बाळू गोपीनाथ राठोड यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


९ ३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, पुणे 

द्वारा- डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, १७ डिसेंबर २०१८ . 

उरुळी कांचन , ता. हवेली, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक- आरओ/१५६/ २८/२०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चेनियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी , पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि . पुणे ४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की, श्री. दिपक माणिकराव पाटील (ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रुपये २२,९ ७,००३ अधिक दिनांक १ जून २०१८ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर वसुलीसाठी श्री. दिपक माणिकराव पाटील यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण, लीन , ताबा, 
खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


( २ ) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/३५४/ ४ ९ २/ २०१८ , दिनांक १० जुलै २०१८ . 
( ३) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १) चा वसुली दाखला आहे. 
(१) श्री . दिपक माणिकराव पाटील, (२) सौ . योगिता दिपक पाटील, ( ३) श्री . विक्रम त्र्यंबक पवार , ( ४ ) श्री . रोहिदास बाळू गोरड. 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे धायरी , ता. हवेली, जि . पुणे येथील सर्व्हे नंबर ४१, हिस्सा नंबर ३ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे. १४ आर यापैकी दिपक माणिकराव पाटील यांचे 
मालकीचे क्षेत्र ०० हे. ०१.५ आर जागा व त्यावरील आर.सी.सी. बांधकाम , तळमजला क्षेत्रफळ ८५४ चौ . फूट व्यावसायिक वापर, पहिला मजला ९ ५६ चौ . 
फूट, दुसरा मजला ९५६ चौ.फूट, तिसरा मजला ९ ५६ चौ . फूट, नवीन आर.सी.सी. बांधकाम एकूण क्षेत्र ३७२२ चौ . फूट शौचालयासह यांसी ग्रामपंचायत 
मिळकत नंबर ६ / २ ९ ० . 

यांसी चतु: सीमा पूर्वेस -- श्री . राहुल पोकळे यांची मिळकत , दक्षिणेस-- श्री . काकतकर यांची मिळकत , पश्चिमेस -- १० फुटी रस्ता व श्री . कामठे यांची 
मिळकत, उत्तरेस -- श्री . विठ्ठल सावंत यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


सुनील आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, पुणे 
द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळी कांचन, ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १७ डिसेंबर २०१८. 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/१५६/ २६ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चेनियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे ४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


देतो की, श्री . रोहिदास दत्तात्रय मते (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये १४,२ ९, ४४६ अधिक दिनांक १ जून २०१८ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज, आदेशिकेचा खर्च व इतर वसुलीसाठी श्री . रोहिदास दत्तात्रय मते यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही , कसलाही करार, गहाण, लीन , ताबा, 
खरेदी , खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( २ ) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ७६०/९ ८ ९/ २०१८ , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ . 
( ३) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १) चा वसुली दाखला आहे. 
( १) श्री. रोहिदास दत्तात्रय मते , ( २) श्री. दशरथ रघुनाथ कटके , ( ३) श्री . सत्यवान दत्तात्रय मते . 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे हिंगणे खुर्द, ता. हवेली, जि . पुणे येथील सर्व्हे नंबर १४/३ ते ३१/६ यांसी क्षेत्र ०० हे . ०२ आर अधिक पो.ख. ०० हे . ०१ आरमिळून एकूण 
क्षेत्र ०० हे. ०३ आर क्षेत्र श्री. रोहिदास दत्तात्रय मते यांचे मालकीची जागा व त्यावरील आर.सी.सी. बांधकामातील सिंहगड निवास हि तीन मजली इमारत 
यामध्ये तळमजल्याचे क्षेत्रफळ २३१० चौ. फूट व पहिला मजला यांसी क्षेत्रफळ २४७५ चौ. फूट व दुसरा मजला यांसी क्षेत्रफळ २४७५ चौ. फूट. परंतु 
सदर इमारतीमधील तळमजल्यवरील दुकान क्रमांक ४ यांसी क्षेत्रफळ २९ ३.७५ चौ. फूट वगळून यांसी पुणे महानगरपालिका मिळकत नंबर ओ/ सी/२१ / 
०२१२२००१ व सदर मिळकतीवरील सर्व प्रकारचे बांधकाम. 

यांसी चतु : सीमा पूर्वेस -- सर्वे नंबर १४/३/१२, श्री. बैरागी यांची मिळकत, दक्षिणेस -- सर्व्हे नंबर १४ चा हिस्सा नंबर ३/८ , श्री. हगवणे यांची मिळकत, 
पश्चिमेस -- सार्वजनिक रस्ता व कॅनॉल लगतची मिळकत , उत्तरेस -- सर्व्हे नंबर १४ चा हिस्सा नंबर ३/५, श्री. चरवड यांची मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी, पुणे 

द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, १७ डिसेंबर २०१८. 

उरुळी कांचन, ता, हवेली, जिल्हा पुणे, 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/१५६/ २०/ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी , पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि. पुणे ४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री. नामदेव राजाराम ताकवणे (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये ३९,१८,५४२ अधिक दिनांक १ जुलै २०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च व इतर वसुलीसाठी रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली श्री. नामदेव राजाराम ताकवणे यांच्या नावावरील खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही, कसलाही करार , गहाण, लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले 
असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , 
निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( २) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक १०१/११३५/१५७६/२०१७, दिनांक २६ डिसेंबर २०१७. 
( ३) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १) चा वसुली दाखला आहे. 

( १) श्री. नामदेव राजाराम ताकवणे, (२) सौ . सीमा नामदेव ताकवणे ऊर्फ सीमा बाळासाहेब ढमे, ( ३) श्रीमती चंद्रकला साहेबराव काटे ऊर्फ वसुंधरा 
आबासो ताकवणे, ( ४ ) श्री . सुहास तुकाराम शितोळे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके 


१ ९ ४१ 


९ ५ 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे दापोडी , ता . दौंड, जि . पुणे येथील खालील मिळकत. 
( अ) गट नंबर २९ ४ , क्षेत्र ०० हे. ३७ आर श्री. नामदेव राजाराम ताकवणे यांचे मालकीची संपूर्ण मिळकत. 
( ब) गट नंबर २९ ७, क्षेत्र ०० हे. २४ आर हि सौ . सीमा नामदेव ताकवणे यांची संपूर्ण मिकत . 
( क ) गट नंबर २ ९ ८ , क्षेत्र हे . १८ आर यापैकी सौ . सीमा नामदेव ताकवणे यांची हिश्श्याची ०० हे . ०६ आर हि संपूर्ण मिळकत . 

यांसी एकत्रित चतु: सीमा खालीलप्रमाणे पूर्वेस -- ओढा व श्री. किसन तांबेयांची मिळकत , दक्षिणेस -- ओढा, पश्चिमेस -- श्री. खताळ व तांबे यांचीमिळक्त, 
उत्तरेस -- केडगाव व नानगाव रस्ता व तांबे यांची मिळकत . 


०० 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर , 

वसुली अधिकारी, पुणे 
द्वारा- डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळी कांचन, ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ५ जुलै २०१८ . 


आदेश 


१ 


क्रमांक-विव / वसुली/ पं.बा.साबळे/ स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्री हनुमान 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, ता. हवेली, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की, श्री . पंडीत बाबुराव साबळे, राहणार वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,८५,५४८ अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के 
दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सेवा शुल्क व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी यांची व त्यांची पत्नी सौ . सुरेखा पंडीत साबळे, मौजे 
वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे घर मिळकत व शेतजमीन मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमीन 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा 


गट क्र . / 


क्षेत्र 


सर्व्हे क्र . 


हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


हे . आर . 


रु . 


पै . 


. 


१०१/ ९ ५८ / ९ २२/ २०१५ 
दि . ३० मार्च २०१५. 


३८४ मधील एकूण क्षेत्र, हे. ५५ आर 
क्षेत्रापैकी सौ . सुरेखा पंडीत साबळे यांचे 
हिश्श्याचे २७.५ आर क्षेत्र. 


मौजे वडकी येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ९ ०३ मधील बांधकाम ६७ फूट 
बाय २७ फूट तळघर/ वरचा मजला पैकी १४ फूट बाय ८ फूट जीना दुमजली 
२२ फूट बाय ३८ फूट, १५ फूट बाय ३८ फूट दुकान , दगड, वीट, बाळू , 
सिमेंट बांधकाम, छप्पर आर.सी.सी. २२६७ चौ.फूट व्यावसायिक, २५३३ चौ.फूट 
निवासी शौचालयासह लिहून देणार पंडीत बाबुराव साबळे व सौ. सुरेखा पंडीत 
साबळे यांचेहिश्श्याचे घर मिळकत . 


९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, ता. हवेली, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या घरमिळकतीची व शेतजमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे , २६ जुलै २०१८ . 

वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


१ 


क्रमांक-विवअ/ वसुली/ सौ.सु.पं.साबळे / स्था.मा.ज. / २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्री हनुमान 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, ता. हवेली, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , सौ. सुरेखा पंडीत साबळे, राहणार वडकी नाला, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,८५,२४८ अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
१५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सेवा शुल्क व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी यांची व त्यांचे पती श्री. पंडीत बाबुराव साबळे, 
मौजे वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे घर मिळकत व शेतजमीन मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या घर मिळकतीचे व शेतजमीन/ 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा 


गट क्र . / 


क्षेत्र 


सर्व्हे क्र . 


हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


हे . आर . 


रु . 


पै. 


१०१/९ ८ ९ / ९ १३ / २०१५ 
दि . ३० मार्च २०१५ . 


३८४ मधील एकूण क्षेत्र, ० हे . ५५ आर 
क्षेत्रापैकी सौ . सुरेखा पंडीत साबळे यांचे 
हिश्श्याचे २७.५ आर क्षेत्र . 


मौजे वडकी येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ९ ०३ मधील बांधकाम ६७ फूट 
बाय २७ फूट तळघर/ वरचा मजला पैकी १४ फूट बाय ८ फूट जीना दुमजली 
२२ फूट बाय ३८ फूट, १५ फूट बाय ३८ फूट दुकान, दगड, वीट , बाळू , 
सिमेंट बांधकाम , छप्पर आर.सी.सी. २२६७ चौ.फूट व्यावसायिक, २५३३ चौ.फूट 
निवासी शौचालयासह लिहून देणार पंडीत बाबुराव साबळे व सौ . सुरेखा पंडीत 
साबळे यांचे हिश्श्याचे घर मिळकत. 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, ता . हवेली, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या घरमिळकतीची व शेतजमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, २६ जुलै २०१८ . 

वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


९ ७ 


आदेश 


क्रमांक-विवअ/ वसुली/ शं.ज्ञा.गायकवाड / स्था.मा.ज./२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्री हनुमान 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी , ता. हवेली, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधीलनियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की, श्री . शंकर ज्ञानोबा गायकवाड , राहणार वडकी (तळेवाडी), तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , वडकी , ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,२३,५ ९ १ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०११ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज शासकीय सेवा शुल्क व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी यांची व त्यांची आई अंजनाबाई 
ज्ञानोबा गायकवाड यांची मौजे वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचे घर मिळकत व शेतजमीन मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
घर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या 
घर मिळकतीचे व शेतजमीन / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा 


गट क्र ./ 


क्षेत्र 


सव्र्हे क्र . 


हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


हे . आर . 


रु . 


पै . 


१०१/७१२/८७७/२०११ 
दि . १६ जानेवारी 


२ 


मौजे वडकी येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ५७३ मधील बांधकाम 
पूर्व- पश्चिम ११ फूट बाय दक्षिण -उत्तर २७.५ फूट, दगड, वीट, माती, बांधकाम 
छप्पर पत्रा ३०२.५० चौ. फूट अंजनाबाई ज्ञानोबा गायकवाड यांची घर इमारत 
मिळकत . 


मौजे वडकी गट नं . ३०६ मधील एकूण 
क्षेत्र २ हे . ३४ आर क्षेत्रापैकी लिहून 
देणार शंकर ज्ञानोबा गायकवाड यांचे 
० हे. ३५ आर यांचे क्षेत्र . 


२०१२. 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे आत श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, ता. हवेली, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या घरमिळकतीची व शेतजमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा- श्री हनुमान ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 

वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, २६ जुलै २०१८. 


आदेश 


क्रमांक-विवअ/ वसुली/नि.आ.लकडे/ स्था.मा.ज./२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री समर्थ 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, ता. पुरंदर, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये 
आदेश देतो की, श्री . नितीन आप्पा लकडे, राहणार शिवकार, पो. निरा, ता . पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडील श्री समर्थ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,०३,१३८ अधिक दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के 
दराप्रमाणे होणारे व्याज व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या वडीलांच्या नावाने गहाणखत करून दिलेले मौजे निरा (शिवतकार ) 
येथील शेतजमीन मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचेमिळकतीचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


वसुली दाखला/ 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 


क्षेत्र 


गट क्रमांक 
सर्व्हे क्रमांक 


चतु: सीमा 


हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


tic 


आर . 


१०१/ ८६५/ ८४२/ 


४ / ९ 


०० 


१०.०० 


मौजे निरा शिवतकार , ता. पुरंदर, जि . पुणे 
कर्जास गहाणखत तारण देणार श्री . आप्पा 
नामदेव लकडे यांची शेतजमीन मिळकत . 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


२०/१ 


०० 


० ९ .८३ 


सरकारी मूळ 


२०१६. 
दि . २६ फेब्रुवारी. 
२०१६. 


•• 


२०/३ 


०० 


०४.५० 


दक्षिणेस : 


रेकॉर्डप्रमाणे . 


: 


उत्तरेस 


मौजे निरा शिवतकार , ता . पुरंदर , 
जि . पुणे येथील श्री . आप्पा नामदेव 
लकडे गहाणखत करून दिलेली 
शेतजमीन क्षेत्र . 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत 
श्री समर्थ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतमिळकतीची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा- श्री समर्थ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निरा , ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , ४ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक -५५/विवअ/१५६/ वसुली/न.ल.जगताप / स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , एन . जे. खेंगरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे ( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
तथा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नरसिंग लक्ष्मण जगताप , राहणार मांडकी, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा लोणंद , ता . खंडाळा, जि . सातारा या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३,९ ५,५५६ अधिक दिनांक ३१ मे २०१७ पासून पुढे 
ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च कर्जदार इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . नरसिंग 
लक्ष्मण जगताप यांनी धारण केलेली मौजे मांडकी, ता. पुरंदर , जि . पुणे येथील गट क्रमांक १२८७ ही मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद 
केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या 
मिळकतीचे/मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु : सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


•• 


१०१/८६६/८५८/२०१७ 

मौजे मांडकी, ता . पुरंदर , 
दि . ८ डिसेंबर २०१७. जि . पुणे 


गट नं . १२८७ 
मधील क्षेत्र . 


मधील श्री. नरसिंग लक्ष्मण जगताप पूर्वेस 
यांचेहिश्श्याचे क्षेत्र . 

पश्चिमेस : 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


९९ 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 
पुणे, ९ ऑक्टोबर २०१८. 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-५६/विवअ/१५६/ वसुली/ कृ.ता.रांजणे/ स्था.मा.ज./२०१८ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , एन . जे. खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे ( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
तथा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती कृष्णाबाई तात्याबा रांजणे, राहणार मांडकी, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा लोणंद , ता. खंडाळा, जि . सातारा या संस्थेची दावा रक्कम रुपये २,७२,७९ २ अधिक दिनांक ३१ मे २०१७ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च कर्जदार इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
श्रीमती कृष्णाबाई तात्याबा रांजणे यांनी धारण केलेली मौजे मांडकी, ता. पुरंदर , जि . पुणे येथील गट क्रमांक ९ ५४ ही मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्ट 
अ मध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेल्या मिळकतीचे/मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचेवर्णन 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


•. 


१०१/८६५/८५७/२०१७ मौजे मांडकी, ता . पुरंदर, 
दि . ८ डिसेंबर २०१७. जि . पुणे. 


गट नं . ९ ५४ 
मधील क्षेत्र. 


मधील श्रीमती कृष्णाबाई तात्याबा 
रांजणे यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र . 


: 


पूर्वेस मोरे यांची मिळकत 
पश्चिमेस : नदी 
दक्षिणेस : सुतार यांची मिळकत 
उत्तरेस 


: कॅनॉल . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खेंगरे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

रा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे 
पुणे, ९ ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-५७/विवअ/ १५६/ वसुली/वि.सु.साळुके/ स्था.मा.ज./ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , एन . जे. खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे ( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
तथा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विजय/ राजेंद्र/ अनिल सुभाष साळुके , राहणार मांडकी, ता. पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा लोणंद , ता . खंडाळा, जि . सातारा या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ८,३६,२८८ अधिक दिनांक ३१ मे २०१७ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च कर्जदार इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
श्री. विजय/ राजेंद्र/ अनिल सुभाष साळुके यांनी धारण केलेली मौजे मांडकी, ता . पुरंदर , जि . पुणे येथील गट क्रमांक २०१ व २२० ही मिळकत या आदेशांतर्गत 
परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे/मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


चतु: सीमा 


तालुका/जिल्हा 


•. 


१०१/८६८/८६०/२०१७ 
दि . ८ डिसेंबर २०१७. 


मौजे मांडकी, ता . पुरंदर, 
जि . पुणे 


गट नं . २०१, २२० मधील श्री . विजय/ राजेंद्र / अनिल 
मधील क्षेत्र. सुभाष साळुके यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र . 


पूर्वेस 
पश्चिमेस : 
दक्षिणेस 


: 


.. 


उत्तरेस : 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खेंगरे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 
पुणे, ९ ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड , ता . पुरंदर, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक -५ ९/विवअ/१५६/ वसुली/ मो.भि.धुमाळ / स्था.मा.ज./२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , एन . जे. खेंगरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे ( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
तथा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मोतीराम भिकोबा धुमाळ, राहणार जेऊर, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा लोणंद, ता. खंडाळा, जि . सातारा या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ७,३१,४९ ६ अधिक दिनांक ३१ मे २०१७ पासून पुढे ही 
सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . मोतीराम भिकोबा 
धुमाळ यांनी धारण केलेली मौजे जेऊर, ता. पुरंदर, जि . पुणे येथील गट क्रमांक ३०६ व ३९ ८ ही मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या 
मिळकतीचे/ मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


•• 


१०१/ ८६७/ ८५ ९/ २०१७ मौजे जेऊर, ता . पुरंदर, 
दि . ८ डिसेंबर २०१७. जि . पुणे 


गट नं . ३०६, ३९ ८ मधील श्री. मोतीराम भिकोबा धुमाळ पूर्वेस 
मधील क्षेत्र. यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र. 

पश्चिमेस : 


नकाशाप्रमाणे 


: 


दक्षिणेस : 


उत्तरेस 


•• 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


१०१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खेंगरे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 
पुणे, ९ ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड , ता. पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-६३/विवअ/१५६/ वसुली/ ज.आ.बोडरे /स्था.मा.ज./ २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी, एन. जे. खेंगरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , श्री. जगन्नाथ आबाजी बोडरे , राहणार वाघोशी, ता . खंडाळा, जि. सातारा यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
परिंचे, शाखा लोणंद , ता . खंडाळा, जि . सातारा या संस्थेची दावा रक्कम रुपये १,१ ९, ३९ ३ अधिक दिनांक ३१ मे २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . जगन्नाथ आबाजी बोडरे यांनी धारण 
केलेली मौजे वाघोशी, ता. खंडाळा, जि . सातारा येथील गट क्रमांक ७३ ही मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे/मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव, 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


•• 


१०१/८६४/८५६/२०१७ मौजे वाघोशी, ता . खंडाळा, 
दि . ८ डिसेंबर २०१७. जि . सातारा . 


गट नं. ७३ मधील मधील श्री . जगन्नाथ आबाजी बोडरे पूर्वेस 
क्षेत्र , यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र . 

पश्चिमेस : 
दक्षिणेस : 


: 


उत्तरेस : 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खेंगरे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुणे , १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक -६५ /विवअ/१५६/ वसुली/ भ.म.साळंखे/ स्था.मा.ज./२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, नामदेव जयसिंग खेंगरे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , ता. पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. भरत मल्हारी साळंखे, राहणार कुरकुंभ , ता . दौंड , जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये २५,७३९ अधिक दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम 
वसुलीसाठी त्यांचे वडील श्री. मल्हारी राजाराम साळंखे यांच्या मालकीची शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे/ मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव, 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


१०१/७३५/७५१/२०१६ मौजे कुरकुंभ, ता. दौंड , 
दि . २९ जानेवारी २०१६. जि . पुणे. 


१४६, १७८ , १८४ मधील श्री . मल्हारी राजाराम साळंखे नकाशाप्रमाणे 
व १८६. 

यांचेहिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र , 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा उरुळीकांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 
पुणे, १० ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


आदेश 


क्रमांक-६४/विवअ/१५६/वसुली/शि.ब.भागवत / स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, नामदेव जयसिंग खंगरे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री. शिवाजी बन्सी भागवत, राहणार कुरकुंभ, ता. दौंड , जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा उरुळीकांचन , ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ४ ९, ४९ ५ अधिक दिनांक ३१ मे २०१२ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी 
श्री . शिवाजी बन्सी भागवत यांची पत्नी सौ . सुमन शिवाजी भागवत यांच्या मालकीची शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु : सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


३३ 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/२७३/३३१/२०१२ 
दि . ३१ मे २०१२ . 


मौजे कुरकुंभ , ता . दौंड, 
जि . पुणे. 


मधील सौ . सुमन शिवाजी भागवत 
यांच्या हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र. 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा उरुळीकांचन, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल , व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


१०३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 
पुणे, १० ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-६१/विवअ/ १५६/ वसुली/ मो.अ.दोरगे / स्था.मा.ज./२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिचे, मुख्य कार्यालय सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. मोहन अर्जुन दोरगे, राहणार जनता वसाहत , विकास तरुण मंडळ, पर्वती पायथा, 
पुणे -२८ यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर , ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३६,१७६ 
अधिक दिनांक १ मे २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण 
होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री. मोहन अर्जुन दोरगे यांची धारण केलेली शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे/ मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव, 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


१०१/१३४/१६७/२०१५ मौजे यवत , ता . दौंड , ३८७,३५७/ २ , मधील श्री. मोहन अर्जुन दोरगे नकाशाप्रमाणे 
दि . १२ जून २०१५. जि . पुणे . 

३७६, ३८४/३. यांच्या हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र. 
जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा भेकराईनगर , ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 
पुणे, १० ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक -६० /विवअ/१५६/ वसुली/ अ.रा.टिळेकर/ स्था.मा.ज./ २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव जयसिंग खंगरे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अमोल राजेंद्र टिळेकर, राहणार टिळेकरवाडी, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडील 
श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळीकांचन , ता. हवेली, जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३८,४२३ अधिक दिनांक १ मे २०१५ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांचे वडील श्री . राजेंद्र भिवाजी टिळेकर यांच्या मालकीची शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव, 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


चतु: सीमा 


तालुका/जिल्हा 


७७० 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/११६/१०८/२०१५ 
दि . ५ जून २०१५. 


मौजे टिळेकरवाडी , ता . हवेली, 
जि . पुणे . 


मधील श्री . राजेंद्र भिवाजी टिळेकर 
यांच्या हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र . 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 
पुणे , १० ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक -४९ /विवअ/१५६/ वसुली/ म.कुं.कुंभार / स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, नामदेव जयसिंग खेंगरे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. मनोज कुंडलिक कुंभार , राहणार रा. माहूर , ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडील 
श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा परिचे, ता . पुरंदर, जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ५,८ ९, २४७ अधिक दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १६ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी 
रक्कम वसुलीसाठी श्री . मनोज कुंडलिक कुंभार यांची धारण केलेली शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


३४६ 


०० हे. ७६ आर 


१०१/८५६/८४८/२०१७ 
दि . ८ डिसेंबर २०१७. 


गाव मौजे माहूर , ता . पुरंदर , 
जि . पुणे . 


: 


: 


•• 


पूर्वेस 

: रमेश जगताप 
पश्चिमेस : तुषार जगताप 
दक्षिणेस : प्रभाकर जगताप 
उत्तरेस 

हरिभाऊ जगताप 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : प्रभाकर माहूरकर 
दक्षिणेस : वसंत माहूरकर 
उत्तरेस : भुजंग कुंभार 


९ २४ 


१ हे. ६१.२ आर 


: हनुमंत शिगटे 


: 


: 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिचे, शाखा परिचे, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


१०५ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


नामदेव जयसिंग खेंगरे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


पुणे, २४ सप्टेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक-४८/विवअ/ १५६/वसुली/ नंदा बापुसो ऊर्फ सर्जेराव भंडलकर/स्था.मा.ज./ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव जयसिंग खंगरे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. नंदा बापुसो/ सर्जेराव/ मोहन बापुसो/ सर्जेराव भंडलकर, राहणार, 
माहूर , ता. पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा परिचे, ता. पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम 
रुपये १४,७७,५८६ अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १६ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी 
झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी श्री. नंदा बापुसो/ सर्जेराव/ मोहन बापुसो/ सर्जेराव भंडलकर यांची धारण केलेली शेतजमीन या आदेशांतर्गत 
परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत 
जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१ 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


चतु: सीमा 


तालुका/जिल्हा 


३११ 


: रामदास बांदल व इतर 


१०१/ ८५७/ ८४ ९ / २०१७ 
दि . ८ डिसेंबर २०१७. 


गाव मौजे माहूर , ता . पुरंदर , 
जि . पुणे. 


: ३१० 


: बापू माहूरकर 
: राजाराम शिंदे व इतर 


०१ हे. ९ ७ आर पूर्वेस 

पश्चिमेस 
दक्षिणेस 

उत्तरेस 
१ हे . ०६ आर पै. कर्जदार पूर्वेस 
यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र. पश्चिमेस 
० हे . ११.३४ आर दक्षिणेस 

उत्तरेस 


२३० 


: नाथा भंडलकर 

ओढा 


•• 


: रस्ता 


: उद्धव जगताप 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा परिंचे, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 
पुणे, २४ सप्टेंबर २०१८. 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर, जिल्हा पुणे . 


आदेश 


क्रमांक-५०/विवअ/१५६/वसुली/ दौ.वि.मांढरे/ स्था.मा.ज./२०१८ .. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, नामदेव जयसिंग खेंगरे , विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, 

आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


१ 


नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दौलतराव विष्णू मांढरे , राहणार मांढर, ता. पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर , ता. हवेली, जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ७,७३,८२६ अधिक दिनांक १ मे २०१७ 
पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांचे श्री. दौलतराव विष्णू मांढरे यांची तारण दिलेली शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात 
येत आहे . 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


१८७, ३१७ 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/८२४/ ९ ४२/ २०१८ 
दि . ५ जानेवारी २००८ 


मौजे मांढर, ता . पुरंदर, 
जि . पुणे . 


मधील श्री . दौलतराव विष्णू मांढरे 
यांच्या हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र . 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी 
यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक -५१/विवअ/१५६/वसुली/वि.ज.कदम / स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, नामदेव जयसिंग खंगरे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . विजय जयसिंग कदम, राहणार दौंडज, ता. पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर, ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३०, ९ ३५ अधिक दिनांक १३ नोव्हेंबर 
२००७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम 
वसुलीसाठी श्री . विजय जयसिंग कदम यांची धारण केलेली शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/१ ९/१० ९/ २००८ 
दि . १ फेब्रुवारी २००८ . 


मौजे दौंडज, ता . पुरंदर , 
जि . पुणे. 


१५ ९९, १६०५, १६२७ मधील श्री . विजय जयसिंग कदम यांच्या 
१६४३, ७२३ व ७२६. हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


१०७ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर, ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी 
यांचेकडून वसूल केला जाईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खेंगरे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 
पुणे , ५ ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक -५२/विवअ/१५६/ वसुली/ र.र.गु.पानसरे / स्था.मा.ज./ २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव जयसिंग खंगरे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. रफिक रसुलभाई/गुलामरसुल पानसरे , राहणार जेजुरी, ता. पुरंदर , जि . पुणे 
यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर, ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३३,०३८ अधिक 
दिनांक १ मे २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी 
रक्कम वसुलीसाठी श्री. रफिक रसुलभाई/गुलामरसुल पानसरे यांची तारण दिलेली शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


१ 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


तालुका/जिल्हा 


वसुली दाखला 

जमीन क्षेत्र 

चतु: सीमा 
क्रमांक व दिनांक 
१०१/ १३ ९/ १२ ९ / २०१५ मौजे जेजुरी , ता . पुरंदर , २१/१ मधील श्री. रफिक गुलामरसुल पानसरे 

नकाशाप्रमाणे 
दि . १२ जून २०१५. जि . पुणे. 

यांच्या हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र. 
जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, शाखा भेकराईनगर , ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी 
यांचेकडून वसूल केला जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे 
पुणे, ५ ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड , ता . पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक -५३/विवअ/ १५६/ वसुली/ द.रा.भास्कर/ स्था.मा.ज. / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय रामचंद्र भास्कर , राहणार फुरसुंगी , ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडील 
श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर, ता. हवेली, जि . पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३२,९ ७ ९ अधिक दिनांक 
१ मे २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम 
वसुलीसाठी श्री. दत्तात्रय रामचंद्र भास्कर यांची धारण केलेली शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


राहणार फुरसुंगी, ता. हवेली, 


१८१/ ३ - अ 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/१४०/१४२/२०१५ 
दि . १२ जून २०१५ . 


मधील श्री . दत्तात्रय रामचंद्र भास्कर 
यांच्या हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र. 


जि . पुणे. 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी 
यांचेकडून वसूल केला जाईल . 


१ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे 

मुख्य कार्यालय सासवड, ता . पुरंदर, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ८ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक-५४/विवअ/१५६/ वसुली/ रा.म.भोंग /स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नामदेव जयसिंग खेंगरे, विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड , ता. पुरंदर, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार श्री. राजेंद्र महादेव भोंग आणि तारण व सहमती देणार सुनिता शरद बरकडे, 
राहणार काळेपडळ, हडपसर , ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर, ता . हवेली, जि . 
पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ९,२६,७४५ अधिक दिनांक १ मे २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, 
सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार श्री. राजेंद्र महादेव भोंग आणि तारण व सहमती देणार सुनिता शरद 
बरकडे यांची तारण दिलेली शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१ 


परिशिष्ट अ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


गावाचे नाव , 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु: स 


सीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका/जिल्हा 


मौजे हडपसर, ता. हवेली, 


५३/४/२ व 


नकाशाप्रमाणे 


१०१/८२५/ ९ ४३/ २०१८ 
दि . १ मे २०१७ . 


जि . पुणे. 


५३/८/१ 


मधील श्री . राजेंद्र महादेव भोंग व 
सुनिता शरद बरकडे यांच्या हिश्श्याचे 
शेतजमीन क्षेत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० 


२६, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


१० ९ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, शाखा भेकराईनगर, ता . हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल, व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी 
यांचेकडून वसूल केला जाईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नामदेव जयसिंग खेंगरे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे 
पुणे, ८ ऑक्टोबर २०१८ . 

मुख्य कार्यालय सासवड , ता. पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-विवअ/१५६/ स्था.ज./हि.छो.सोलंकी/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, 
१९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , शिवाजी हरिभाऊ पवार , वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. हितेष छोटालाल सोलंकी ( लवादी थकबाकीदार ) व त्यांचे 
जामीनदार यांचेकडील जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळभोरनगर, चिंचवड, पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २१,२४,९६५ व रक्कम रुपये 
१८,३८,२४२ वर दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे द.सा.द.शे १५ टक्के व्याज व वसुली खर्च इत्यादी रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे आळंदी, ता. खेड , जि . पुणे येथील गट नंबर ४ ९/ ३, यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे . ६८ आर यापैकी क्षेत्र १३.७७ आर या जमीन मिळकतीवर बांधण्यात 
आलेल्या मार्वल एम्पायर या गृह प्रकल्पामधील पहिल्या मजल्यावरील सदनिका नंबर १०६ यांसी बिल्टअप क्षेत्र ५३० चौ.फूट अधिक टेरेस क्षेत्र ११४ चौ.फूट 
यांसी एकूण क्षेत्र ६४४ चौ.फूट म्हणजेच ५ ९.०१ चौ.मी. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत जिजामाता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळभोरनगर, चिंचवड, पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

शिवाजी हरिभाऊ पवार , 

वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २१ डिसेंबर २०१८ . 

काळभोरनगर , चिंचवड, पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-विवअ/१५६/ स्था.ज./ रा.गो.बाबर/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९ ६१ मधील नियम १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , शिवाजी हरिभाऊ पवार , वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राजेंद्र गोविंद बाबर ( लवादी थकबाकीदार ) व त्यांचे जामीनदार 
यांचेकडील जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काळभोरनगर , चिंचवड , पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये व मुद्दल १२,१०,७०५ व रक्कम रुपये 
९, ७४,५८९ वर दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे द.सा.द.शे १५ टक्के व्याज व वसुली खर्च इत्यादी रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २० - २६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० ते आषाढ ५, शके 


१ ९ ४१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 
गाव मौजे मोशी प्राधिकरण येथील सेक्टर नंबर ४, प्लॉट नंबर २४ यावरील साई आंगण या इमारतीमधील तळमजल्यावरील शॉप नंबर ४ यांसी 
क्षेत्र ५११ चौ.फूट . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत जिजामाता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काळभोरनगर , चिंचवड, पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

शिवाजी हरिभाऊ पवार , 

वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

द्वारा- जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २१ डिसेंबर २०१८ . 

काळभोरनगर, चिंचवड, पुणे . 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/१५६/२४ /२०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . दिपक किसन जवळकर (ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रुपये १७,७८,९९ ७ अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे 
व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी रजि . गहाणखतान्वये तारण दिलेली मौजे पिंपळे गुरव , ता . हवेली, जि. पुणे येथील श्री. दिपक किसन 
जवळकर यांचे नावावरील खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन, ताबा, खरेदी , खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता. 
हवेली, जि . पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 
(१) १०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१२३४/८३/२०१६, दिनांक १२ एपिल २०१६ . 
ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चे दाखला आहे. 
(१) श्री . दिपक किसन जवळकर, ( २) श्री . जितेंद्र किसन जवळकर , (३ ) श्री . विलास पंढरीनाथ घोगरे , ( ४ ) सौ. शारदा दिपक जवळकर 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
मौजे पिंपळे गुरव, ता . हवेली, जि . पुणे येथील सर्व्हे नंबर ८५/२- ब/ ४/ ४ , क्षेत्र ०० हे . ०४ आर यापैकी श्री. दिपक किसन जवळकर यांचे मालकी 
हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे. ०१ आर मिळकत. 

यांसी चतु: सीमा पूर्वेस -- श्री. विधाटे यांची मिळकत, दक्षिणेस -- श्री. राजाराम काताडे यांची मिळकत, पश्चिमेस-- श्री. कुमार यांची मिळकत , 


उत्तरेस -- रस्ता. 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

वसुली अधिकारी , पुणे 

द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, १९ ऑक्टोबर २०१८. 

उरुळी कांचन , ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


